मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 
महाराष्ट्र शासन श्या 
क 


मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
नोंदणी क्रु. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००9१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥०५://॥॥४५.1॥81811011.50४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥॥॥031(8४3॥100.८0॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३3. पीडीएफ प्रतोंबर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दऱा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


तवथभारत 


नोब्हेंबर - २0१६ 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 
“द्निक मध्ये इस्लामिक स्टेंट (झाग - ३) 


शेती, शेतकरी आणि शासन - लेखांक - ८ 
समाजधम आणि संस्कृतो 


धमशांल मनाचा निकड 


कवितेतील विकास आणि बिस्तार (स्वरूप ब्र विवेचन 


प्राज्षमाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभारतची भूमिका* 


मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस 
पोषक होईल अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा 
विकास करणे, हे या मासिकाचे ध्येय व उदिष्ट आहे. 


ध्येयप्रवण व्यक्‍तींनी स्वोन्नतीच्या हेतुपूर्तीसाठी जे 
आपले सांस्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेले असेल, उच्च 
वातावरणातील जो अभिजात अनुभव स्वतःच्या साधनेने 
संगृहीत केलेला असेल, त्याचे दिग्दर्शन हेच संस्कृतिपोषक 
वाड्मय होऊ शकते, असा संचालक व संपादक-मंडळ 
यांचा विश्‍वास आहे. 


या मासिकात येणाऱ्या लेखांत कोणत्याही विशिष्ट 
मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा 


हेतू नाही. 


संचालक व संपादक-मंडळातील सर्व व्यक्‍ती यांचेही 
सर्व विषयांत मतैक्य आहे, असे नाही. मानवी जीवनविषयक 
व सांस्कृतिक मूल्यांसंबंधी सदृश अशा दृष्टिकोणानेच त्यांना 
एकत्र आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्‍तिवैशिष्ट्य व 
विचारस्वातंत्र्य यांचा विनाश न होता विकास व्हावा, या 
दृष्टीनेच त्यांचे सहकार्य राहील. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या 
नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखाबद्दलच जबाबदार राहील. 


मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणात 
सत्यनिष्ठा, संयम आणि सहिष्णुता असतील, अशी काळजी 
घेतली जाईल. 


*नवभारत, ऑक्टोबर १९४७, वर्ष १ ले, अंक ९ मधील कै. 


शंकरराव देव यांच्या 'संचालकांचे मनोगत' मधून. 


वर्ष ७०। अंक २ । नोव्हेंबर २०१६ 
कार्तिक/मार्गशीर्ष शके १९३८ 
वार्षिक वर्गणी ४०० रुपये 

या अंकाची किंमत रु. ४०/- 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी संपादक व 
प्राज्ञमाठशाळा मंडळ सहमत असतीलच, असे नाही. 


प्राज्ञृमाठशाळामंडळ 
अध्यक्ष व विश्वस्त : 
सरोजा भाटे 


संपादक : 
श्री. मा. भावे 


संपादक मंडळ : 
यशवत कळमकर, 
अशोक कृष्णाजी जोशी 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 

संपादक, नवभारत मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञमाठशाळा मंडळ, 

वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा). 
फोन : (०२०) २५६७४०९३. 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

नीता गायकवाड 

व्यवस्थापक, नवभारत मासिक 

द्वारा : प्राज्षमाठशाळा मंडळ, ३१५, गंगापुरी, 
वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा) 

फोन : (०२१६७) २२०००६. 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने या 
नियतकालिकाला अनुदान दिले असले, तरी या 
नियतकालिकातील लेखकांच्या विचारांशी मंडळ व राज्य- 
शासन सहमत असेलच, असे नाही. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 
नोव्हेंबर २०१६ 
अनुक्रमणिका 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 
रत्नाकर बाबूराव लक्षटे 

“दबिक' मध्ये इस्लामिक स्टेट (भाग - ३) 
मुकुल रणभोर 

शेती, शेतकरी आणि शासन - लेखांक - ८ 
श्री. के. बनपाल 

समाजधर्म आणि संस्कृती 

अरविंद हसमनीस 

धर्मशील मनाची निकड 

जीवन आनंदगांबकर 

कवितेतील विकास आणि विस्तार (स्वरूप व विवेचन) 
आनंद यादव 

(नोव्हेंबर १९६६ च्या अंकातून) 

जुने लेखन 


“€: 


रट 


र्ट 


28० 


२२ 


२७ 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 


रत्नाकर बाबूराब लक्षटे 


जनहित याचिका म्हणजे अन्यायग्रस्त व्यक्‍तीऐबजी 
अन्य व्यक्‍ती आणि संघटनांनी न्यायाची मागणी करणे. 
तसेच जर एखादी अन्यायग्रस्त व्यक्‍ती न्यायासाठी 
न्यायालयात जाण्यास सक्षम नसेल, तर अशा स्थितीत 
इतर व्यक्‍ती किंबा इतर संघटनांना अधिकार आहे की, 
ते अन्यायग्रस्त व्यक्‍तीऐबजी न्यायालयात याचिका दाखल 
करू शकतात. सामाजिक हिताची भाबना असणा-या 
व्यक्‍ती व संस्थांमार्फत जर एखादी व्यक्‍ती सर्वसामान्य 
लोकांशी निगडित प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय किंबा 
उच्च न्यायालयास पत्र लिहुन तक्रार करत असेल तर 
त्याबाबत न्यायालयामार्फत चोकशीअंती जनहित याचिका 
दाखल केली जाते. कोणतीही व्यक्‍ती बकिलाच्या मदतीने 
जनहित याचिका दाखल करू शकते. साधे पोस्टकार्ड, 
तार करून आलेल्या तक्रारीवरून ती दाखल करून 
घेतली जाते. आर्थिक ब सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या 
व्यक्तींसाठी ही व्यवस्था आहे, ज्यातुन त्यांना न्याय 
मिळेल. उदा., कामगारवर्गासाठी जनहित याचिका बरदान 
आहे. याशिबाय भ्रष्टाचाराबाबतही जनहित याचिकेने 
ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. जनहितासाठी कोणीही 
न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो. तज्ज्ञांनी वर्तमान- 
पत्राच्या आधारे जनहित याचिका स्वीकारल्या ब त्याबाबत 
महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. जनहित याचिका आणि न्यायालयीन 
सक्रियतेचा विस्तार समांतर रूपात झाला. जनहित 
याचिकांचे मध्यम वर्गाने अधिक प्रमाणात स्वागत ब 
समर्थन केले. जनहित याचिका भारतीय राज्यघटना किंबा 
कोणत्याही कायद्यात परिभाषित केली गेलेली नाही. 
जनहित याचिकेस अमेरिकेत सामाजिक कार्यबाही याचिका 
म्हणतात. जनहित याचिका न्यायालयाचा आविष्कार आणि 
न्यायाधीशनिर्मित कायदा आहे. जनहित याचिका 
लोककल्याणभावनेने कार्य करते. स्वस्त ब गतिशील 
न्याय हे जनहित याचिकेचे ध्येय आहे. जनहित याचिका 


समूहहितात उपयोगी पडते न की व्यक्‍्तिहितात. जनहित 
याचिका मूलभूत अधिकाराच्या क्षेत्राचा ब्रिस्तार कसा 
कराबा याकडे अधिक लक्ष देते. 

न्यायालय गरीब, शोषित, उपेक्षित तथा पद- 
दलितांसाठी अंतिम ठिकाण आहे. आपले अस्तित्व, 
प्रतिष्ठा आणि सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक 
देशाचा सुसंस्कृत नागरिक न्यायालयाकडे जातो. प्रत्येक 
व्यक्तीस आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणाबाबत 
न्यायालयाकडून अपेक्षा असते. कारण तेथे त्याच्या हिताचे 
संरक्षण होते. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वसामान्य जनतेच्या 
मनावर अधिक प्रभाब असतो. प्रत्येक देशाने आपल्या 
शासनव्यबस्थेत न्यायालयास आदराचे स्थान दिले आहे. 
राज्य किंबा समाजाचे स्वरूप कसेही असो, विरोधाची 
शक्‍यता असल्यास श्रेष्ठ, स्वतंत्र ब सक्षम न्यायपालिकेची 
नेहमीच गरज असते. कार्यपालिकेने डोळ्यांबर रंगीत 
चष्मा टाकला ब तिचे कान रोगग्रस्त बनले, तर तिला 
आम आदमीचा आबाज ऐकु येत नाही. भ्रष्टाचाराने 
उच्छाद मांडला आहे. अशा परिस्थितीत गरिबांच्या व्यापक 
जनहिताचा बिचार कोण करेल? तेव्हा आम आदमी 
बिश्भासाने न्यायप्रणालीकडे पाहतो. भारतीय न्यायालयाने 
जनहितासंदर्भातील याचिकांबर निकाल देऊन त्या क्षेत्रात 
नबीन इतिहास जोडला आहे. जेव्हा कोणीही नागरिक 
जनसमूहाचे नुकसान ब अहिताकडे सर्वोच्च किंबा उच्च 
न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित करतो, तेव्हा न्यायालय अशा 
प्रकरणाचा निकाल लावून अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण, बंदी, 
प्रात्क्षीकरण ब परमादेशसारखे नियम लागु करते. 
अशा वेळेस याचिका दाखल करणा-या व्यक्‍तीच्या 
अधिकाराचे उल्लंघन झाले किंबा नाही, याकडे न पाहता 
न्यायालय सर्वसामान्यांच्या नुकसानाचे आकलन करते. 

जनहित याचिकेच्या बिकासानंतरची प्रक्रिया 
न्यायालयीन सक्रियतेशी संबंधित आहे. न्यायालयीन 


1.1 


सक्रियता केव्हा केव्हा सामाजिक सक्रियता म्हणूनही 
पुढे येते. न्यायाधीश कोणत्याही वर्गातील असो, जेव्हा 
त्याच्यासमोर जनहितासंदर्भात प्रकरण येते, तेव्हा तो 
डोळे झाकून बिचार करू शकत नाही. 
इतिहास धे 

अमेरिकेतील गिडन विरुद्ध राऊट हे प्रकरण जनहित 
याचिकेसंदर्भातील पहिले प्रकरण आहे. १८७६ साली 
अमेरिकेतील ९ न्यायाधीशांच्या बेंचने याचिकाकर्त्यास 
आपल्या खटल्याची बहस करण्यासाठी अधिवक्ता नियुक्‍त 
करण्याच्या हेतुने परमादेशाचा आदेश दिला. न्यायालयाचा 
हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड 
ठरला आहे. 

भारतात सर्वप्रथम १९७९ साली कपिला हिंगोरानीच्या 
जनहित याचिकेस कायदेशीर मान्यता मिळाली. ज्यात 
एक महिला वकिलाने निहार तुरुंगातील हुसनारा खतुन 
या कैद्याच्या नाबाने इतर केद्यांच्या स्थितीबाबत सर्वोच्च 
न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तत्कालीन 
सरन्यायाधीश कृष्णा अय्यर यांनी मुंबई कामगार विरुद्ध 
अब्दुल्ला भाई प्रकरणात वैयक्तिक स्वातंत्र्यासोबत असंख्य 
लोकांच्या हितांची रक्षा करण्यासाठी जनहिताची व्यापक 
व्याख्या करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. ज्यात 
४० हजार केद्यांची सुटका करण्यात आली. कृष्णा 
अय्यर यांनी असेच आणखी निर्णय देऊन न्यायव्यवस्थेत 
सुधारणा होण्याच्या अनुषंगाने सक्रियता आणण्याचा प्रयत्न 
केला. 

जनहित याचिका कोणत्या न्यायालयासमोर दाखल 
करता येते? हा एक प्रश्‍न सर्वसामान्य जनतेसमोर 
असतो. संबिधानातील कलम ३२ नुसार सर्वाच्च 
न्यायालयासमोर आणि कलम २२६ नुसार उच्च 
न्यायालयासमोर जनहित याचिका दाखल करता येते. 
केंद्रशासन, राज्यशासन, नगरपालिका किंबा कोणत्याही 
शासकीय विभागाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करता 
येते. ज्याप्रमाणे रिट याचिका दाखल केली जाते, अगदी 
त्याच प्रकारे जनहित याचिका दाखल करता येते. शीला 
विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित 
याचिका एकदा दाखल केल्यास ती बापस घेता येत 
नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. रुरुल लिटिगेशन 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


एण्ड इंटाइटलमेंट केंद्र बिरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि 
रामशरण विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 
जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रक्रियेशी 
संबंधित औपचारिकतेत पडू नय? जनहित याचिका दाखल 
झाल्यानंतर न्यायाचे स्वरूप काय असते? तर ते दोन 
प्रकारचे असते. एक, सुनाबणीदरम्यान दिलेले आदेश; 
त्यात प्रतिकार, औद्योगिक संस्थांना बंद करण्याचे आदेश 
व कैद्यांना जमानतीबर सोडण्याचे आदेश असतात. दुसरे, 
अंतिम सुनाबणीदरम्यान दिलेले आदेश ब निर्देश विशिष्ट 
कालावधीत लागु करण्याची तरतूद असते. 

जनहित याचिकेस न्यायाधीश पी. एन. भगवती 
आणि वी. के. कृष्णा अय्यर यांनी १९७० च्या उत्तरार्धात 
प्रारंभ केला, ज्यास न्यायाधीश जे. एस. वर्मा, वैकटचलैया 
आणि कुलदीप सिंह यांनी पुढे चालु ठेवले. न्यायाधीश 
पी. एन. भगवतीच्या मते कोणीही व्यक्‍ती एका 
पोस्टकार्डाद्वारेही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका 
नोंदवू शकते. न्यायालय जनहित याचिकेसाठी एक समिती 
गठित करते, जिचे काम त्या प्रकरणाशी संबंधित सत्य 
स्पष्ट करणे असते. त्याचा संपूर्ण खर्च सरकार करते. 
या समितीच्या अहबालाचा आधार घेऊन न्यायालय संबंधित 
व्यक्‍तींना तशी सूचना देते. तदनंतर त्या प्रकरणाशी संबंधित 
सर्वांचे म्हणणे ऐकुन घेतल्यानंतर न्यायालय आपला शेवटचा 
निर्णय सुनावते. 

जनहित याचिकेद्वारे अनेक गंभीर, क्लिष्ट ब 
बिबादास्पद प्रकरणांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आले. 
परंतु आधीच न्यायालयीन कामकाजाचा बोजा असताना 
न्यायालयाने अतिरिक्‍त बोजा ब ताण वाढवून घेतल्याची 
टीका होत आहे. विशेषतः दीर्घकालीन प्रकरणांत अधिक 
बेळ जातो. टीकाकारांच्या मते जनहित याचिकांची सुनावणी 
किंबा सोडवणूक जिल्हा न्यायाधीश किंबा तालुका, जिल्हा 
स्तरावरील न्यायालयात व्हाबी. परंतू जनहित याचिकांच्या 
संदर्भात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांची भूमिका अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण आहे. निम्नस्तराबरील निर्णय भय, 
लाचलुचपतींनी प्रभाबित असु शकतात, असा एक तर्क 
यामागे आहे. तर असे होणे उच्च स्तरावर शक्‍य नाही. 
यातील जनहित याचिका जनमानसात न्यायभाबनेस अधिक 
बळकटी प्राप्त करते. या प्रक्रियेतील उणिवांना संशोधनातून 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 


दूर करता येते, ज्यामुळे स्वच्छ आणि स्वस्थ न्यायालयीन 
व्यबस्थेचा उदय होईल. 
जनहितार्थ महत्त्वपूर्ण निर्णय : 

नगर परिषद रतलाम विरुद्ध बरदीघ-१९८२ च्या 
प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांच्या 
निर्णयात बदल करताना म्हंटले, नगरपालिका सार्वजनिक 
हिताच्या संरक्षणासाठी साधनांची कमतरता सांगुन स्वतःचा 
बचाब करू शकत नाही. 

एस. पी. गुप्ता विरुद्ध भारत संघ प्रकरण, जे 
न्यायाधीशांचे स्थानांतरण प्रकरण म्हणून ओळखले जाते. 
सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ता वर्गाकडून कायदा 
मंत्र्यामार्फत न्यायाधीशांच्या स्थानांतरण परिपत्रास जनहित 
प्रकरण समजून. त्यानंतर त्यावर आपला निर्णय दिला. 

पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स विरुद्ध 
भारत संघ - जे एशियाड प्रकरणाने प्रसिद्ध आहे, या 
प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जनहितसंरक्षणार्थ कार्य 
करणा-या एका संस्थेच्या अर्जाचा स्वीकार केला. त्यामुळे 
एशियाई खेळासाठी मैदान बनवणा-या कामगारासाठी 
खर्ची पडलेल्या श्रमांस कामगार कायद्यांतर्गत मानून 
कामगारांना आर्थिक लाभ द्याबा, असा आदेश दिला. 

डी. एस. नकारा विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात 
सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या समस्यांविषयी लोकहितबाद 
प्रस्तुत करण्याच्या अधिकारास कायदेशीर अधिकार मानून 
याचिका स्वीकारण्यात आली. 

हिमाचल प्रदेश विरुद्ध विद्यार्थी या प्रकरणात 
विद्यापीठ ब महाबिद्यालयस्तराबर रॅंगिंगपरंपरेस विरोध 
करण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेस जनहित याचिका 
म्हणून स्वीकारण्यात आले. 

सुनिल बत्रा विरुद्ध दिल्ली प्रशासन या प्रकरणात 
जनहितसंरक्षणार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगप्रशासनात 
सुधारणा करण्याचे सुचवले. जुन्या जेल नियमांचा अभ्यास 
करून त्यांत सुधारणा करण्यावर भर दिला. तसेच 
केद्यांना हातकडी घालू नये, याही निर्णयाविषयी स्पष्टीकरण 
केले. 

सी. सी. जैन विरुद्ध राजस्थान राज्य प्रकरणात 
उच्च न्यायालय बकीलमंडळी विजेचे कनेक्शन नसल्यामुळे 
गर्मीने त्रस्त झाली होती. तेंव्हा याविषयी संबंधित 


र 


याचिकेबाबत उच्च न्यायालयपरिसरात जनरेटर सेट 
बसवाबा, असा आदेश दिला. तरीही शासनाने त्या 
आदेशाकडे डोळेझाकपणा केला. त्यानंतर अपमानअर्ज 
दाखल झाला. तदूनंतर लगेच तेथे जनरेटरची व्यबस्था 
करण्यात आली. 

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने 
आघाडी सरकारच्या काळात १०२ घोटाळे, १९ लाख 
८८ हजार कोर्टींचा भ्रष्टाचार, ५० हजार शेतक-यांनी 
आत्महत्या केल्या, अशी जाहिरात केली. त्याविषयी 
जनहित याचिका दाखल झाली. 

२०१९४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २ लाख १० 
हजार १२३ मतदारांची नावे बगळण्यात आली. 
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचे प्रकरण, अच्छे दिन 
केव्हा येणार? आदर्श घोटाळा, संजय दत्तला नेहमी 
मिळणारी पॅरोल, पीके चित्रपटातील अमीर खानचे 
अर्धनग्न चित्र, राधे मॉ, ओपन जिम, कॉल डॉप, कुंभमेळा 
पुरेशी सुरक्षा, दुहेरी नागरिकत्व, मालेगाब विस्फोट, 
बाबासाहेब पुरंदरेंना दिलेला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 
बजरंगी भाईजान चित्रपट, टोलप्रश्‍न, अनधिकृत बांधकाम, 
मराठा आरक्षण, एफटीआय आंदोलन इ. प्रकरणी 
न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. 

जनहित याचिकेच्या दुरुपयोगाची नेहमीच शंका 
असते. यातील कांही प्रकरणांबाबत टीकाही झाल्या. 
स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात जर योग्य 
पद्धतीने नियंत्रित नाही केले, त्याच्या दुरुपयोगास नाही 
रोकले, तर ते अनैतिक मार्गाने प्रचार, बदला, वैयक्तिक 
ब राजकोय स्वार्थपूर्ततेचे हत्यार बनु शकते, असे विधान 
केले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णनने 
८ ऑक्टोबर २००८ ला सिंगापूर लॉ अकादमीत जनहित 
याचिकेची प्रस्तुतता स्पष्ट केली. त्यांच्या मते जनहित 
याचिकेद्रारा न्यायालय कायदेमंडळाच्या मनमानी 
धोरणनिर्धारणात दखल देऊ शकते तसेच कार्यकारी 
मंडळास अंमलबजाबाणी करण्यास कठीण असणारे 
आदेश देऊ शकते. ज्यामुळे शासनाच्या तीनही अंगांत 
असणा-या सत्तासंतुलनाची अवहेलना होण्याचा न्यायाशी 
काहीच संबंध नाही. जनहित याचिकांनी न्यायालयात 
खटल्यांची संख्या बाढवून न्यायालयाच्या मुख्य कामास 


द 


प्रभावित केले अशीही तक्रार केली जाते. जनहित याचिकेस 
विषयाचे बंधन नाही. उदा., रस्ते, वृक्षतोड, मंदिरप्रवेश, 
पर्याबरण, शिक्षण, राजकारण, स्वच्छता, शोषण, 
हिंसाचार, निवडणुका, मानबी हक्क, शासकीय कर्मचारी, 
ध्वनिप्रदूषण, लैंगिक शोषण, सांप्रदायिक ऐक्य इ. 

धनदांडगे, थेलीशहा, भांडवलदार ब बाहुबलींच्या 
अन्यायाला बळी पडलेल्या अनेक शोषितांना या 
याचिकांमुळे न्यायाचा दरबाजा खुला झाला. परंतु ब-याच 
बेळा या याचिकांचे महत्त्व लक्षात आल्यावर जनहित 
याचिकेचा दुरुपयोग होऊ लागला. आपल्या विरोधी नेत्याला, 
मंत्र्याला, लोकप्रतिनिधीला, सनदी अधिका-याला 
अडचणीत आणण्यासाठी, त्याची बदनामी करण्यासाठी 
अशा याचिकांचा उपयोग होऊ शकतो. असा बापर 
करणा-यांत राजकौय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते, स्वयंसेबी 
संस्थांची नेतेमंडळी अग्रभागी असतात. त्यामुळे न्याय 
मिळवण्याचा हा मार्ग पुरताच बदनाम झाला आहे. एखाद्या 
व्यक्‍तीच्या प्रतिष्ठेला डागाळण्यासाठी जनहित याचिकेचा 
बापर होऊ शकतो. सबंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी 
याचा बापर होत आहे. जनहित याचिकांच्या दुरुपयोगामुळे 
न्यायालयाचा बेळ बाया जातो. त्यामुळे अन्य खटले 
प्रलंबित राहतात. खोट्या हेतुने जनहित याचिका दाखल 
करणा-यांना दंड कराबा. गाव, बस्ती, बाडी, तांडा व 
जंगलात रहाणा-या उपेक्षित मंडळींना स्वतः ब ख-या 
अथबा त्यांच्या समूहाबरोल अन्यायाविरुद्ध, सरकारी 
यंत्रणेकडे ब न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याची संधी, 
अधिकार म्हणजे जनहित याचिका होय. परंतु अलीकडे 
याच्या बिश्ञासार्हतेबिषयी शंका निर्माण होऊ लागली 
आहे. 
न्यायालयीन सक्रियता : 

भारताच्या राज्यव्यबस्थेत अनेक महत्त्वाचे बिषय 
आहेत. त्यांपैकी न्यायालयीन सक्रियता हा एक अत्यंत 
महत्त्वाचा ब सध्याचा चर्चेचा निषय आहे. स्वातंत्र्यापासुनच 
न्यायालयाने भारतीय लोकशाहीचे संरक्षण आणि विकासात 
महत्त्वाची भूमिका बजाबली. अलीकडील काळात 
न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत दिलेल्या निर्णयांतून संपूर्ण 
देशाच्या जनतेचे लक्ष वेधले. सबांत प्रथम न्यायालयाने 
कार्यकारी मंडळाच्या दोषयुक्‍त कार्यप्रणालीबर कठोर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


ताशेरे ओढले. कायदेमंडळावर नियंत्रण मिळवण्याचा 
प्रयत्न केला. आज देशातील प्रत्येक क्षेत्रात न्यायालयाची 
भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. 

भारतीय राज्यघटनेतील प्रस्ताबनेत भारतात 
धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही, गणराज्य घोषित 
केले. या प्रस्ताबनेनुसार सामाजिक संतुलन टिकवणे 
शासनाचे प्रथमकर्तव्य आहे. धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही 
ब गणराज्यव्यबस्थेचे संरक्षण करणे, दुसरे कर्तव्य आहे. 
पंरतु अलीकडील काळातील आमच्या देशाचे राजकारण 
अधिकच दूषित झाले. आमच्या राजकीय नेत्यांना पद, 
खुर्ची आणि जनतेचे मत यांशिवाय इतर कोणत्याही 
वस्तूची, विषयांची गरज वाटत नाही. ६९ वर्षांपूवी आमच्या 
देशातून इंग्रज गेले. परंतु इंग्रजी धोरणे सुरूच आहेत. 
इंग्रजांचे "फोडा आणि राज्य करा' हे धोरण आजही 
भारताच्या राजकीय व्यबस्थेत कार्यगत आहे. राजकीय 
नेत्यांनी देशातील जनतेस मागासलेल्या जाती, आदिवासी 
जाती, अनुसूचित जाती, जनजाती यांत विभक्त केले. 
त्यासाठी आरक्षण, सबलतीसारख्या साधनांचा वापर 
करून आपली बोट बँक तयार केली. यातून सामाजिक 
असंतुलन निर्माण झाले. अशा परिस्थितीत न्यायालय 
पुढाकार घेऊन सामाजिक संतुलन निर्माण करण्यात 
महत्त्वाची भूमिका बजाबत आहे. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२४ ते १४७, कलम 
२१४ ते २३१९ आणि कलम २३३ ते २३७ मध्ये सर्वोच्च 
न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि त्यांच्या अधीनस्थ 
न्यायालयांची तरतुद करण्यात आली. भारतात एकेरी 
न्यायव्यवस्था आहे, जी पिरॅमिडप्रमाणे आहे. ज्याच्या 
शीर्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालय आहे. न्यायालयास 
कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळापासून वेगळे स्वतंत्र 
ठेवण्यात आले आहे. न्यायालये संविधानाचे संरक्षक 
आहेत. सर्वोच्च न्यायालयास न्यायिक समीक्षा करण्याचा 
अधिकार देण्यात आला. त्यामुळे कायदेमंडळ आणि 
कार्यकारी मंडळाद्वारे होणा-या असंबैधानिक कार्याबर 
घटनात्मक तरतुदीअंतर्गत पायबंद करता येतो. 

न्यायालयाची सक्रियता आज संपूर्ण देशात वादग्रस्त 
मुद्दा बनला आहे. भारतीय लोकशाहीत सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या भूमिकेविषयी विचार करणारे कायदेतज्ज्ञ, 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 


न्यायाधीश आणि संविधानाच्या जाणकारांची विभागणी 
दोन भागांत केली जाते. कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायाधीश 
न्यायालयीन सक्रियतेस न्यायालयाची हुकूमशाही म्हणतात, 
तर संविधानाचे अभ्यासक त्यास भारतीय लोकशाहीसाठी 
शुभसंकेत मानतात. 

कायदेपंडित आणि न्यायाधीशांच्या मते, जर 
लोकशाहीत लोकनियुक्‍त शासनामार्फत नियुक्‍त झालेले 
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रशासनाच्या सर्व क्षेत्रांत 
हस्तक्षेप करतील आणि कायदेमंडळ व कार्यकारी 
मंडळावर नियंत्रण ठेवतील, तर ती लोकशाहीची चेष्टा 
आहे. संविधानाचे अभ्यासक आणि सर्वसामान्य लोकांच्या 
मते, शासनाकडुन त्यांच्या उत्तरदायित्बाचे योग्य निर्वाहन 
होत नसल्यामुळे अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण झाली. 
त्यामुळे न्यायालयामार्फत शासन आणि त्यांच्या विविध 
अंगांना योग्य दिशा दाखवण्यासाठी प्रशंसनीय कार्य होत 
आहे. 

वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासनाच्या योग्य 
संचलनासाठी कार्यपालिका, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ 
असे तीन स्वतंत्र बिभाग स्थापन केले. कार्यकारी मंडळास 
कायदेमंडळाप्रती उत्तरदायी बनवले. परंतु न्यायपालिकेस 
पूर्णतः स्वतंत्र ब संस्थेच्या स्वरूपात स्थापन करण्यात 
आले. लोकशाहीच्या यशस्त्रितेसाठी या तीन्ही अंगांचा 
एकत्रित प्रयत्न अत्याबश्यक आहे. अशा वेळेस कार्यकारी 
मंडळ आणि कायदेमंडळास न्यायपालिकेद्वारे मार्गदर्शन 
होणे, ही आनंदाची बाब आहे; न की चेष्टेचा विषय. 

कायदेपंडितांच्या मते न्यायालयाने आपल्या अधिकार- 
क्षेत्राचा अनाबश्यक बिस्तार केला. कायदेनिमितीतही 
न्यायालय आणि न्यायाधीश हस्तक्षेप करत आहेत. ते 
जनतेद्रारा निबडलेल्या लोकप्रतिनिर्धीपेक्षाही अधिक 
शक्तिशाली बनत आहेत. कार्यकारी आणि प्रशासकौय 
क्षेत्रांत न्यायालयाची ताकत दिवसेंदिवस बाढत आहे. 
अशाच प्रकारे न्यायालयाच्या शक्‍तीत बाढ झाली, तर 
भारताच्या संसदीय शासनप्रणालीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण 
होईल. न्यायालयात हुकूमशाही प्रस्थापित होईल. परंतु 
या विचारांच्या समर्थकांनी अमेरिकेच्या लोकशाही शासन 
व्यवस्थेचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कारण जगात 
सर्वात शक्तिशाली न्यायालय अमेरिकेचे आहे. जर 


9 


न्यायालयाच्या शक्‍्तिसंपन्नतेमुळे लोकशाही धोक्यात येणार 
असेल, तर अमेरिकेत लोकशाही व्यवस्थेचा विकास 
झालाच नसता. 

अलीकडील काही वर्षांत भारतात प्रशासकोय 
व्यवस्थेच्या संदर्भाने काही परिवर्तन झाले. अगोदर 
कायदेमंडळाने कायदेनिर्मितीचे कार्य कराबे, कार्यकारी 
मंडळाने कायद्यांना कार्यान्बित करणे आणि प्रशासनास 
स्थिर व सक्षम बनवण्याचे कार्य करावे आणि न्यायालयाने 
कायद्यांचा अर्थ लावणे व न्यायदानाचे कार्य करावे. परंतु 
आज कायदेनिर्मितीच्या क्षेत्रात वरील तीनही अंगांची भागीदारी 
सारखीच रहात आहे. कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात 
कायदेमंडळाचे काही सदस्य मंत्रिमंडळाच्या रूपात शासन 
करतात. परंतु कायदेमंडळ उत्तरदायित्व किंबा आपल्या 
कार्याच्या संबैधानिकतेसाठी न्यायालयाच्या निर्णयावर 
अवलंबून असते. न्यायालयाचे संघटन, अधिकारक्षेत्र आणि 
अधिकारांना निर्धारित करण्याचा किंबा त्यासंबंधी कायदे 
बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय 
आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची नियुक्‍ती 
राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते. त्यांची पदच्युती राष्ट्रपती 
आणि संसदेद्रार केली जाते. कायदेमंडळ, कार्यकारी 
मंडळ आणि न्यायमंडळात अन्योन्य संबंध असतात. या 
तिघांचे एकत्रित प्रयत्न जनतेसाठी हितकारक आहेत. 
देशाचा विकास तीव्र गतीने मार्गक्रमित होतो. 

न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र संबिधानाद्रवारे निर्धारित 
करण्यात आले. परंतु खालील काही परिस्थितीत न्यायालय 
आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन काम करण्यास बाध्य 
होते- 

१) जेंव्हा शासन किंबा संसद आपल्या कर्तव्यांचे 
पालन करण्यात असमर्थ किंबा सक्षम रहात नाही, तेंव्हा 
मूलभूत अधिकारसंरक्षण, कायदा आणि संविधान-संरक्षण 
करण्यासाठी न्यायालयास हस्तक्षेप करण्याची मागणी 
केली जाते. 

२) जेव्हा शासन अस्थिर किंबा कमकुवत होते; 
खंबीर निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसते; नागरिकांच्या 
अधिकारांचे संरक्षण करण्यात शासन अपयशी ठरते, 
तेव्हा नागरिक न्यायालयात शरण घेतात. 

३) शासनाकडून एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाची 


ट 


मदत घेणे. 

४) मानवी मूल्यांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाद्वारे 
स्वतः अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करणे. 

न्यायालयाची सक्रियता हा बादाचा मुद्दा बनण्याचे 
महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अलीकडील कांही वर्षांत 
न्यायालयाद्रारे देण्यात आलेले कठोर निर्णय. समान नागरिक 
कायद्यासाठी कायदा बनबावा, आरक्षणासाठी ५०% 
मर्यादानिर्धारण, न्यायाधीशांच्या नियुक्‍्तीत सरकारची 
भुमिका, गुन्हेगारास न्यायालयाच्या परबानगीशिवाय 
हातकडी न घालणे, सरकारी अधिका-यांची बढती, 
उद्योगाचे स्थानांतर, प्रदूषण रोखणे इ. परंतु सर्वोच्च 
न्यायालयाकडून अलीकडे दिलेल्या निर्णयांपैकी काही 
निर्णयांबर कायदेपंडित आणि न्यायतज्ज्ञांमार्फत प्रश्‍नचिन्ह 
निर्माण केले जाते. त्या निर्णयाचे सूक्ष्म अध्ययन केल्यास 
असे जाणवते कौ, ते निर्णय न्यायसंगत आहेत. आणि 
परिस्थितीनुरूप आवश्यक आणि अनिबार्य आहेत. 
अपबादरूपानेही काही निर्णय अनाबश्यक ब अयोग्य 
मानता येतील. परंतु अपबाद हे सर्वत्रच असतात. त्यामुळे 
न्यायालयाचे निर्णय प्रशंसनीय आहेत. अशा प्रकारे 
न्यायालय कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेच्या अराजक 
व्यवस्थेत त्रस्त व्यक्तींसाठी आशेचा किरण म्हणुन पुढे 
येत आहे. 

शासन दिवसेंदिवस कमकुवत बनत आहे. त्याची 
अकार्यक्षमता ब अश्रद्धा बाढत आहे. संपूर्ण व्यवस्था 
भ्रष्ट बनली आहे. कोणत्याही प्रकारे सत्तेत टिकून 
रहाण्याच्या प्रवृत्तीने शासनवर्गातील मनुष्यत्वास समाप्त 
केले आहे. तसेच देशाच्या घटनात्मकतेलाही संकटात 
टाकले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून 
दिलेल्या निर्णयांचे स्वागत करण्यात आले. 

परंतु न्यायालयीन सक्रियेतत वाढ होऊन प्रशासनातील 
दोष समाप्त होणार नाहीत. त्यासाठी कायदेमंडळ आणि 
कार्यकारी मंडळांनी निष्पक्ष रूपात कार्य करणे गरजेचे 
आहे. न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी 
करावी. तसेच आपले निर्णय पक्षपात ब राजकारणाने 
प्रेरित नसावेत याची न्यायालयाने दक्षता घ्यावी. 
न्यायदानात विलंब : 

मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी १२ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


डिसें. २००९ ला बेंगलूर येथील कार्यक्रमात न्यायदानासाठी 
होणा-या विलंबाविषयी वापरलेला शब्द ब विधान भयभीत 
करणारे आहे. त्यास त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा आधार 
आहे. त्यांच्या मते खटल्यात लोकांना न्याय मिळण्यात 
होणा-या विलंबामुळे लोक विद्रोह करण्यास तयार होतील. 
अशा स्थितीपासून बाचायचे असेल, तर आम्हास जलद 
न्याय देणारी यंत्रणा ब स्थिती निर्माण कराबी लागेल. 

भारतात उशिरा मिळणारा न्याय अधिक काळापासून 
चर्चेचा विषय बनला आहे. ब-याच अधिकतर प्रकरणांचा 
निकाल लागण्यासाठी १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. 
एवढा अधिक काळ सहनशील रहाणे शक्‍य नाही. 
एका पिढीपासून दुस-या पिढीपर्यंत चालणा-या प्रकरणांची 
संख्या बरीच आहे. काही प्रकरणे एका न्यायालयातून 
दुस-या न्यायालयात स्थलांतरित होत असतात. दिवाणी 
खटल्याबाबत दाखल केलेल्या प्रकरणाचा निकाल आपल्या 
नातबास ऐकायला मिळाला तरी ठीक आहे, अशी चर्चा 
ऐकण्यास येते. न्यायप्रणालीकडून न्यायदानास होणारा 
विलंब त्यास अन्यायप्रणालीसदूश बनवतो. 

निलंबित न्यायाबाबत आपणांस दोन दृष्टिकोणांतुन 
बिचार करावा लागेल. एक, वर्तमान न्यायप्रणालीतहतच 
बिचार करणे; दोन, उपलब्ध न्यायप्रणालीच्या बाहेर जाऊन 
ब्रिचार करणे. न्यायाधीश बालकृष्णन यांनी या 
न्यायव्यबस्थेतहठतच आपले बिचार मांडले. खटल्यांची 
वाढती संख्या आणि न्यायालय ब न्यायाधीशांच्या कमी 
संख्येस त्यांनी मुख्य कारण मानले. आमच्या देशात 
जबळपास १६ हजार निम्न स्तरांतील न्यायालये आहेत, 
ज्यांत न्यायाधीशांच्या संख्येत दोन हजारांची कमतरता 
आहे. मुख्य न्यायाधीशांच्या मतानुसार, न्यायालयांची संख्या 
तत्काळ ३५००० कराबी आणि त्यासाठी न्यायाधीशांची 
निवड कराबी लागेल. न्यायालयीन सुधारणेत सक्रिय 
असणा-या अनेक संस्थांनी अशी सुधारित आकडेवारी 
दिली. भारतात साधारणतः प्रति ९० लाख लोकसंख्येवर 
१७ न्यायाधीश आहेत, तर कॅनडात ७५ आणि अमेरिकेत 
१०४ आहेत. म्हणूनच आपणास न्यायव्यवस्थेत दुरुस्ती 
करण्यासाठी आधुनिक, आधारभूत, रचनात्मक रूपरेषा 
तयार करावी लागेल, जे एक फार मोठे आव्हान आहे. 
देशातील संविधानतज्ज्ञ, कायदेपंडित आणि न्यायिक 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 


प्रक्रियेशी संबोधत लोकांमध्ये प्रचलित न्यायव्यबस्थेवबिषयी 
अत्यंत चुकीच्या धारणा आहेत. भारतात इंग्रजांनी ज्या 
न्यायव्यबस्थेची स्थापना केली, तेथूनच आमच्या कोर्टात 
खटल्याची सुरुबात होते. बास्तविक न्याय अधिक घूसर 
होत जातो. स्वातंत्र्यानंतर जेवढी सुधारणा होणे अपेक्षित 
होते, तेबढी झाली नाही. न्याययंत्रणेचा बास्तबतेशी संबंध 
नसणे, ही एक फार मोठी कमतरता आहे. संपूर्ण देशासाठी 
जबळपास एकच कायदा आणि न्यायदानाचा एकच मार्ग. 
कायद्याच्या पुस्तकात असलेले अनेक अपराध विभिन्न 
जीबनशेली व परंपरेचा भाग आहेत. कायदा आणि 
कायद्याची प्रक्रिया आम आदमीच्या आकलनशकक्‍्तीबाहेरील 
आहे. आम आदमी न्यायालयात जाताच स्वतःस अपंग 
आणि निस्तेज अबस्थेत असल्याचे समजतो. इंग्रजांच्या 
अगोदरची न्यायप्रणाली मुलतः स्थानिकतेबर आधारित 
होती. मध्यस्थी, बाटाघाटी आणि करार आमच्या समाजाचा 
स्थायी स्वभाव होता. कालांतराने त्यात दोष निर्माण 
झाले. परंतु संस्कृतीचा एक भाग म्हणुन ती पद्धत काही 
ठिकाणी टिकून आहे. न्यायाधीशांच्या मते चीनमध्ये ८०% 
प्रकरणे यात गुंतून राहतात. फक्त २०% प्रकरणे 
न्यायालयात येतात. त्याउलट, स्थिती भारतात आहे. फक्त 
७५% प्रकरणे मध्यस्थता आणि सामंजस्याने सुटतात. 
बास्तबतेत पारंपरिक न्यायप्रणालीस पुनजीवित आणि 
सशक्त करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच न्यायालयीन 
सुधारणांची गरज आहे, ज्यातून न्यायदानात होणारा विलंब 
आणि इतर समस्या नष्ट करता येईल. 
न्यायिक उत्तरदायित्व : 

न्याविक उत्तरदावित्वाच्या मुद्‌द्याने सार्वजनिक चर्चेचे 
रूप धारण केले, जे भारतीय लोकशाहीसाठी शुभसंकेत 
आहे. अलीकडेच न्यायालयीन व्यबस्थेत पारदर्शकता 
आणि उत्तरदायित्बाच्या मागणीत बाढ होत आहे. सर्वोच्च 
आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ब भारताच्या मुख्य 
न्यायाधीशास माहितीच्या अधिकारांतर्गतच्या प्रश्‍नाप्रती 
उत्तरदायी बनवण्याविषयीचे तथ्य समोर येत आहे. संयुक्‍त 
राज्य अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश 
वर्तमानपत्रात आपली व्यक्‍तिगत संपत्ती जाहीर करतात, 
तर इंग्लंडचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांसंबंधित 
सर्व प्रकारची माहिती तेथील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत 


र 


येते. भारताच्या न्यायालयातील न्यायाधीशांची संपत्ती, नियुक्‍ती 
आणि त्यांच्याबरील भ्रष्टाचार ब इतर आरोपांविषयीच्या 
माहितीचा समावेश माहिती अधिकारांतर्गत करण्यात 
आला आहे. 

संयुक्‍त राज्य अमेरिकेत न्यायाधीशांना १०० डॉलर 
किंबा त्यापेक्षा अधिक किंमतीच्या बक्षिसांची सार्बजनिक 
घोषणा करावी लागते. ब्रिटिश शासनाने संगणकाचा 
दुरूपयोग करणा-या न्यायाधीशांची यादी तयार करण्याचे 
आदेश दिले होते. ब्रिटनमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीस 
न्यायालयीन नियुक्‍ती आयोगात आव्हान देता येते. जनतेस 
असा अधिकार आहे को, ते न्यायाधीशांविरुद्धचे भ्रष्टाचार 
आणि दुर्ब्यबहाराची तक्रार न्यायालयीन व्यबहार 
आयुक्‍ताकडे करू शकते. जर याचिकाकर्ता संतुष्ट नसेल, 
तर तो त्या देशांतील न्यायिक लोकायुक्‍्ताकडे अपील 
करू शकतो. एप्रिल २००८ ला एका माहिती अधिकाराच्या 
निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुख्य 
न्यायाधीशासमोर आपल्या संपत्तीचा तपशील दाखल करू 
शकतात का? हे विचारण्यात आले. त्यानंतर भारताचे 
मुख्य न्यायाधीश श्री. के. जी. बालकृष्णन यांनी त्याविषयी 
विधान केले कौ, त्यांचे पद माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत 
येत नाही. कारण ते घटनात्मक पद आहे. तदनंतर 
सोमनाथ चटजींनी मुख्य न्यायाधीशांच्या बिधानास 
कायदेशीर आव्हान देऊन माहिती अधिकाराचा कायदा 
सर्ब जनकर्मचा-यांना लागू होतो, असे विधान केले. 

मुख्य न्यायाधीशांच्या विधानानंतर सर्व घटनात्मक 
पदे माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेरे आहेत का? ती 
सर्व पदे जनसेबा अंतर्गत येत नाही का? याविषयी 
विवाद निर्माण झाला. त्याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 
९२ फेब्रुवारी २०९० ला एक ऐतिहासिक निर्णय देताना 
म्हटले की, भारताच्या मुख्य न्यायाधीशाचे पद माहिती 
अधिकार अधिनियमाच्या कक्षेत येते. न्यायालयाच्या मते, 
न्यायालयीन स्वातंत्र्य कोणत्याही न्यायाधीशाचा व्यक्‍तिगत 
परमाधिकार किंबा विशेषाधिकार नाही. उलट, ते कायदा 
आणि पुराव्याच्या आधाराने प्रामाण्किपणा आणि 
निःपक्षपाती-पणाने निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशावर 
टाकलेली जबाबदारी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 
पूर्ण पीठाने भारताचे मुख्य न्यायाधीश एक कायदेशीर 


१्ठ 
लोकाधिकारी आहेत, असे स्पष्ट केले. सर्वाच्च 
न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती सार्वजनिकपणे 
जाहीर कराबी. कारण त्यांच्या सेबा नियमाबलीत संपत्ती 
घोषित करण्याची शर्त आहे. 

पारदर्शक न्यायालयाशिवाय भारतासारखे सक्षम 
लोकशाही राष्ट्र शक्‍य नाही. अशा परिस्थितीत आमच्या 
न्यायालयीन संस्थांना पुर्णतः विबादहीन आणि नैतिक 
बनवण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायालयीन मापदंड आणि 
जबाबदारी विधेयक २०१० हे त्या दिशेने टाकलेले मोठे 
पाऊल आहे. हा कायदा बनल्यानंतर तो न्यायाधीश 
चौकशी कायदा, १९६८ ची जागा घेतो. वर्तमान न्यायाधीश 
चौकशी कायद्याचा एक फार मोठा दोष आहे कौ, त्यात 
न्यायालयीन तक्रारीशी संबंधित तपासाबाबत काही स्थिर 
प्रयोजन नाही. न्यायव्यबस्थेच्या शीर्षस्थानाबरील व्यक्‍तीच 
बादग्रस्त प्रकरणात गुंतलेल्या असतील, तर मार्ग कोणी 
दाखवावा? आज न्यायालयीन यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराच्या 
तक्रारी स्वतः न्यायालयातूनच समोर येत आहेत. भ्रष्ट 
न्यायाधीशांबिरुद्ध महाभियोगासारखी तरतुद आहे. परंतु 
ती अधिक काळ लाबणारी आणि राजकारण्यांच्या 
स्वार्थामुळे अव्यवहार्य बनली. त्यामुळे ब-याच काळापासुन 
उच्च न्यायालयीन सेवेत मापदंड निर्माण करणा-या आणि 
न्यायालयीन कर्तव्याचे संचलन वेळेवर होणा-या कायद्याची 
आवश्यकता आहे. या विधेयकात उच्च न्यायालयीन 
संस्थांतील गैरव्यबहार व भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणाचा 
तपास तीन न्यायाधीशांच्या समितीकडून होण्याची तरतूद 
असाबी. 

जर प्रश्‍न गंभीर असेल, तर त्यास उपराष्ट्रप्तींच्या 
अध्यक्षतेखाली असणा-या न्यायालयीन समितीकडे सुपूर्द 
करावे. या समितीत न्यायाधीशाद्रारे निवडलेले उच्च 
न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतीद्रारे नियुक्‍त दोन 
कायदेतज्ज्ञ असावेत. न्यायालयीन उत्तरदायित्वास 
व्यापकता देण्यासाठी देशातील सर्ब उच्च न्यायालयांत 
चौकशी समितीचे गठण करण्याची तरतूद आहे. या 
बिधेयकाने न्यायालयीन संस्थांबर नजर ठेवण्याचे कार्य 
करावे. तसेच न्यायालयीन कार्याचा अतिरिक्‍त बोजा 
कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे. प्रकरणाची सुनबाई 
पूर्ण होण्याच्या तीन महिन्यांत निर्णय देण्याची तरतूद 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 

आहे. 

न्यायालयीन उत्तरदायित्वास सक्षम करण्यासाठी शासन 
राष्ट्रीय न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची योजना 
बनवत आहे. वर्तमानात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च 
न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्‍्तीत कायदेमंडळ आणि 
कार्यकारी मंडळाची कोणतीच व्याबहारिक भुमिका नाही. 
नियुक्‍ती न्यायालयाद्रारेच केली जाते. यासाठी दोषी न्यायाधीश 
हटवणे कठीण आहे. यासाठी त्या दिशेने एक न्यायिक 
आयोगाची स्थापना करावी, जो न्यायाधीशांची नियुक्‍ती 
ब बडतफासंदर्भात प्रकरणे पाहील. यास न्यायाधीशांविरुद्ध 
दंडात्मक कार्यबाही करण्यासंदर्भात अधिकार असावा. 
शेबटी स्वतंत्र न्यायालयाचे समायोजन अत्यंत आबश्यक 
आहे. कारण ते लोकशाहीचा आत्मा आहे. कोणत्याही 
स्वरूपात त्यांची परिणामकारकता आवश्यक आहे. त्यांची 
सक्रियता आणि उत्तरदायित्वामुळेच विकसित नागरी समाज 
शक्‍य आहे. 
न्यायालयीन सुधारणेची आवश्यकता : 

न्यायालय राष्ट्राच्या लोकशाही व्यवस्थेचा 
महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. त्यासाठीच न्यायपालिकेत 
सुधारणेची चर्चा बारंबार होते. घटनेचा संरक्षक 
असल्यामुळे ती त्याची जबाबदारी आहे. स्वातंत्र्याच्या 
६८ वर्षांनंतरही भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेपर्यंत 
जनसामान्यांना सहजपणे पोचता येत नाही. 

आज न्यायालयीन व्यवस्थेची शक्‍ती, अधिकार- 
रचना, न्यायालयीन निष्पादन आणि प्रशासन हा 
काळजीचा विषय आहे; ज्याचे लबकर समाधान होणे 
अपेक्षित आहे. महत्त्वपुर्ण गोष्ट अशी कौ, भ्रष्टाचाराचा 
अभ्यास करणारी मुख्य संस्था ट्रान्सफरन्सी इंटरनेशनलने 
वर्ष २००७ साली आपल्या रिपोर्टमध्ये भारतातील 
न्यायपालिकेस तिसरे सर्वांत भ्रष्ट क्षेत्र मानले. तसेच 
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने आपल्या एका अभ्यासात 
भारतातील ७७% लोक न्यायालयीन व्यवस्थेस भ्रष्ट 
मानतात, असे सांगितले. अनेक कुटुंबाचे मानणे आहे 
को, न्यायालयीन सेबा, त्वरित निपटारा, पक्षपाती निर्णय, 
शपथपत्र आणि जमानत प्राप्त करण्यासाठी लाच अधिक 
प्रमाणात घेतली व दिली जाते. या सर्व तथ्यांतुन 
न्यायालयीन व्यवस्थेत सुधारणेची गरज स्पष्ट होते. 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 


विधी आयोगाने १९८७ व १९८८ ला शिफारस 
केली को, सर्वोच्च न्यायालयात शिफ्टव्यवस्था लागु 
करावी. कारण कमी गुंतवणुकोबर अधिक कार्य होईल. 
तसेच न्यायाधीशांच्या संख्येत बाढ करावी. ज्यामुळे 
वर्ष २०२० पर्यंत प्रत्येक १९० लाख लोकसंख्येस १०७ 
न्यायाधीशांचे लक्ष्य प्राप्त करता येईल. 

१९९९ साली शेट्टी आयोगाने न्यायालयीन 
अधिका-यांच्या वेतन व भत्त्यात बाढ करण्याची आणि 
सर्वच न्यायालयांसाठी एकरूप सेवाशती लागू करण्याची 
सूचना केली. मलिमथ समितीने वर्ष २००३ मध्ये 
न्यायाधीशांच्या पात्रतेची समीक्षा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 
कारण उच्च क्षमता असणा-या न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीने 
सर्ब न्यायाधीशांना प्रशिक्षण देणे उपयुक्‍त ठरेल. 
न्यायालयीन सुधारणा आणि आर्थिक समृद्धी : 

निश्‍चितच कुशल ब कार्यक्षम कार्यालयीन व्यवस्थेत 
आणि आर्थिक समृद्धतेत परस्परसंबंध आहे. त्बरित 
आणि कुशल न्यायदान, बाजारवबिकास, परकीय 
गुंतबणूक, संपत्ती अधिकार ब गरिबी निर्मूलनात 
साहाय्यभूत ठरेल. बॉन विद्यापीठाने एका अभ्यासात 
पारदर्शक ब कुशल न्याय प्रतिव्यक्ति उत्पन्नात १.९% 
पर्यंत बाढवू शकतो असा निष्कर्ष काढला. अनेक 
शोध आणि अभ्यासांतून हे स्पष्ट झाले की, न्यायालयाची 
दयनीय अवस्था देशासाठी अधिक घातक सिद्ध होते. 
हॉर्वर्ड लॉ स्कूलच्या रिपोर्टनुसार न्यायालयब्यबस्थाच 
पंगू होण्यामुळे ब्राझिलचे सकल घरेलू उत्पादन २०% 
पर्यंत घसरले. भारताच्या विभिन्न न्यायालयांत ३ करोडपेक्षा 
अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या आर्थिक 
गुंतणूकीचा अंदाज आपण लावाबा. 

सुस्त न्यायव्यवस्था व्यापारी करार आणि नवीन 
गुंतबणुकीस कमकुवत करते. लंडन स्कूल ऑफ 
इकॉनॉमिक्सने आपल्या अभ्यासात स्पष्ट केले कौ, 
प्रलंबित प्रकरणे आणि व्यापारात एक, परस्परपुरक 
संबंध असतो. ६०% पेक्षा अधिक कंपन्या किंवा व्यापारी 
संस्था त्याच राज्यात आपला व्यापार बाढवतात ज्या 
राज्यात बिवादांचा निपटारा न्यायालयातून लबकर होतो. 
न्यायालयीन सुधारणेचे उपाय : 

१) न्यायाधीशांची संख्या १४,००० वरून ५०,००० 


4 
कराबी. 
२) न्यायालये माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांशी जोडावी, 
ज्यामुळे कार्यकुशलता वाढते. 


३) लोकअदालत, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय 
यांची जास्तीत जास्त स्थापना कराबी. 

४) न्यायाधीशांना क्लिष्ट ब गुंतागुंतीच्या सफल 
संचलनासाठी योग्य प्रशिक्षण द्यावे. 

५) स्वतंत्र विभागाद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्‍ती 
निष्पक्षपातीपणाने व्हाबी. 

६) राष्ट्रीय न्यायालयीन परिषदेचे त्वरित गठन व्हावे. 
कारण त्यामुळे न्यायाधीश आणि न्यायपालिकेच्या 
भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवता येईल. 

७) बिधिव्यबसायात गतीने सुधारणा होणे आवश्यक 
आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी विद्यापीठ 
ब महाविद्यालयांची स्थापना करावी. 

८) केंद्रीय कायदामंत्री बीरप्पा मोईलींच्या मते देशात 
दीड लाख केद्यांना मुक्‍त करावे. तसेच त्यांनी स्वतः 
एका विशेष न्यायालयात जाऊन प्रेक्षकांत बसून 
न्यायाधीशांचा धीर वाढवला. त्या न्यायाधीशाने एका 
दिवसात ४० प्रकरणांचा निपटारा केला. तसेच ५८ 
कैद्यांना मुक्‍त केले. 

बास्तबतेत कमकुवत न्यायव्यबस्था गोंधळ, 
अव्यवस्था ब गरिबीत बाढ करते. गुन्हेगारीची प्रकरणे 
तीव्र होतात. तसेच बाईट लोक आपली पकड मजबुत 
करतात. अशा वेळेस समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता, जे 
लोकशाहीचा आदर्श आणि उद्देश आहेत, ते धूसर होतात. 
निश्‍चित रूपाने न्यायालयीन सुधारणेत होणारा खर्च हा 
देशाचा भविष्यातील आर्थिक बिकास निधी व गुंतवणूक 
आहे. प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थशास्त्रज्ज्ञ अमर्त्य 
सेनच्या मते एक यशस्वी न्यायालयीन व्यवस्था विकास- 
प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कारण ते आर्थिक 
समृद्धतेच्या वृद्धीत साहाय्यक आहे. तसेच नागरिकांत 
समता, अधिकार व बंधुत्वाचे रक्षण करते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने बर्ष २०११ मध्ये मुख्य दक्षता 
आयुक्‍त पी. जे. थॉमसची नियुक्‍ती रद्द करून पुन्हा 
जनहित प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणात सक्रियता दाखवली. 
मुख्य दक्षता आयुक्‍ताची निवड पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि 


शे 


लोकसभेतील विरोधी पक्षाचा नेता यांनी मिळून बनलेल्या 
एका समितीकडून होते. १५ व्या लोकसभेतील विरोधी 
पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी निबडीच्या बेळेसच आपले 
बेगळे मत व्यक्‍त करून थॉमसच्या निवडीस विरोध 
केला होता. या प्रकरणात शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने 
मुख्य दक्षता आयुक्तांची नियुक्‍ती रद्द करून जनहितार्थ 
प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच लोक- 
कल्याणाशी संबंधित प्रकरणांत रुची व गांभीर्य दाखवले. 
सर्वोच्च न्यायालयाने २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात शासनासमोर 
उभ्या केलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे शासनास कठीण बनले 
होते. प्रकरण शेवटी लोकलेखा समिती आणि संयुक्‍त 
संसदीय समितीकडे सोपवण्यात आले, जे भारतीय 
न्यायालय, कार्यकारी मंडळ यांच्याद्रारा घेण्यात आलेल्या 
निर्णयांची समीक्षा करते. काही प्रकरणांत ते शासनाच्या 
नीति-निर्धारणाचे मापदंड ठरवते. भारतीय संविधानातील 
कलम १३७ सर्वोच्च न्यायालयास हा अधिकार देते कौ, 
ते पास मागु शकते बा निकाल देऊ शकते. भारताची 
जनता न्यायालयीन आदेशाबाबत कांही अपबाद सोडले 
तर नाराज दिसते. न्यायालयीन आदेशांनी नेहमीच जनतेचा 
बिश्वास जिकण्यात यश मिळवले. 

एका तुलनात्मक अभ्यासातुन हे स्पष्ट होते कौ, 
भारतीय सर्वोच्च ब समकक्ष न्यायालय, हे अमेरिका, 
इंग्लंड, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिकेच्या तुलनेत अधिक सक्रिय 
आणि प्रशासकीय प्रकरणांत हस्तक्षेप करणारे आहे. 
भारतात शासनासोबतच विरोधी पक्षातील अनेक मोठ्या 
राजकीय नेत्यांना न्यायालयाचे आदेश त्रासदायक ठरले. 
प्रकरण २ जी स्पेक्ट्रम, मग ते असो बा मुख्य दक्षता 
आयुक्‍ताची निबड असो, अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे 
या सर्वात न्यायालयाच्या आदेशाने सुशासनाची स्थापना 
करण्यात सहकार्य केले. स्वतःस लोककल्याणकारी 
राष्ट्र म्हणून घोषित करणा-या प्रत्येक देशास सामाजिक- 
आर्थिक सुधारणेस पोषक धोरणे ठरबाबी लागतात. 
आजपर्यंत भारतात प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे त्यांची 
योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. लोकांच्या 
जीबन जगण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा व्हाबी अशी 
न्यायालयाची भुमिका आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


सुधारणा व्हाव्यात, त्याची अंमलबजावणी करणा-या 
संस्थांच्या क्षमतेत ब गुणवत्तेत बाढ व्हावी, अधिक 
सक्षम, पारदर्शक, वैध, लोककल्याणकारी, तसेच जबाबदार 
प्रशासकीय व्यबस्थेची स्थापना व्हाबी, भ्रष्टाचारापासुन 
मुक्‍त जनसेबा लोकांना मिळाव्यात, ही अपेक्षा. 
न्यायालयांस आपले निर्णय लागू करण्यासाठी शेवटी 
कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळाबरच अवलंबून रहावे 
लागते. संविधानातील या दोन अंगांबर ब त्यांच्या 
सहकार्यावरच न्यायालयाचा सन्मान अवलंबून आहे. शेवटी 
न्यायालयाने आपला निर्णय देताना त्याच्या व्यावहारिक 
घटकाप्रती अधिक जागरूक असावे. कोणत्या निर्णयाने 
ब कार्याने सामाजिक न्यायाची स्थापना होईल, याकडे 
न्यायालयाने अधिक लक्ष ब भर द्यावा. तरीही न्यायालयीन 
सक्रियतेस अधिक संतुलित रीत्या जिबंत ठेवाबे लागेल. 
तसेच यामुळे राज्याच्या जिभिन्न अंगांतील 
सत्ताविकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेस बळ मिळेल. शेवटी 
न्यायालयालाच नियंत्रित राहुन न्यायालयीन सक्रियतेच्या 
प्राप्तीसाठी कार्य करावे लागेल. न्यायालयात बकौल, 
कर्मचारी, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, कनिष्ठ 
न्यायालय, न्यायाधीश ब सी. सी. टी. व्ही. कॅमे-यांचा 
अभाब असणे हा जनहित याचिका ब न्यायालयीन 
सक्रियतेच्या यशस्वितेसमोरचा अडथळा आहे. 
संदर्भ ग्रंथ : 
१) २९ व्या शतकातील बदलते समाजकारण आणि 
राजकारण, डॉ. अलका देशमुख, साईनाथ प्रकाशन, 
नागपूर. 
२) भारतीय राज्यघटनाः राष्ट्राची कोनशिला, ग्रॅनव्हिल 
औस्टिन, अनुबाद - भारती केळकर, डायमंड पब्लिकेशन्स 
पुणे. 
३) इमॅजिनिंग इंडिया, नंदन निलकेणी, अनुबाद - अपर्णा 
वेलणकर, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे. 
४) भारताच्या संसदीय लोकशाहीची अग्निपरिक्षा, माधब 
गोडबोले, अनुवाद - सुजाता गोडबोले, राजहंस प्रकाशन, 
पुणे. 
५) भारतीय संबिधान, राजकारण आणि कायदा, स्मिता 
जोशी, २९5०1 >॥७॥तव1 ला, 1)९0001. 
६) लोकशाहीचे व्याकरण, अनुवाद - शारदा साठे, न्या. 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सक्रियता 


पी. बी. सावंत, भाष्य प्रकाशन, मुंबई. 

७) भारतीय संविधान ब भारतीय राजकारण, तुकाराम 
जाधवब-महेश शिरापूरकर, युनिक अकॅदमी, पुणे. 

८) भारतीय राज्यव्यबस्था, सई पांडे-मुक्‍्ता कुलकणी, 


१२३ 
युनिक अकॅदमी पुणे. 
९) भारतीय राज्यघटना ब प्रशासन, रंजन कोळंबे, भगीरथ 
प्रकाशन, पुणे. 


1 06६.. 


दुसरी संवर्धित आवृत्ती 
हिंदू धार्मिक परंपरा आणि सामाजिक परिवर्तन 
मे. पुं. रेगे 


भारतातील नवसमाजउभारणीचे ध्येय साधण्यासाठी आधारभूत होऊ शकणाऱ्या भारतीय नैतिक- 
आध्यात्मिक परंपरेचे सुबोध दिग्दर्शन करणाऱ्या ग्रंथाच्या या संवर्धित आवृत्तीत प्रा. शि. स. 
अंतरकर आणि प्रा. स. ह. देशपांडे यांचे परीक्षण-लेख, मा. मे. पुं. रेगे यांनी अंतरकर यांच्या 
परीक्षणाचा घेतलेला परामर्श आणि प्रा. स. ह. देशपांडे यांच्या परीक्षणाचा प्रा. रेगे यांच्या 
विचारव्यूहाच्या संदर्भात श्री. वसंतराव पळशीकर यांनी केलेला ऊ हापोह या नवीन मजकुराचा 
समावेश आहे. सद्य:स्थितीत अत्यंत प्रस्तुत असलेला हा ग्रंथ आपल्या संग्रही हवाच. 


पृष्ठे : २१५ 


किंमत रु. २००/- 


संपर्क : चिटणीस, प्राज्ञमाठशाळा मंडळ, 
३१५, गंगापुरी, वाई, जि. सातारा. 


“'दबिक''मध्ये इस्लामिक स्टेट (भाग-३) 
सारांश 'दुस-या' आणि 'तिस-या' अंकांचा 
मुकुल रणभोर 


प्रस्तावना - 

'दबिक' या इस्लामिक स्टेटच्या मासिकाची सर्ब 
पार्श्वभूमी आपण पहिल्या लेखात पाहिली. दुस-या लेखात 
'दबिक'चा पहिला अंक कशा संदर्भात आहे, हे आपण 
पाहिलं. केवळ एका अभ्यासाची सुरुबात करून देणे 
हा माझा हेतू आहे. आतापर्यंत एकूण १५ अंक प्रकाशित 
झाले आहेत. सर्व अंकांची ओळख करून देणे हा माझा 
हेतूच नाही. इस्लामिक स्टेटसारखी एक दहशतवादी 
संघटना 'दबिक' नाबाचे मासिक प्रकाशित करते आणि 
त्यातून आपले हेतू, ते साध्य करण्याचे मार्ग सांगते, 
ह्याची जाणीव मराठी वाचकांना व्हाबी, इतकाच माझा 
हेतू आहे. ह्या लेखात आपण त्यांच्या दुस-या आणि 
तिस-या अंकांबद्दल बाचणार आहोत. 'द फ्लड' (1॥€ 
11०0१) हो दुस-या अंकाची कव्हरस्टोरी आहे. हा 
अंक २९ जुलै २०१४ रोजी प्रकाशित झाला. 'द फ्लड' 
म्हणजे काय, ते पुढे पाहूच; पण 'दबिक' हे मासिक 
ज्याप्रमाणे बहुतेक सर्ब जागतिक भाषांमध्ये प्रकाशित 
होते, त्याप्रमाणे फक्त 'फ्रेंच' भाषेत इस्लामिक स्टेट 
'दबिक'ची दुसरी आवृत्ती प्रकाशित करते आणि आत्ताच्या 
“इस्तंबूल 'चे ओट्टोमान साम्राज्यातील नाव 'कॉस्टेंटिनोपल' 
या नाबाने फक्त 'तुर्की' भाषेत एक मासिक प्रकाशित 
करते. अर्थात त्या देशाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या 
घडामोडी, मुद्देच त्या आवृत्तीमध्ये समाविष्ट आहेत. या 
दोघांच्या तुलनेत 'इंग्लिश' मध्ये प्रकाशित होणा-या 
'दबिक'ची व्यापकता मोठी आहे. जगातील वेगवेगळ्या 
अनेक विषयांबर यात लेख आहेत. त्याचा पानांचा पसारा 
जास्त मोठा आहे. अर्थात एकाच संस्थेच्या तीन वेगळ्या 
आवृत्ती असल्याने मजकुराच्या संदर्भात फारसा फरक 
पडणार नाही. तीनही मासिके 'इस्लामिक स्टेट'च्या 
“*अल-हयात' या मीडिया संस्थेतर्फच प्रकाशित केली 
जातात. 

'द फ्लड' या अंकात दोन महत्त्वाच्या ऐतिहासिक 


अनुक्रमणिका 


घटना आणि त्यांचे आत्ताचे आविष्कार समाविष्ट केलेले 
आहेत. या अंकात दोन महत्त्वाचे लेख त्या संदर्भात 
आहेत. पहिला आहे ॥.'5 212 12 151110 ७1चांट 
० 7९ 1॥००१' आणि दुसरा आहे '0॥॥००१ ७ 
॥॥॥७॥9191 ' (मुबाहाला). सर्व अंकांप्रमाणे याही 
अंकाच्या अनुक्रमणिकेच्या बर 'दबिक'शी संबंधित ते 
'हादीस' दिलेलं आहे. 

अंकाची प्रस्तावना - 

बर उल्लेख केलेल्या दोन महत्त्वाच्या लेखांशिवाय 
अंकातील तिसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे अंकाची प्रस्तावना. 
(पुढे बाचाल ते सर्व बिचार इस्लामिक स्टेटचे आहेत, 
माझे नाहीत.) अल्लाहच्या कृपेने इस्लामी स्टेटची ताकद 
दिवसेंदिवस वाढते आहे, त्यामुळे महत्त्वाच्या काही बाबींवर 
इस्लामिक स्टेटच्या नेत्यांनी वाचकांना काही संदेश दिला 
आहे. त्यामध्ये महत्त्वाचे चार मुद्दे आहेत. 

१. प्रत्येकाचे (मुसलमान) म्हणून पहिले कर्तव्य 
“हिजरत' करणे हे आहे. ती हिजरत 'दर-उल-कुफ्र' ते 
'दर-उल-इस्लाम' अशी असली पाहिजे. मुसलमानांनी 
आपापले काफिर देश सोडून इस्लामच्या भूमीकडे स्थलांतर 
केले पाहिजे. 

२. आपल्या सर्व कुटुंबासहित लोकांनी 'इस्लामिक 
स्टेट' म्हणजे इस्लामच्या भूमीकडे प्रयाण केले पाहिजे. 
यामुळे अल्लाहच्या कार्यात तुम्हाला सहभागी होता येईल. 

३. 'मक्‍्का' आणि 'मदिना' यांसारखी पत्र शहरे 
धर्मद्रोही नास्तिकांच्या ताब्यातून मुक्‍त करणे आपले कर्तव्य 
आहे. त्या कामात तुमचा हातभार लागू शकतो. 

४. अंतिम निर्णयदिनी अल्लाह तुमच्या या कृत्यांसाठी 
तुम्हाला योग्य ते बक्षीस देईल. 

प्रस्तावनेतील महत्त्वाचे असे हे चार मुदद्ये हिजरत 
करून इस्लामच्या भूमीकडे जाणे का महत्त्वाचे आहे, हे 
सांगतात. पण यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे इस्लामिक 
स्टेटला लोकांनी पाठिंबा कसा द्याबा, याचे मार्ग या 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 61१1८1५ ग | 


| मराठी विकास संस्थेद्वारे 


4 €< 


संगणकीकृत 


“दबिक'मध्ये इस्लामिक स्टेट (भाग-३) 


लेखात सांगितले आहेत. 

इथे काही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सांगणे गरजेचे 
आहे. इस्लामच्या इतिहासात 'खलिफा' किंबा 'खिलाफत' 
ही लोकशाहीसदृश व्यवस्था आहे. सर्व मुसलमानांना 
आदर्श असणारे पहिले चार खलिफा आणि गेल्या १४०० 
वर्षांतील सर्वच खलिफा हे लोकांच्या पाठिंब्याबर खलिफा 
झालेले आहेत. सामान्य लोकांतील एक चारित्र्यवान माणूस 
खलिफा तेव्हाच होऊ शकतो, जेव्हा त्याला लोकांचा 
पाठिंबा असेल. पहिले चार खलिफा असे लोकांनी 
निवडलेले आहेत. त्यानंतर निर्माण झालेल्या उमय्या आणि 
अब्बासी या दोन खिलाफतींनासुद्धा लोकांचा पाठिंबा 
मिळवणे गरजेचे बाटत असे. (लोकांचा पाठिंबा मिळवणे 
म्हणजे लोकांनी खलिफाशी “एकनिष्ठ राहण्याची शपथ 
घेणे.' अशी शपथ लोकांनी घेतली की, खलिफाला लोकांचा 
पाठिंबा मिळाला, असे समजले जाते.) त्याशिवाय खलिफा 
कायदेशीररीत्या खलिफा ठरत नसे. हे एक इस्लामचे 
वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही खलिफाला लोकांचा 
पाठिंबा हवा आहे, तसा इस्लामिक स्टेटच्या 'अबू बक्र 
अल बगदादी' यालासुद्धा लोकांचा पाठिंबा हबा आहे. तो 
कसा मिळवायचा याचे काही कृतिशील मुद्दे त्यांनी सांगितले 
आहेत. 

पहिला आणि सर्वांत महत्त्वाचा अर्थात हिजरत 
करून जाणे. पण काही कारणाने हिजरत करून जाणे 
शक्‍य नसेल तर, जिथे आहात तिथून खलिफा इब्राहीम 
(म्हणजेच बगदादी) याला पाठिंबा देण्याच्या समा आयोजित 
करून पाठिंबा दिला तरी चालण्यासारखे आहे. मात्र त्या 
सभा रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे. त्या रेकॉर्ड सोशल 
मीडियाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रसारित केल्या 
जातील, याची सोय करणेही गरजेचे आहे. अशा सभा 
शक्‍यतो मशीद, मदरसे, इस्लामिक संस्था या ठिकाणी 
आयोजित कराव्या. अशा रेकॉर्ड केलेल्या सभा इस्लामिक 
स्टेटपर्यंत पोचतील, अशा व्यबस्था केल्या पाहिजेत. 
जर अशा सभा आयोजित करून पाठिंबा देणे पोलिसांच्या 
धाकामुळे शक्‍य नसेल, तर मुसलमानांनी गुप्ततेच्या सर्व 
शक्यतांचा बापर कराबा आणि आपला पाठिंबा जाहीर 
करावा. 

या सर्व प्रयत्नांमुळे दोन गोष्टी साध्य होतील, एक- 


र्ण 


बाकीच्या असुरक्षित, घाबरलेल्या इस्लामिक गटांना त्यांनी 
बळ मिळेल आणि तेसुद्धा आपला पाठिंबा खलिफाला 
जाहीर करतील. पण महत्त्वाची दुसरी गोष्ट म्हणजे 
अनेक मुस्लीम गटांनी पाठिंबा दिल्यामुळे 'काफिरांमध्ये' 
दहशत पसरेल, ते अस्वस्थ होतील. ('दहशतबाद' याचा 
अर्थच लोकांमध्ये 'दहशत' पसरवणे हा आहे) टोकाच्या 
शक्यतांचा विचार करून जर यांपैकी काहीही शक्‍य 
नसेल, तर मनातून तुम्ही इस्लामिक स्टेटप्रती निष्ठा 
बाहिली पाहिजे. तुमच्या मनात श्रद्धा पाहिजे, त्या श्रद्धेच्या 
जोराबर इस्लामिक स्टेट आणि खिलाफत तुमची सुटका 
करेल. 
दोनच पर्याय : इस्लामिक स्टेट किंवा प्रलय 
'दबिक'च्या दुस-या अंकातील हा दुसरा महत्त्वाचा 
लेख. या लेखाचे एकूण पाच भाग आहेत. सगळे एकमेकांना 
सुसंगत असे लेख आहेत. पहिल्या लेखातील मुद्दा आहे, 
कौ लोकांना 'स्वतंत्र मताचा अधिकार.' 'स्वतंत्र मताचा 
अधिकार' ही असत्याबर आधारित विचारसरणी आहे. 
ती इस्लामला मंजूर नाही, अशा प्रकारचा युक्तिवाद या 
लेखात केला आहे. 'स्वतंत्र मताचा अधिकार' हो 
ब्िचारसरणी शिकबते की, आपले मत, जरी ते खरं 
असले तरी, ते दुस-यावर लादण्याचा कोणालाही अधिकार 
नाही. अल्लाहनी सांगितलेल्या सत्याला आणि धर्माला 
ही विचारसरणी लावण्याचे प्रयत्न काही लोक करतात, 
ते चुकीचे आहे. सामान्य लोकांना वाटतं ते सत्य असू 
शकत नाही. जे अल्लाहनी प्रेषितांच्या मार्फत त्याच्या 
पुस्तकात सांगितलं, तेच खरं सत्य असू शकतं. त्यामुळे 
लोकांनी सत्य मानायचं की नाही, हा प्रश्‍नच अस्तित्वात 
नाही. अंतिम सत्याशिबाय दुसरे सत्य मानायचा अधिकार 
लोकांना नाही. म्हणून 'स्वतंत्र मताचा अधिकार' लोकांना 
नाही, असा युक्तिबाद पहिल्या भागात केला आहे. 
दुस-या भागात पूर्वप्रेषित 'नूह' यांची इस्लामप्रचाराची 
गोष्ट सांगितली आहे. प्रेषित मुहम्मद यांना ज्याप्रमाणे 
अल्लाहनी संदेश देण्यासाठी निवडलं, त्याप्रमाणे त्यांच्या- 
पूर्वी प्रेषित 'नूह' यांनाही संदेश देऊन पृथ्बीबर पाठवले 
होते. परंतु लोकांनी अल्लाहनी प्रेषित 'नूह'मार्फत पाठवलेलं 
सत्य मानलं नाही आणि ते 'नूह' यांना त्रास देऊ लागले. 
त्या वेळो 'नूह' यांनी अल्लाहुकडे पृथ्वीवर प्रलय 


१६ 


आणून 'सत्य न मानणा-यांचा' बंदोबस्त करण्याची विनंती 
केली. त्यानंतर अल्लाहनी 'नूह' यांना एक जहाज बांधायला 
सांगितलं आणि सर्व प्राणिमात्रांचे नन आणि मादी यांना 
घेऊन त्या जहाजाबर जायला सांगितलं. त्याप्रमाणे प्रेषित 
नूह यांनी जहाज बांधून पूर्ण केले आणि अल्लाहनी 
सांगितल्याप्रमाणे सर्व प्राणिमात्रांसमवेत जहाजावर चढले. 
मग पृथ्बीबर भयंकर प्रलय आला, भूकंप झाले आणि 
ज्यांनीज्यांनी सत्य नाकारले होते, ते त्या प्रलयामध्ये 
नष्ट झाले. याचा अर्थ असा कौ, अल्लाहने प्रेषितांमार्फत 
पाठबलेले सत्य स्वीकारले नाही तर मृत्यू निश्‍चित आहे. 
म्हणजे सामान्य लोकांना स्वतंत्र मताचा अधिकार नाही. 
हे सांगण्यासाठी 'कुरआन'मधील 'अल्लाहशिबाय 
कोणाचीही भक्‍ती करू नका अन्यथा मला भीती आहे 
कौ, तुम्हांवर एक दिवस दुःखदायक प्रकोप कोसळेल' 
(११:२६), या आयतीचा संदर्भ दिला आहे. 

प्रेषित नूह यांचे जहाज ही केवळ दंतकथा नाही. 
'हादीस'चे ज्येष्ठ संकलक सहिह बुखारी यांनी हादीस 
नोंदवली आहे कि, त्या जहाजाचे अबशेष अल-जुडी 
या पर्वतावर आहेत आणि इस्लाम निर्माण झाल्यानंतरच्या 
पहिल्या पिढीतील लोकांनी ते अबशेष पाहिलेसुद्धा आहेत. ' 
असं मानलं जातं की, ते अबशेष अब्बासी खिलाफतीच्या 
काळापर्यंत अस्तित्वात होते. पुढे ते नष्ट झाले. 

'नूह यांचे जहाज' या गोष्टीतून दोन मुद्दे समोर 
येतात. एक, ज्यांनी सत्य स्वीकारले आहे आणि त्यानुसार 
आचरण करत आहेत, त्यांची प्रलयाच्या शिक्षेतून सुटका 
होईल; ज्यांनी स्वीकारले नाही ते नष्ट होऊन जातील 
आणि दोन, ज्यांची शिक्षेपासून सुटका झाली अशा लोकांची 
संख्या नेहमी अल्पसंख्य असणार आहे; बहुसंख्य नेहमी 
नष्ट होऊन जाणार. ही दोन सत्ये कालातीत आहेत. 
तसेच कोणत्याही काळात जर लोक असं म्हणू लागले 
कौ, 'नूह' किंबा इतर प्रेषितांनी सांगितलेले जरी सत्य 
असले, तरी त्यांना ते सत्य लोकांवर लादण्याचा आधिकार 
नाही, तर असं जे कोण म्हणतील ते सुद्धा श्रद्धाहीन 
मानले पाहिजेत, असा प्रेषित 'नूह' यांचा आदेश आहे. 

काही लोक असा आरोप करतात को, इस्लामिक 
स्टेट मुसलमानांबरही हल्ले करत आहे. त्याचा अर्थ ते 
खरे मुसलमान नाहीतच. खरा मुस्लीम दुस-या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


मुसलमानाबर हल्ले करत नाही. या आरोपाबर उत्तर 
पुढच्या भागात दिले आहे. इस्लामिक स्टेट म्हणतं कौ, 
'केवळ ईश्वर एकमेब आहे तो अल्लाह आणि मुहंमद 
पैगंबर हे त्याचे शेवटचे प्रेषित', हा जप करून कोणी 
मुसलमान होत नाही. रोज असा जप करणारे अनेक 
प्रकारच्या काफिर कृतीमध्ये अडकलेले आहेत. मूळ 
इस्लामचा प्रेषितांनी शिकवलेला अर्थ समजणारे आज 
खूप थोडे लोक आहेत. म्हणूनच खरे इस्लामिक स्टेट 
जे प्रेषितांच्या काळात होते, आदर्श खालिफांच्या काळात 
होते, पर्शिया आणि रोमविरुद्धच्या जिहादकाळात होते, 
स्पेनपर्यंत साम्राज्य पसरले त्या उम्मया काळात होते. 
त्या बेळी मूलभूत विषयांची पायाभरणी झाली होती, 
त्यामुळे असे खरे इस्लामिक स्टेट निर्माण होऊ शकले. 
आज मुसलमान बाथ किचार, इहबादी बिचार, 
उदारमतबाद, लोकशाही अशा इस्लामविरोधी विचारांत 
अडकलेला आहे. म्हणून ख-या आदर्श इस्लामिक स्टेटची 
निर्मिती कराबी यासाठी भरकटलेल्या मुसलमानांवरसुद्धा 
इस्लामिक स्टेट हल्ले करत आहेत. 

शेवटी त्यांनी आवाहन केले आहे कौ, आदर्श 
इस्लामिक स्टेटची निमिती करायची असेल तर सर्व 
मुसलमानांना एकत्र येऊन स्वतंत्र मताचा अधिकार' या 
तत्त्वाविरोधात लढावे लागेल. 
सेक्युलर आणि कम्युनिस्ट - 

'दबिक' मासिकातील महत्त्वाचे सदर आहे, 
इस्लामिक स्टेट रिपोर्ट. या दुस-या अंकात 'कुर्द' या 
बंडखोर गटाशी झालेल्या लढाईचा वृत्तांत दिला आहे. 
कुर्द हे धर्माने मुसलमान असले, तरी सुन्नी कम्युनिस्ट 
आहेत आणि त्यांनी स्वतंत्र कुदी कम्युनिस्ट राज्य स्थापन 
करण्याचे ध्येय ठेबले आहे. या मार्गात ते इस्लामिक 
स्टेटशी शत्रुत्वाच्या भावनेने बागतात. शिवाय त्यांनी 
कम्युनिझमसारखी काफिर विचारसरणी स्वीकारली आहे. 
त्यांच्याशी झालेल्या लढाईचा आणि विजयाचा वृत्तांत या 
रिपोर्टमध्ये आहे. शेवटी अल्लाहकडे प्रार्थना केली आहे 
को, अल्लाह या सेक्युलर आणि द्रोही लोकांना सतत 
असेच अपमानित करत राहो! 
गोष्ट 'मुबाहलहो'ची - 

प्रेषितानी मदीनेहन मक्‍केवर आक्रमण केले आणि 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 61१1८1५ ग | 


| मराठी विकास संस्थेद्वारे 


4 €< 


संगणकीकृत 


“दबिक'मध्ये इस्लामिक स्टेट (भाग-३) 


मक्का जिंकून घेतली. त्यानंतर त्यांनी 'दावित्वमुक्‍ततेची 
घोषणा' केली. त्याचा परिणाम असा झाला कौ, अनेक 
ज्यू आणि ख्रिश्‍चन टोळ्यांनी इस्लाम स्वीकारला. पण 
त्यातही काही लोकांनी प्रेषितांवर श्रद्धा ठेबण्यास नकार 
दिला आणि काही ख्रिश्‍चन टोळ्यांनी प्रेषितांना आपले 
'प्रेषितत्व' सिद्ध करण्याचे आवाहन केले. इस्लामचे 
प्रेषित मुहंमद आणि ख्रिश्‍चनांचे प्रेषित येशू यांच्यात खरं 
कोण, असा वाद तयार झाला आणि चर्चा करून प्रश्‍न 
सोडवण्याचे ठरले. ही चर्चा 'मुबाहल' येथे झाली. चर्चेतून 
असे निष्पन्न झाले कौ, मुहंमदच खरे प्रेषित आहेत. तरी 
देखील ख्रिश्चन टोळ्यांनी इस्लाम स्वीकारला नाही. 
तेव्हा जो कोणी खोटा असेल त्यावर अल्लाह स्वतः 
प्रकोप आणेल, अशा आशयाची आयात अवतरित झाली. 
'मुबाहल'च्या गोष्टीचा अर्थ आहे कौ, इस्लाम आणि 
बिगरइस्लाम यांच्यात सत्याबरून चर्चा होते आणि त्यात 
इस्लामचा विजय होतो. हा विजय झाल्यावर पराजित 
झालेल्यांनी इस्लामचा स्वीकार करणे अपेक्षित आहे. 

जबात अल-जवबलानी नाबाचा एक मुस्लीम गट 
आहे. तो इस्लामिक स्टेटच्या विरोधात लढतो आहे 
आणि शरियतच्या ऐवजी माणसांनी निर्माण केलेल्या 
कायद्यांच्या आधारे राज्य चालवण्याचा त्यांचा हेतू आहे. 
इस्लामच्या आणि इस्लामिक स्टेटच्या दृष्टीने हा खूप 
मोठा गुन्हा आहे. त्यांच्या एका नेत्याने इस्लामिक स्टेट 
बर 'खाजीरींपेक्षा' जास्त आक्रमक असल्याचा आरोप 
केला होता. म्हणून इस्लामिक स्टेटच्या अबू मुहम्मद 
अली-अदानी (जो नुकताच अमेरिका-रशिया च्या संयुक्‍त 
कारवाईमध्ये मारला गेला असल्याची बातमी आली होती) 
याने जबलानी यांच्या नेत्यांना 'मुबाहल' (म्हणजे चर्चेसाठी) 
बोलावलं. 

इथे 'खारीजी' म्हणजे काय याचा खुलासा केला 
पाहिजे. आदर्श खलिफा उस्मान यांनी प्रशासनातील काही 
अधिकार देताना पक्षपात केला आणि उमय्या कुळातील 
लोकांना लायकी नसताना अधिकारपदाबर बसवले, अशा 
काही महत्त्वाच्या आरोपांबरून खलिफा उस्मानची 
मुसलमानांकडूनच हत्या करण्यात आली. (एका 
मुसलमानाने दुस-या मुसलमानाचे रक्‍त सांडण्याचा हा 
पहिलाच प्रकार होता. इस्लाममध्ये यानंतर कायम दुफळी 


१७ 


माजली.) उस्मानच्या हत्येमुळे पुढचे खलिफा झाले 'अली'. 
खलिफा झाल्यानंतर पहिला महत्त्वाचा प्रश्‍न त्यांना 
सोडबायचा होता, तो म्हणजे उस्मानच्या मारेक-यांना 
पकडून शिक्षा करणे. पण खलिफा अली यांना ते जमत 
नव्हते, म्हणून सिरीयाचा गव्हर्नर अमीर मुबिया याने 
अलीविरोधात लढाईचा पवित्रा घेतला. उमय्या कुळाचा 
अमीर मुबिया आणि चौथे खलिफा अली यांच्यात इस्लामच्या 
इतिहासातील पहिले गृहयुद्ध झाले. अनेक दिबस लढाईचा 
कोणताही निकाल लागला नाही. दोन्ही बाजूंची खूप 
मनुष्यहानी झाली. म्हणून लढाई थांबबून हा बाद 
सोडबण्यासाठी एका 'लवाद' नेमण्यात आला. हा लवाद 
जो निर्णय देईल, तो मान्य करणे सर्बांबर बंधनकारक 
करण्यात आले. त्या लबादाने 'कुरआन'ला साक्षी ठेवून 
निर्णय द्याबा, असे ठरले. परंतु कोणत्याही बादाबर 
'कुरआन'चे आधार घेऊन मानब निर्णय देऊ शकत 
नाही, निर्णय कुरआनचाच असावा लागतो; त्यामुळे अनेक 
लोकं या लबादाबर समाधानी नव्हते. सहा महिन्यांच्या 
कालावधीनंतर लवादाने निर्णय दिला, तो घटनाबाह्य 
होता. तो निर्णय अलींच्या पक्षाच्या बिरोधी जात होता. 
म्हणून अलींनी लबादाचा निर्णय न मानता, पुन्हा एकदा 
मुबियाबिरोधात लढाईची तयारी केली. त्या बेळी आधी 
लबादाबर असमाधानी असलेले आणखी दुःखी झाले 
आणि पूर्बी अलींच्या बाजूने असलेले आता लढाईच्या 
बिरोधात गेले. असे मुस्लीम मुस्लिमांविरोधात लढणार 
नाही असा पवित्रा घेतलेले म्हणजे 'खारीजी'. खारीजी 
हा गट अत्यंत आक्रमक आणि मुलतत्त्ववादी होता. 
असं म्हटलं जातं कौ, जगाच्या इतिहासातील पहिली 
मूलतत्त्वबादी होता. असं म्हटलं जातं कौ, जगाच्या 
इतिहासातील पहिला मूलतत्बबादी दहशतवादी संघटना 
म्हणजे 'खारीजी'. मुसलमानी इतिहासकारसुद्धा या गटाला 
दहशतवादीच संबोधतात. पुढे अलींची हत्या या खारीजींनीच 
केली. 

इस्लामिक स्टेटवर एक इस्लामच्या दृष्टीने धर्मद्रोही 
ठरलेला एक जबात अल-जबलानी नाबाचा गट 
'खारी्जी'पेक्षा जास्त आक्रमकपणाचा आरोप करतो आणि 
तो इस्लामिक स्टेटला मान्य नाही. हे पटवून देण्यासाठीच 
अल-आदानी याने 'मुबाहल'चे_आर्‍योजन केले आहे. 


शट 
अर्थातच 'मुबाहल'मध्ये नेहमी इस्लाम जिंकत असतो, 
तसं या चर्चेतही जिंकला. या लेखाचे एकूण सात भाग 
आहेत. पुढच्या भागात या चर्चा करण्याच्या योग्य पद्धती 
कोणत्या, याची चर्चा करण्यात आली आहे. त्यासाठी 
अनेक मुस्लीम विचारवंतांचे संदर्भ दिलेले आहेत. 

यानंतर मुजाहिहीन (म्हणजे धर्मयोद्धे) म्हणजे नेमके 
कोण? याची चर्चा केलेली आहे. मुजाहिद्दीन तोच आहे, 
जो अल्लाहवर आणि त्याच्या प्रेषितांबर संपूर्ण श्रद्धा 
ठेवतो. ही प्रत्यक्ष अल्लाह किंबा प्रेषितांना न पाहताही 
ठेबलेली श्रद्धा खूप महत्त्वाची आहे, असे अनेक 
'हादीस'मधले संदर्भ देऊन सांगितले आहे. पुढच्या भागांमध्ये 
“मुबाहल' बद्दल आणखी खोलात चर्चा केली आहे. 
त्यासंबंधी तयार होणा-या शंका, त्यांची उत्तरं असं सर्व 
देऊन शेबटी अल्लाहच्या प्रेषितांच्या धर्माचा कसा विजय 
होतो, हे स्पष्ट केलेले आहे. वर सांगितलेली 'खारीजी' 
नाबाची संघटना आणि इस्लामिक स्टेट यांची तुलनासुद्धा 
चुकीची कशी आहे, हेसुद्धा सांगितले आहे. याचा अर्थ 
इस्लामच्या राजकीय धार्मिक इतिहासातील जे जे आदर्श, 
त्यांचाच आदर्श इस्लामिक स्टेटने राज्य उभं करताना 
ठेवला आहे. या सर्बाला विरोध करणारे काफिर म्हणजे 
कोण असतात, याचेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 

शेबटी, ही लढाई कशासाठी आहे, तर प्रेषितांनी 
निर्माण केलेलं आदर्श खलिफांनी पुढे नेलेलं स्पेनपासून 
सिंधपर्यंत पसरलेलं जगातील बलाढ्य अल्लाहचे पुस्तक 
आणि प्रेषितांच्या कृती यांच्याआधारे चालणारे मुस्लीम 
स्टेट निर्माण करण्यासाठी |! (इथे स्पेन ते सिंध ही 
केवळ कल्पना आहे. मूळ ध्येय संपूर्ण जग हे मुस्लीम 
स्टेट करण्याचे आहे) त्यासाठी काफिर यांच्याशी तर 
लढायचे आहेच; परंतु, जे मुसलमान सेक्युलर आणि 
काफिरांच्या नादी लागून इस्लामपासून दूर चालले आहेत, 
त्यांच्याशीसुद्धा ही लढाई आहे. 

'दनिक'च्या सर्व अंकांत असणारे 1] 11८ ७/०15 
० [म्राश्ा]४' हे सदर याही अंकात आहे. त्याच्यानंतर 
इस्लामिक स्टेटने मिळवलेले काही नबीन प्रदेश, त्यांची 
माहिती आहे. त्यासाठी झालेल्या लढायांची माहिती आहे. 
'सहिह मुस्लीम' यांनी संकलित केलेलं एक हादीस 
आहे, त्यात प्रेषित सांगतात, 'तुम्ही (म्हणजे मुसलमान) 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


अल्लाहच्या म्जीने एक दिवस अरेबियाचा द्रिपकल्प 
जिंकून घ्याल. त्यानंतर पाशिया, रोम, शेबटी तुम्ही 'दज्जल' 
(सैतानाच्या कृती) शी सुद्धा लढाल आणि त्याच्यावर 
ब्रिजय मिळबाल.' 
समारोप 

या अंकाबद्दल माझं निरीक्षण असं आहे कौ, एकूण 
ब्रिचार सांगण्याची भाषा ही खूप सोपी आहे. कोणत्याही 
मुसलमानाला जो स्वभावतः धर्मश्रद्ध असतो, त्याला 
कुरआन आणि हादीसमधले संदर्भ देऊन आकर्षित 
करण्यासाठी या भाषाशेलीचा उपयोग होत असेल. ज्या 
वेळी आपण इस्लामचा इतिहास ही संज्ञा बापरतो, त्या 
वेळी ती केबळ धार्मिक नसते. इस्लाममध्ये धर्म आणि 
राजकारण वेगवेगळ्या संकल्पना नाहीत. त्यामुळे 
इस्लामचा इतिहास हा धर्माचाही इतिहास असतो 
त्याचबरोबर तो राजकीय, सामाजिक, आर्थिक सुद्धा 
इतिहास असतो. त्यामुळे गेल्या लेखात सांगितल्याप्रमाणे 
इस्लामिक स्टेटमध्ये मुसलमान कुटुंबांच्या आर्थिक स्थेर्याची 
काळजी घेतलेली आहे. 

सर्व लेखांत संदर्भ बापरताना, ते कोणत्याही 
बिबादास्पद व्यक्‍तीचे किंबा संस्थेचे बापरलेले नाहीत. 
सर्व संदर्भ सर्व इतिहासकारांना मान्य होतील, असे 
आहेत. सर्ब मुस्लीम जग ज्या लोकांना मानतं, त्याच 
विचारबंतांचे संदर्भ वापरलेले आहेत. पुन्हा गेल्या लेखात 
सांगितल्याप्रमाणे संदर्भ बापरताना मूळ संदर्भाची कुठेही 
मोडतोड केलेली नाही. कुरआन किंवा हादीसमध्ये तशी 
मोडतोड करणे हा गुन्हाच मानला गेला आहे, पण 
इस्लामी तत्त्वज्ञान किंबा शरिया यांचे संदर्भ सुद्धा जसेच्या 
तसे वापरले आहेत. जर अजूनही कोणाला असे म्हणायचे 
असेल कौ, इस्लामिक स्टेट म्हणजे खरा इस्लाम नाही, 
तर त्याला तसे म्हणू दे; वस्तुस्थिती हेच सांगते कौ, 
ख-या आदर्श इस्लामप्रमाणेच चालणारे हे इस्लामिक 
स्टेट आहे. (र 


य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


शेती, शेतकरी आणि शासन 
लेखांक - ८ 
श्री. के. बनपाल 


१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 
पंचबाषिक योजना, पंचवार्षिक निवडणुका, नियोजन 
आयोगाची धोरणे ह्या गोष्टी नेहरूंच्या आणि शास्त्रीर्जींच्या 
काळात नियमितपणे चालू होत्या. अणुभट्टीचा उदय, 
मोठाली धरणे, विजेच्या निर्मितीचे मोठे प्रकल्प हे सारे 
चालू होते. जनता शांतपणे ते पाहत होती. शेतक-यांच्या 
समस्यांना चर्चेपलीकडे फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. 
कारण हिंदुस्थानचे राज्य अजूनही इंग्रजांनी घालून दिलेल्या 
पठडीप्रमाणेच चालले होते. शासन शेतक-यांच्या फारसे 
जबळ गेलेले नव्हते. 

१९६२ साली महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव 
चव्हाण संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला गेले. त्यानंतर 
मारुतराव कन्नमवार यांची छोटीशी कारकोर्द झाली. 
मागून बसंतराब नाईक हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या 
सुरुवातीच्या काळातच महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला. त्यानंतर 
मात्र शेतक-यांच्या प्रश्‍नांकडे सरकारने गंभीरपणे लक्ष 
द्यायला सुरुवात केली. हायब्रिड वाणांच्या नियाण्यांची 
पेरणी केली, तर भरपूर अन्नधान्य निर्माण होईल, या 
विचाराने बसंतराब नाईकांनी महाराष्ट्रात गाबोगाबी फिरून 
हायब्रिड बियाणांचा प्रचार केला. त्या वेळचा माझा अनुभव 
इथे सांगितला पाहिजे. 

अक्कलकोटला तहसिलदार म्हणून तीन वर्षे 
काढल्यानंतर माझी श्रीर्गोद्याचा गटविकास अधिकारी 
(ग. वि. अधिकारी) म्हणून नेमणूक झाली. तहसिलदारा- 
पेक्षा ग. वि. अधिका-याचे काम पुष्कळच निराळे होते. 
तहसिलदाराला फार मोठे अधिकार असतात. तो तालुक्‍याचा 
राजाच म्हटला पाहिजे आणि लोकांतही त्याला मान 
असे. मात्र ग. बि. अधिका-याला पंचायत समितीच्या 
सभासदांचे राजकौय नाटक सांभाळत विकासाचे काम 
कराबे लागते. असं असलं तरी या जागेवरून आपल्याला 
शेतक-यांच्या बिकासासाठी काही करता येईल, अशी 


उमेदही बाटत होती. 

मी ग. बि. अधिकारी म्हणून दाखल झालो, तोच 
पंचायत समितीकरवी हायब्रिड बियाण्यांच्या बाटपाचे 
काम सुरू झाले. प्रत्येक पंचायत समितीकडे बियाण्यांची 
पाकिटं येत आणि मान्सून सुरू होण्याच्या आत ती 
पाकिटे प्रत्येक गावात पोचली पाहिजेत, अशी ताकीद 
असे. 

आमच्या पंचायत समितीचे सभापती उत्साहाने 
कुठल्याही कामात लक्ष घालत असत. आम्ही रोज 
जीपमधून १०-१२ गाबी जाऊन नियाण्यांची पाकिटे 
बाटत असू. एके दिबशी जीपच्या डायव्हरकडून निरोप 
आला को, तो आजारी असल्याने येऊ शकणार नाही. 
मी जीप चालबू शकत असे. पण माझ्याकडे लायसेन्स 
नव्हते. सभापतींनाही जीप चांगली चालवता येत असे. 
शिवाय बंद पडलेली जीप दुरुस्त करून पुन्हा चालू 
करण्याचे कसबही त्यांच्यापाशी होते. पण लायसेन्स 
त्यांच्याकडेही नव्हता. तरी ब्रियाणेबाटपाचे काम बंद 
पडू नये, म्हणून आम्ही दोघांनी ड्रायव्हरविना तो कार्यक्रम 
तसाच चालू ठेवला होता, असे १५ दिवस गेले. 

एक दिबस जिल्हापरिषदेकडून (जि. प.) एक 
अधिकारी पंचायत समितीत दाखल झाला. त्याने मला 
एक निनाबी अर्ज दाखवला. त्या अर्जात म्हटले होते 
कौ, ग. वि. अधिकारी आणि सभापती यांनी त्यांच्यापाशी 
लायसेन्स नसताना पंचायत समितीची (पं. स.) गाडी 
पं. स. च्या सभापतींच्या खाजगी कामासाठी बापरली. 

मला हे सगळेच नबीन होते. मी जे खरे होते ते 
त्या अधिका-याला सांगितले आणि माझा जबाब त्या 
अधिका-याने लिहून घेतला हे प्रकरण आपल्यावर थोडे 
शेकणार अशी धास्ती मला सुरुवातीला बाटली. पण 
थोड्या दिवसात मी सगळे बिसरून गेलो. 

पुढे १५-२० दिवसांनी जि. प. चे मुख्य अधिकारी 


२० 

दो-याच्या निमित्ताने श्रीरगोद्यास आले आणि त्यांनी ह्या 
निनाबी अर्जाचा विषय काढला. ते म्हणाले, “वनपाल, 
तुमचा खुलासा मी बाचला; पण लायसेन्स नसताना 
जीप चालवणे चुकीचे आहे, हे तुमच्या लक्षात कसे 
आले नाही?” 

“हो सर, हा मुद्दाच माझ्या ध्यानात आला नाही. 
आम्हा दोघांनाही जीप चालबता येत होती. कामात खंड 
पडू नये, म्हणून आम्ही जीप चालबली. ड्रायव्हर खूपच 
आजारी होता.” 

“अहो, तात्पुरता ड्रायव्हर नेमायचा. त्याच्यापाशी 
लायसेन्स आहे कौ नाही हे पाहून घ्यायचे. तुमची चूक 
झाली की नाही?” 

हो, तेही चुकलेच. मी मामलेदार होतो, तेव्हा 
एसटीनेच प्रबास कराबा लागायचा. त्यामुळे ही 
लायसेन्सची अडचण माझ्या ध्यानातच आली नाही.” 

हे जाबजबाब वाढतच गेले. मुख्य अधिका-यांचे 
समाधान काही होईना. शेबटी मी त्यांना म्हटले. 

“सर, तुम्ही इतके विचारी आणि आदर्श मुख्याधिकारी 
आहात कौ, माझ्याविषयी तुमच्या मनात थोडातरी 
अविश्वास निर्माण झाला असेल, तरी मला कायमचे 
अपराध्यासारखे वाटत राहील. आपण म्हणत असाल 
तर मी राजीनामाच देतो. नोकरी करायची तर ती अगदी 
निष्कलंक राहून करायची, असा माझा संकल्प आहे. 
तेव्हा देऊ का राजीनामा ?” 

“अरेरे | तुम्ही फारच इमोशनली हे सगळं घेतलंत. 
माझ्या चौकशीचा भाग म्हणून हे प्रश्‍न विचारले. अशा 
अडचणीत मार्ग शोधायचा असतो, भांबावून जायचं नसतं." 

“मग मी काय करू? चूक तर मी कबूलच केली 

आहे.” 
“सांगतो. त्याचाही मी बिचार करून ठेवलाय. असं 
पहा, सभापरतींवबिषयीही अर्जात तक्रार आहे की, 
“सभापतींनी खाजगी कामासाठी बिगरलायसेन्स गाडी 
बापरली.' तेव्हा आता आपण सभापर्तीना म्हणू कौ, 
त्यांनी खाजगी कामासाठी गाडी वापरली असं लॉगबुकला 
दाखवायचं आणि त्या कालावधीचे पैसे त्यांनी पंचायत 
समितीकडे भरायचे. तसे झाले कौ, या अर्जाचा निकालच 
लागेल. आहेत का ते तुमच्या बळणातले ?” 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


“अगदी नक्की. माणूस फार उदार आणि नेकीनं 
काम करणारा आहे. सभापतींच्या तो-यात ते कधीच 
नसतात. मी त्यांना तुमच्या समोरच घेऊन येतो.” 

मी उठून सभापतींच्या केबिनमध्ये गेलो. त्यांना सगळं 
सांगितलं त्यांना ते पटलंही, “किती पैसे लागतील 
साधारण?” 

“ते नंतर बघू. तुम्ही आधी माझ्या केबिनमध्ये चला 
आणि 'प्रायव्हेट पर्पज' या शे-याला अनुसरून पैसे 
भरायला तयार आहे, असं सांगा म्हणजे झालं” - मी 

“चला.” - सभापती 

दोघेही मुख्याधिका-यांसमोर आलो. लॉगबुक 
मागबलं. २ हजार ९० रु. हिशेब झाला. ते पैसे 
सभापतींनी भरले. मुख्याधिका-यांनी हे प्रकरण स्वतः 
मिटवले आणि तो अर्ज दप्तरी दाखल केला. जाताना ते 
म्हणाले की, “बास्तविक अशा निनाबी अर्जाची दाखलही 
घ्यायची नसते. पण हा मार्ग सुरक्षित वाटला म्हणून हे 
करून घेतलं. पुढे काही असाच अर्ज आला, तर ही 
तरतूद बरी.” 

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या उदार मनाचा आणि 
सभापतींच्या दिलदारपणाचाही अनुभव आला. 

(१) 

काहीकाही विषय फिरूनफिरून आयुष्यात सामोरे 
येतात, असे वाटते. हायब्रिड ज्वारीच्या पुराणातील पुढचं 
प्रकरण एका संकटाच्या स्वरूपात माझ्या नशिबात आलं. 

हातकणंगल्याला ७४, ७५ साली बदली झाली. 
त्या वेळी हायब्रिड ज्वारीचा मोठा प्रसार झाला होता. 
तालुक्‍याच्या पंचायत समितीच्या सभापतींनी त्यांच्या नरंदे 
नाबाच्या गाबात सगळ्या शेतक-यांना हायब्रिड बियाणंच 
पेरायला सांगितलं. हे सभापती म्हणजे एक अजब रसायन 
होते. काही खाजगी भांडणातून त्यांनी विरोधकाचा खून 
केल्याचीही बोलवा होती. त्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी 
त्यांच्या गावच्या बाटेबरील एका गाबात दोन मुली पुरुषाचा 
पोशाख घालून सभापर्तीची टेहळणी करीत असायच्या, 
असेही सांगितले जात असे. आम्ही (सभापती आणि 
मी) जीपमध्ये बसलो कौ, पाठीमागे दोन बंदूकधारी 
चढायचे आणि मगच प्रवास सुरू व्हायचा. फिरतीचा 
कार्यक्रम ठरलेला असला, तरी हे सभापती एकदम 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


शेती, शेतकरी आणि शासन 


रस्ता बदलायचे. 

अशा सभापतींचं कोण ऐकणार नाही? म्हणूनच 
नरंदे गावाच्या शेतक-यांनी हायब्रिड ज्वारीच्या बियाण्याचे 
प्लॉट्स आपआपल्या शिवारात घेतले होते. बाहेर बाजारात 
हायब्रिड ज्वारी ५० पैसे किलो असेल, तर हायब्रिड 
बियाण्याला साडेसात रुपये भाब येई. सगळ्यांच्याच 
शिवारात एकाच प्रकारचे बियाणे असल्याने कीडनियंत्रण, 
मशागत, पाणीपुरवठा ह्या सगळ्या गोष्टी शेतक-यांना 
एकत्र करता आल्या आणि स्वस्तात पडल्या. गाबाला 
या सगळ्याचा भरपूर फायदा झाला. कोल्हापूरचे शेतकरी 
कष्टाळू आणि हुशार ! कुठलाही नबा प्रयोग करण्यात 
सर्वात पुढे. याचा मला प्रत्यय आला. 

एक वर्ष गेलं आणि माझी बढती होऊन मी 
सोलापूरला जिल्हा पुरबठा अधिकारी म्हणून रुजू झालो. 
ज्वारीची लेव्ही गोळा करण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला 
होता. शेतकरी सरकारच्या गोडाऊनमध्ये लेव्हीची ज्वारी 
आणून घालत होते. पण ज्वारीचा दर कमी आहे, असा 
ओरडा सुरू झाल्याने शासनाने अचानक असे फर्मान 
काढले कौ, लेव्हीची ज्वारी रु. १-२० दराने गोडाउनबर 
खरेदी करावी. त्यात अडचण ही होती कौ, बाजारात 
८० पैसे ते ९० पैसे दराने ज्वारी विकत मिळत होती. 
व्यापा-यांना या फर्मानाची बातमी फर्मान येण्यापूर्बीच 
लागली. त्यांनी ८० पैसे दराने शेतक-यांकडून ज्वारी 
विकत घेतली आणि फर्मान निघताच तीच ज्वारी रु. 
१९-२० दराने गोडाउनमध्ये विकायचा सपाटा लावला. 
अर्थात त्यासाठी त्यांना ज्वारी शेतक-यांच्या नावे विकण्याची 
वेळ आली. ही नावेही त्यांनी टाकली. ब-याच तालुक्यांतून 
हे इतक्या भरभर होऊ लागले कौ, दररोज शेकडो पोती 
गोदामात जमा होऊ लागली. 

सोलापूरच्या जिल्ह्यातील व्यापा-यांनाही हा मोह 
होऊ लागला. पण बाशीचा मामलेदार एन. टी. चव्हाण 
याला हा दरांतला फरक कळल्यावर त्याने मला ताबडतोब 
फोन करून सगळं समजावून सांगितलं. मी त्याचं सर्व 
बोलणं तारीखवेळेनुसार माझ्या डायरीत नोंदवून घेतलं. 
नंतर लगेचच फोनबरून शासनातील पुरबठा खात्याच्या 
डेप्युटी सेक्रेटर्रीना हे प्रकरण कळबलं आणि पाठोपाठ 
अहबालही पाठवला. त्यांनी सल्ला दिला कौ, ते मंत्री 


२९ 


महोदयांकडे नोट पाठवून भाब कमी करण्याची शिफारस 
करतील. 

मी लगेच सर्व गोडाउन अधिका-यांना ज्वारी-खरेदी 
थांबबण्याचे आदेश दिले. ही सर्ब गोदामे सहकारी 
सोसायट्यांच्या बतीने ब शासनाच्या आदेशाने चालवली 
जायची. त्यामुळे सोसायटीच्या अध्यक्षांनी थोडी खळखळ 
केली. पण मी तहसिलदारांना आदेश दिला को, त्यांनी 
सोसायट्यांच्या आग्रहाला बळी पडू नये. नंतर मी 
शासनाच्या आदेशाची वाट पाहत थांबलो. तरीही काही 
गोडाउन्सनी रु. १२० या दराने ज्वारी खरेदी चालूच 
ठेवली. पण त्यांचे प्रमाण अगदीच थोडे होते. 

हे दरांतलं अंतर आणि शासनाकडून मोठ्या 
प्रमाणावर झालेली खरेदी याचा खूप बोभाटा झाला 
आणि शासनाने सगळ्या प्रकाराची चोकशी एका अंडर 
सेक्रेटरीकरबी चालविली. 

एका तालुक्‍यात तर अस दिसून आलं कौ, हा 
सगळा व्यवहार व्यापारी, गोडाउनकौपर आणि तहसिलदार 
यांनी संगनमताने केला होता. अंडर सेक्रेटररींनी त्या 
तहसिलदाराला तिथल्या तिथे सस्पेंड केलं आणि 
सरकारकडून 'पोस्ट फॅक्टो कन्फर्मेशन' मागवलं. 
बर्तमानपत्रात ही बातमी आल्यावर सगळे जिल्हाधिकारी 
आणि पुरवठा अधिकारी घाबरले. मी मात्र स्वस्थ होतो. 
कारण मीच ही गोष्ट शासनाच्या निदर्शनाला आणली 
होती ब त्याचा तारीखवार खुलासा आणि पुरावा माझ्यापाशी 
होता. 

फिरतफिरत हे अंडर सेक्रेटरी सोलापूरला आले. 
माझ्या ऑफिसात आल्याबर कोणत्या तालुक्‍यात किती 
ज्वारी जमा झाली याचा आढाबा त्यांनी घेतला आणि 
बिचारलं, 

“तुमच्या जिल्ह्यात इतकी कमी ज्वारी कशी गोळा 
झाली?” 

“मी तुम्हाला यातला सगळा पत्रव्यवहार दाखवतो,” 
असं म्हणून मी अगदी डायरीतल्या नोंदीपासून तो खरेदीच्या 
प्रकाराला प्रतिबंध करण्याच्या आदेशापर्यंत सगळे कागदपत्र 
दाखवले. “अहो, हे तर तुम्ही शासनाच्या फायद्याचंच 
केलं की! एरवी मला तर यातल्या बहुतेक तहसिलमध्ये 
भ्रष्टाचाराचंच प्रकरण दिसलं. छान केलं तुम्ही. 'मी 


जव 


आता बघतो तुमच्या जिल्ह्याच्या बाबतीत काय अहबाल 
द्यायचा तो, आपण आता कलेक्‍क्टरांकडे जाऊ आणि 
मग मी जाईन रात्रीच्या गाडीनं मुंबईला. घ्या तुम्ही 
कलेक्‍्टरांची अँपॉइंटमेंट.” 

मी उठलो. लगेच कलेक्‍्टरसाहेबांची गाठ घेतली 
अन्‌ सगळं सांगितलं. कलेक्‍्टरांना प्रथम हे थोडं गूढच 
बाटलं. अंडर सेक्रेटरींचं याबद्दल काय मत आहे, ते 
त्यांनी मला खोदूनखोदून विचारलं. पण भिण्याचं काही 
कारण नाही असं सांगितल्याबर ते निश्चिंत झाले आणि 
मीही निश्‍चित झालो. मागून अंडर सेक्रेटरी आणि मी 
पुन्हा कलेक्टरांना भेटलो. दोघांनी माझं खूप कौतुक 
केलं. 

हे अंडर सेक्रेटरी इतके चांगले कौ, दुस-या दिवशी 
त्यांनी जो अहबाल सेक्रेटररीपुढे ठेबला, तो मला रात्री 
१९ वाजता फोनबर बाचून दाखवला. आमच्या जिल्ह्यात 
झालेल्या कृतीबाबत त्यांनी आमचं कौतुकच केलं होत. 

(२) 

शेतकरी, व्यापारी आणि शासन यांचं नातं किती 
बहुपेढी, नाजूक आणि कधीकधी किती धोक्याचं असतं, 
याचा हा अनुभव मी कधीच विसरणार नाही. शासन 
जरी शेतक-यांच्या काही हितासाठी करू म्हणत असल, 
तरी व्यापारी त्यात कसा कोलदांडा घालतात, याचा हा 
जबरदस्त नमुना होता. अजूनही अडतेमंडळी हाच उद्योग 
करतात, अशी शेतक-यांची ओरड आहे. त्यामुळेच 
शेतक-यांनी त्यांचा माल अडतीत न घालता नागरिकांना 
परस्पर बिकाबा असे आदेश हल्लीचे सरकार काढत 
आहे. पण हा माल नागरिकांपर्यंत पोचबायला लागणारा 
बेळ, त्याची विक्री करण्यासाठी कराबयाची तजवीज 
शेतक-यांजबळ कुठे आहे? तो पिकबील का बिकत 
बसेल? 

९९ % शेतकरी स्वतःचं उत्पादन जागेबरच कसं 
विकलं जाईल, याची व्यवस्था करण्याच्या मागे असतात. 
खुद्द व्यापारीच चांगलं उत्पादन करणा-या शेतक-यांकडे 
जाऊन करारमदार करून तो माल विकत घेतात. क्वचित 
एखादा शेतकरी उत्पादनाच्या व्हॅल्यु ऑडीशनचं आणि 
प्रोसेसिंगचं तंत्र सांभाळून आपला माल विकतो. यात 
काही सुधारणा झाली तरच शेतक-याचं काही भलं 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१९६ 


होईल; नाहीतर शेतकरी असाच रडत, कुथत आपला 
व्यवसाय चालू ठेवील. बाजार समित्या, त्यांचं राजकारण, 
अडते, छोटे मध्यस्थ व्यापारी, लिलाबाची पद्धत ह्या 
सगळ्यांना जर शिस्तीत बसवून माल ग्राहकापर्यंत पोचेल 
अशी व्यबस्था केली, तरच शेतकरी आणि ग्राहक सुखी 
होतील. 

असो. मूळ विषयाकडे वळू. आमच्या सोलापूर 
जिल्ह्याबरील ज्वारी खरेदीच्या बाबतीत आलेले संकट 
टळले. पण यापुढे आणखी समस्या उभ्या राहणार होत्या. 
काही गोडाउनकीपर आणि तहसिलदार यांना सस्पेंड 
करून मूळ घोटाळ्याची समाप्ती होणार नव्हती. 
गोडाउनमध्ये ज्यांनी ज्वारी जमा केली होती, अशा 
(ख-या, खोट्या) शेतक-यांची यादी खूप मोठी होती. 
बरे, या ज्वारीला नाशवंत होण्याचा शाप होता. हायब्रिड 
ज्वारीचं भुसकट व्हायलाही वेळ लागत नसे. इतकी 
ज्वारी गोडाउनमध्ये असल्यामुळे उंदीर, घुर्शींची चंगळ 
होऊ लागली. शासनाकडे नवे अहवाल निरनिराळ्या 
जिल्ह्यांतेन जाऊ लागले. सोलापूर बगळता इतर जिल्ह्यांत 
खूप साठे जमा झाले होते. 

गंमत पहा - या काळातच सोलापूरला दुष्काळ 
पडला. स्वस्त धान्य दुकानांना ज्वारी आणि गहू पुरवण्याची 
अडचण निर्माण झाली. सरकारमध्ये त्या वेळेला अशी 
एक यंत्रणा होती कौ, एका जिल्ह्यात जर कमी साठा 
असला, तर ज्या जिल्ह्याकडे जास्त प्रमाणात साठा 
आहे. त्या जिल्ह्यातून कमी साठा असलेल्या जिल्ह्याकडे 
परस्पर धान्य पाठबले जाई. माझ्या जिल्ह्यात (सोलापूर) 
साठा कमी होता आणि इतरत्र भरपूर साठा होता. 
त्यामुळे माझ्या जिल्ह्याकडे हा हायब्रिडसाठा भराभर 
ट्रकने येऊ लागला; इतका कौ, सोलापूर जिल्हा ज्वारीच्या 
बाबतीत सरप्लस झाला. त्यात ज्वारीची प्रत घसरत 
चालली होती. 

एकूणच या ज्वारीचं करायचं काय? याचा अगदी 
बरच्या पातळीबर विचार होऊन ही ज्वारी आठबडा- 
बाजारात रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही विकली जाबी, असा 
आदेश शासनाने काढला. मग स्वस्त धान्य दुकानांनी 
बाजाराचा अंदाज घेऊन कधी ८० पैसे किलो तर कधी 
७५० पैसै किलो अशा दराने ही ज्वारी विकली. दोन 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


शेती, शेतकरी आणि शासन 


अडीच महिन्यांनंतर मोठ्या परिश्रमाने ह्या ज्वारीची 
एकदाची बिल्हेबाट लागली. सरकारवरील टीका आता 
थांबली. 

पहा, म्हणजे शेतक-याने पिकवलेल्या ज्वारीला 
बाजारात भाव नव्हताच. त्याला सरकार मदत करायला 


२२ 


गेलं तर, सरकारच्याही ते अंगाशी आलं. मधल्यामध्ये 
व्यापारी, कर्मचारी, तहसिलदार यांनी हात धुऊन घेतले 
आणि शेवटी निकृष्ट ज्वारी आठवडी बाजारात विकावी 
लागली. शेतकरी, व्यापारी आणि शासकीय अधिकारी 
या सगळ्यांचं हे त्रांगडं मला भावलं नाही. (' (' ( 


प्राज्षमाठशाळामंडळाचे प्रकाशन 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
स्मृतिव्याख्यान, २००१ 


नागरी समाज, राज्यसंस्था 
आणि लोकतंत्र : भारतीय संदर्भात विवेचन 


द. ना. धनागरे 


नागरी समाजाचे स्वरूप, भारतासारख्या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर 
असलेल्या व्यामिश्र समाजांमध्ये नागरी समाजाची संकल्पना स्वीकारताना निर्माण होणाऱ्या 
प्रश्‍नांची नेटकी मांडणी येथे एका ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञाने केली आहे. मराठीत दुर्लक्षित 
राहिलेल्या या विषयावरील बहुधा एकमेव सुबोध विवेचन. 


पृष्ठे ५४ 


किंमत रु. ७०.०० 


संपर्कासाठी पत्ता : सचिव, प्राज्ञृमाठशाळा मंडळ, 


३१५, गंगापुरी, वाई, जि. सातारा. 


समाजधर्म आणि संस्कृती 


अरविंद हसमनीस 


मनुष्य हा बिचारक्षम प्राणी आहे आणि त्या 
क्षमतेमुळेच त्याला समविचारांचे, विचारवंतांचे नि वैचारिक 
उत्थानांच्या विविध मार्गांचे प्रचंड आकर्षण आहे. या 
आकर्षणाचाच परिणाम म्हणून समविचारी व्यक्‍ती ब 
त्यांच्या अनुभूती यांविषयीही त्याला कुतुहल आहे. त्यामुळेच 
त्यांच्या आदानप्रदानाला तो अनुकूल आहे. याचाच अर्थ 
असा को, समुच्चयाने सामाजिक समान गुणांच्या ब 
तत्त्वांच्या अस्तित्वाचे ते प्रमाण आहे आणि ते गुण 
व्यक्‍्तित्बास प्रदान करणा-या त्या परतत्त्वाच्या स्थायी 
अस्तित्वाची ग्वाहीही देणारे ते प्रमाण आहे. हा भारतीय 
तत्त्वज्ञानाचा गाभा आहे. विचार-धारा आहे. त्याची जाणीव 
असणे आणि ते तत्त्व सर्वाठायी स्थित आहे हे मान्य 
करणे हाच आमचा-भारतीयांचा-सर्व-धर्म-समभाव आहे, 
हे मान्य कराबे लागेल. प्रेम, दया, क्षमा, शांती, 
सहजसाहाय्यता (सहकार्य) आणि सोशीकता म्हणजेच 
सहिष्णुता हे तर इथल्या समष्टीचे उपजत भाव नि 
सहजधर्म आहेत. इथे 'धर्म' याचा अर्थही “माब' असाच 
आहे. या सर्वांचा अंगलिनिर्देश, या गुणांचे अस्तित्व 
साधारणतः सर्बाठायी वास करीत असते म्हणून ती 
सह-समृद्धी-जीविताची तत्त्वे आहेत, याकडेच आहे. ती 
सर्वांना व्यापून आहेत, अशीही सर्व भारतीयांची मनोधारणा 
आहे. शिवाय ती तारक, प्रेरक नि उद्घारकही आहेत. 
हाच सहजभाब भारतीयांनी धारला म्हणून तो 'धर्म' 
म्हणूनही स्वीकारला गेला आहे. यात हेही अनुस्यूत 
आहे कौ, प्रत्येक गुणाचा धर्म वेगळा आहे आणि 
गुणधारणेने तो आम्ही स्वीकारला आहे. त्यामुळे गुणधर्माने 
आम्ही धार्मिक आहोतच. पण समुच्चयाने गुणांच्याही 
समतोलाचे रक्षक नि संबर्धकही आम्ही आहोत. या 
अर्थाने सर्वच भारतीय सर्बधर्मसमभाबीच आहोत आणि 
हेच या भूमीवरील वास्तब आहे. यास विरोध करणारा 
कोणत्या तत्त्वज्ञाचा पाईक ठरेल? त्याच्या निष्ठा कोणत्या 
असतील? याचा प्रत्येकाने किमान धांडोळा घ्याबयास 


अनुक्रमणिका 


हबा. 

भारतीय समाज-व्यक्तित्वाचे नि एकेक व्यक्‍तीचेही 
वैशिष्ट्य हे कौ, त्यांस केबळ समविचारांचेच आकर्षण 
आहे असे नव्हे, तर बरिविध विचारांचे नि विविध- 
क्षेत्रीय-ज्ञानविचारांचेही त्यांना प्रचंड आकर्षण आहे. केवळ 
आकर्षणच नव्हे, तर त्यावर निचारमंथन करण्याकडेही 
त्यांचा कल आहे. असे विचारमंथन स््थाजगतातही केले 
जाते, तसेच ते सार्वजनिक स्वरूपातही केले जाते. 

आजही ती परंपरा चालू आहे. त्यामुळे सामान्य 
श्रोत्यांनाही त्या मंथनाने किमान श्रबणसंस्काराचा लाभ 
होई. त्याने वैचारिक बैविध्याची, त्यातील मत-मतांतराची, 
त्यांच्या स्तरांची, भाषिकपेडांची, अर्थ-गुह्यांगांची, त्यातील 
संयुक्‍त-श्रेयसांची नि अप-श्रेयसांतील लिप्त घाबांची जाण 
पैदास होई. शिवाय अशा मंथनांमुळेच बिचारसरणींची 
निर्मिती होत गेली. या सर्वांचा परिणाम असा झाला कौ, 
बिचारबंत असो कौ श्रोतृगण असो, त्यातील सहभागी 
व्यक्‍ती एकांती चिंतनशील बनली. त्यामुळे उच्च-गुण- 
तत्त्वांच्या चैतन्याने भारतीय समाज सार्वजनिकरीत्याही 
चिंतनशील बनलेला आहे. त्यामुळेच 'बादे बादे जायते 
तत्त्वबोधः' याची अनुभूती त्याला आली आहे. येते आहे. 
अर्थातच सर्वच चिंतक निचारबंत होते बा असतात असे 
नाही; परंतु व्याबहारिकांतूनही सात्तविकतेला सांभाळण्याचा, 
पर्यायाने वृद्धिंगत करण्याचा निधिध्यास त्यामुळे साधला 
जाई. या चिंतनशीलतेमुळेच येथील मानबी व्यवहाराला 
दोन धारा निर्माण झाल्या. एकीकडे आत्मचिंतनाने 
आत्मपरीक्षण नि त्यातून आत्मशोध आणि त्याचा परिणाम 
म्हणून आत्मबोध प्राप्त झाला. ही आध्यात्मिकाची धार. 
तर दुसरीकडे, चिंतनाने व्यबहारात आत्मभान, सचोटी 
नि व्याबहारिक बिचारस्पष्टता हे गुणविशेष व्यक्‍्तित्वात 
प्रविष्ठ झाले. त्यामुळे व्यक्तित्व बिकास आणि सफल 
कर्तव्यपूर्तीचे समाधान व्यक्‍तीस मिळू लागले. आर्थिक 
दुर्बलतेतील ही श्रीमंती त्यांच्या जीवनानुभबाला सबलता 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


समाजधर्म आणि संस्कृती 


नि संपन्नता देते, याचाही अनुभव व्यक्‍तीस त्यातून येत 
होता. 

हे सर्वच विवेचन एतद्देशियांच्या विचारांचे, त्यांच्या 
वैचारिक मंथनांचे, शिवाय ती सर्व मंथने ही त्यांच्या 
चिंतनांची आणि आत्मबोधांची शाश्वत परिणती होती, 
म्हणून तर ती शात गुण-तत्त्वांच्या शोधांची प्रमाणक 
होती. तीच शाश्वत सत्ये आहेत असे मानून ती समाजाने 
स्वीकारली. धारली गेली. प्रस्थापित केली (»॥॥॥५ 
केली गेली). हजारो वर्षांच्या त्या व्यवस्थापनाला, धोरणांना 
नि त्या अपेक्षित यशस्वी जीबनपद्धतीस आता 'धर्म' 
म्हटले, तर ती चूक कोणाची? नूतन विचारवंतांची ? 
कौ ज्यांच्या वैचारिक अनुभूतीतून प्रतीत झालेल्या नि 
उपयुक्‍ततेची श्रेष्ठता गाठलेल्या त्या व्यबस्थापनाची ? 
की ज्यांच्या सांधिक संमतीने स्वीकृत केलेल्या सहभाब, 
सद्‌भाव नि समभाबांच्या उन्नतीतील एकूणच समाधान 
प्राप्तकर्त्या समाजाची? 

अर्थात हे समत्व, प्रेम, दया, सहसाह्यता, सोशीकता 
म्हणजेच सहिष्णुता या मूलस्थ गुणांच्या आधारे प्रमाणित 
झालेले आहे, असे त्या काळाचा विचार करता मानावे 
लागेल. यातील भेद केबळ मोह, स्वार्थ आणि सत्ता 
यांच्या कळीमुळे पडतो, जो त्या परमेश्वराचा बा सत्याचा 
कोणताच हिस्सा नसतो. त्या मूलस्थ गुणांमुळेच समाजाची 
ही उजळ प्रतिमा आजही सुप्रतिष्ठित आहे आणि आजही 
अभेद्य आहे, हेच विचारांती मान्य करावे लागेल. अशा 
कोट्यबधी तेजस्वी अनुभवांचे रिबाज हजारो वर्षे 
संततधारेसारखे अबधारित आले आहेत. त्यांस परंपरा 
म्हणाबयाचे नाही, तर कोणत्या संयुक्‍त संज्ञेने त्यास 
अनुभवाबयाचे? आणि आजही त्या रिबाजांची प्रचिती 
तितकोच तजेलदार आहे. 'तमसो माम्‌ जोतिर्गमय', 'उदर 
भरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म', मोहाने स्मृती लोपली', 
*समत्वेविषयी वर्ते, त्यास लाभे प्रसन्नता' अशी हजारो 
उदाहरणे देता येतील. हे असे होण्याचे कारण विचार- 
चिंतनाने ती विचारधारा आत्मशोधापासून आत्मबोधापर्यंत 
मानवाला नेते आणि अशा चिरंजीवी तत्त्वांचा बोध त्या 
व्यबस्थेला तेजस्वी करून जाते. ही आत्मिक- 
शक्‍तीचीधारा (आध्यात्मिकतेची) पाश्‍चात्त्य विचारसरणीतून 
ठळकपणे दिसून येत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे 


गज 


'मार्क्सबाद', जो एका शतकाच्या आतच आपली 
उपयुक्‍तता हरवून बसला. आधुनिक पाश्‍चात्त्य विचारवंतांना 
'अध्यात्मच' अज्ञात आहे. हे एकमेव क्षेत्र सोडून अन्य 
क्षेत्रांत त्यांचे संशोधन चालू आहे. त्यातही तत्त्वज्ञान 
आणि अंतःप्रेरणा (म्हणजे आत्मिक-प्रेरणा-ज्ञान) यांचा 
अभावच त्यांच्या या सा-या संशोधनातून दिसून येतो 
आहे. स्टिफन हॉकिंग या पाश्‍चात्त्य दिव्य शास्त्रज्ञाने, 
आपल्या “दि ग्रॅंड डिझाइन” (1८ (जात 12९5छ्टा) 
या पुस्तकात आपले निरीक्षण नोंदविले आहे की, 
“आधुनिक विज्ञान इतके संकुचित पायावर येऊन उभे 
आहे की, 

* तत्त्वज्ञान (2111050111) हे भोतिक शास्त्रीय ज्ञानाचे 
(परिक्षेत्री) अबकाश म्हणून जबळजवळ शून्यबत 
(मृत) झालेले आहे. 

० आधुनिक विज्ञानातील अंतःप्रेरणेची शक्‍ती (नि तिचे 
अस्तित्वही) अतः संपुष्टातच आलेले आहे. 
० सध्या भोतिकशास्त्रांचे अधिष्ठान नि भविष्य पूर्णपणे 
गणिती पद्धतीबरच अबलंबून आहे. क्‍्वॉटम्‌ थिअरी नि 
मेकॅनिझम (()पव्षण[[पा] ॥॥८०"४ / ११९०111511) 
किंबा रज्जू-सिद्धान्त (81119 111201४) यांना समजून 
घ्यायचे असेल, तर ते फक्त गणिताद्वारेच घ्यावे लागते. 
अन्य मार्गांनी बा पद्धतींनी ते सिद्ध करता येत नाहीत. 
शिवाय आपले दैनंदिन आयुष्यातील अनुभब, हे विषय 
शिकवितांनाही काहीही उपयोगी पडत नाहीत.” 
मानबीय प्रतिभाशक्‍्ती-मतीचा संकोच भोतिक- 
संशोधनातून कसा होतो आहे, हेच यातून स्पष्ट होते 
आहे. याचे मुख्य कारण अंतःप्रेरणांवरील श्रद्धेयांना 
नाकारण्याची बाढलेली प्रवृत्ती आणि अंतःप्रेरणांतील 
प्रात्यक्षिक प्रयोगक्षमतेचा असलेला अभाब. त्यामुळे 
त्यांबरील श्रद्धा म्हणजे अंधश्रद्धाच असे ठरविले जाऊ 
लागले आहे. प्रयोगशाळेत बा गणिती सूत्रांतून जे सिद्ध 
करता येत नाही ते सर्वच मिथकौय; म्हणून अंधश्रद्धीयच 
असे मानले जाऊ लागले आहे. याचा प्रादुर्भाब सर्वच 
क्षेत्रांत झालेला दिसून येतो आहे. उदा., डॉक्टर आता 
रोगनिदान करीत नाहीत. ते चाचण्यांच्या आधारे रोगाची 
शक्‍यता वर्तब्ितात. निदानाला (डायग्नोसिसला) 
अंतःप्रेरणेची गरज लागते. त्या शक्तीचे अ 


२६ 


संपुष्टात आल्याने यास विरोध. असो. 

आम्हाला या आध्यात्मिक शक्तींचा म्हणजेच अंतः- 
प्रेरणांच्या शक्‍तींचा वारसा मिळालेला आहे. त्याची अनुभूती 
कित्येकांना आजही येते आहे. त्याचा आम्हाला अभिमान 
आहे. कारण मानवी जीवनाला जे सोंदर्य नि तत्त्वज्ञानाचे 
तेज प्राप्त झालेले आहे, त्याचे केवळ कारण आत्मिक 
शर्क्‍तींचा त्याला झालेला स्पर्श, त्यांचे अधिष्ठान नि 
सृजनातील त्यांचे कर्तृत्व हेच कारणीभूत आहे. म्हणूनच 
स्टिफन हॉकिंग यांनी त्यांच्या लेखनात अंतःप्रेरणा नि 
तत्त्वज्ञान यांच्या अभाबाचा आवर्जून केलेला उल्लेख हा 
अत्यंत चिंतनीय आहे. 

विचारवंतांनी हे ध्यानात घ्याबयास हवे की, कोणताही 
धर्म आजपर्यंत सुदृढ संस्कृतीला जन्म देऊ शकलेला 
नाही आणि देऊही शकणार नाही. मोहंजोदडो संस्कृतीचा 
कोणता धर्म होता? ईजिप्शियन बा मायासंस्कृतीचा कोणता 
धर्म होता? किंवा लॅटिन नि रोमन संस्कृतीचा कोणता 
धर्म होता ? संस्कृती धर्माच्या नाबाने घडतच नसते. ती 
घडत असते गुणांच्या (()॥91॥11€5) कसांनी नि स्वयं- 
सिद्ध-स्वातंत्र्याच्या संमिलनाने. तरीही त्या निर्मितीच्या 
प्रारंभिक कालखंडात; गुणधारणेची सर्व संमती, तिच्या 
पालनाची शिस्त नि सांधिक आचरणातील सातत्य या 
पूर्व अटींची पूर्तता (सर्वप्रथम) तिला कराबीच लागते. 
शिबाय या गुणसंवर्धन ब स्वातंत्र्य यांच्या अटींबरोबरच, 
सार्वत्रिक गुणकांडांच्या (कर्माच्या) शा%त स्तरांचे मोल 
तिला असतेच, लागतेच. त्यांच्याच परिघांबर तर तिची 
कक्षा नि अबकाश ठरत असते. त्यामुळेच धर्माची बंधने- 
सुद्धा तिला अडसर बनतात. ती कधीच धर्मभूत, धर्माधीन 
बा धार्मिक नसते. ख-या अर्थाने ती धर्मापार असते. 
धर्म, अध्यात्म बा संस्कृती ही कधी एक नाहीत. यांतील 
एकही एकासारखे नाही. ती सर्वस्वी स्वतंत्र आहेत. 
बर म्हटल्याप्रमाणे हा समाजच जेव्हा चिंतनशील बनला 
नि त्या चिंतनांची आणि आत्मबोधनांची परिणती शाश्वत 
सूत्रात झाली आणि म्हणून ती सूत्रे शाश्वत गुण-तत्त्बांच्या 
शोधांची प्रमाणके ठरली. तीच शाश्वत सत्ये मानून या 
समाजाने स्वीकारली. धारली. कार्यबाहीत आणली. 
समाजाने जे अंगीकारले, तो गुणाबधिष्ठित नि 
गुणर्बाधिष्णुतेचा मार्ग होता. त्यास धर्म नांबाचे अंग नव्हते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


फक्त तो मार्ग धारला म्हणून त्यास 'धर्म' म्हणा हबे 
तर. मूलतः आम्हाला धर्मच नाही. ही जीवनपद्धती हाच 
आमचा ध्यास होता. तो निरंतर आहे नि परिवर्तनीय 
आहे. तसे पाहता आम्ही निधर्मीच. नव्हे, धर्मातीत 
आहोत. या वास्तबाचे भान कार्हींनाच उरलेले आहे. 
काहींना याची जाण आहे परंतु भान नाही. त्यामुळे ते 
भ्रमिष्ठासारखे कधी बाजूने कधी विरोधी व्यंगिक वक्तव्ये 
करीत असतात. पण बहुतांशी ज्ञानी हाच सनातन धर्म 
म्हणून किंचाळत असतात. 

गुणांचा कस, त्यांच्या धारणेचे पूर्ण स्वातंत्र्य यांशिवाय 
सर्वसंमती, पालनातील शिस्त, नि त्यांचे सांघिक आचरण 
या पूर्व अटींचा बिचार केला. केवळ गुण-करमांच्या उच्चतम 
अंगीकारानेच सांस्कृतिकतेची पातळी उंचाबते, याचाही 
बिचार केला. पण तिच्या प्रगतीला तेबढ्यानेच प्रोढत्व 
प्रापत होत नसते; तर तिच्या बर्तमान परंपरेतील नव्या 
शोधांच्या-नव्या कसांच्या-आधारावरच तिची प्रगल्भता 
नि प्रज्जलता अवलंबून असते. कालपरत्वे लय पाबणा-या 
विचार-आचारांनी ती गतिमंद होतेच नि निस्तेजाला कलते. 
म्हणूनच संस्कृतीला वैचारिक-आचरिक-आचरणाची दीर्घ 
बेठक असावी लागते. ती सातत्यपूर्ण प्रबाहीही असाबी 
लागते. त्यामुळे व्यष्टी नि समष्टी यांच्या प्रगल्मतेत 
होण-या बाढीने तिची प्रगती गतिमान होते. त्या सर्व 
प्रबाही संचयालाच संस्कृती संबोधतात. थोडक्यात, गुणांचा 
व्यक्‍्तिनिवेश विचार, त्याबरहुकूम आचार यांमुळे व्यक्तीवर 
त्याचे प्रगत परिणाम दिसून येतात. त्या परिणामांचा 
प्रभाव म्हणून निकट समूह त्याचे आचरण करतो नि 
त्या समूहाच्या प्रगत-प्रभाबाचा परिणाम म्हणून ते समाज 
धारण करतो. अशा प्रकारे व्यक्‍तिगत ब्िचार-आचार, 
समाजधारणेत संस्कृती होतो. उलट, समाजधारणेतील 
व्यक्तिगत आचार, परंपरा म्हणून दृढ होते. अशा 
परंपरेतील नवनव्या बैचारिक आवर्तनांनीच सांस्कृतिक 
प्रगल्भतेची प्रमाणित बीजे संस्कृतीला प्राप्त होतात नि 
तिला अधिक प्रज्ञाबान करून जातात. संस्कृती अशा 
प्रकारे, समाजप्रबोधनातील प्रगल्मतेचे स्वरूप असते; 
जे तिला अभिमत-रूप देते. काही विचार तिथे स्थायी 
असतात. तरीही जे त्यास अस्थायी असतात, त्या रूपाला 
अनुरूप नसतात, उपयुक्‍त नसतात, ते ती योग्य समयी 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


समाजधर्म आणि संस्कृती 


उत्सर्जित करते. मानबी पचनक्रियेसारखीच हो प्रक्रिया 
असते. 

उलट, समाजमानसावबर जेव्हा वारसांचा पगडा 
स्थापित होतो, तेव्हा विचारांपेक्षा गतानुगतिक आचारालाच 
महत्ता प्राप्त होते. त्याने पारंपारिक विचारच तेवढे कालातीत 
ब संपन्न म्हणून ते ग्राह्य, हीच धारणा बळकट होते 
आणि नबा बा अन्य प्रगल्भ स्वतंत्र बिचार त्याज्य 
मानण्याकडेच अस्थायी कल राहतो. भारतीय माणसाची 
अशी धारणा होऊन राहिली आहे कौ, नवविचारांच्या 
स्वीकाराने प्राचीनत्वाची नाळ तुटते बा तोडली जाते 
आणि त्यामुळे सांस्कृतिक एकाकीपणा येतो, जो अत्यंत 
क्लेशदायी असतो. 

पण श्रेष्ठ परंपरा अशाच स्वतंत्र, स्वयंभू विचार- 
धारांना स्वतःत सामावून घेऊन अधिक प्रकाशमान होत 
असतात. अशा स्वतंत्र, स्वयंभू विचारांच्या संक्रमण वा 
संम्मिलन कालातील मंथन हा अस्तित्वाच्या संघर्षाचा 
अटळ भाग असतो. पण त्यानेच परंपरागताला जाज्वल्याचे 
तेज येत असते. 

केवळ बाढ म्हणजे प्रगती नव्हे. जे न पेरताही 
उगवते ती प्रगती नव्हे. जे जाणीवपूर्वक, मशागत करून 
पेरले जाते, जाणिवेने जपले जाते, जेव्हा त्याचे विध्वंसक 
प्रबृत्तीपासून रक्षण केले जाते आणि त्याही परिस्थितीत 
रक्षिले जाते, ती सर्ब सधन-साधन-संहिता म्हणजेच 
सांस्कृतिकता आणि त्यातील बाढ ही अधिक सांस्कृतिक 
प्रगती होय. म्हणून ती चर्चेस, मंथनास अधिक ग्राह्य. 
याचेही भान विचारवंतास, रसिकास नि अभ्यासकास 
असाबयास हबे. 

गेल्या दोन शतकांत मानवाने बरीच प्रगती केलेली 
दिसून येते आहे. परंतु त्यातून कोणत्याही सुदृढ संस्कृतीचा 
उदय झालेला बा होताना दिसत नाही. वैज्ञानिक प्रगती, 
बिशेषतः तांत्रिक प्रगती, त्यातही क्षेपणास्त्रासारखी अस्त्रे 
म्हणजे संस्कृती नव्हेच नव्हे. त्या आधारे आर्थिक सुबत्ता 
आली आहे. ती म्हणजे ही संस्कृती नव्हे. आज जी 
प्रगती घडते आहे तिचा आधार; युरोपियनांनी अन्य 
क्षेत्रीय भागांचे केलेले जबरी कब्जीकरण नि तेथील 
संसाधनांचे-अगदी मानवी श्रम नि बौद्धिक साधनांचे- 
जबरी शोषण (जे आजही 1 क्षेत्रात चालू आहे) यांतून 


२७ 


ते निमिले गेले आहे. शिवाय निसर्गाची हानी नि नैसर्गिक 
तत्त्वांचे बस्त्रहरण, हे मनमानी, जंगली वृत्तीने नि जगाला 
अंधारात ठेवून केलेले निरंकुश वर्तन - या पायाबरच 
ती प्रगती उभी आहे. म्हणून मी तिला बंगाल प्रांतातील 
काळी जादू नि भानामतीचे प्रयोग असे संबोधतो. या 
संदर्भात लिहिला जाईल तो शोषण-संग्रामांचा इतिहास 
असेल. तो संस्कृती-कोष कधीच असणार नाही. 
ख्रिस्तपूर्ब बौद्धकालातही, त्यांच्या निरिच्छ नि 
शून्यबादाने समाजमानसाला जन्मजात भागधेयापासून 
नैसर्गिक भोगापर्यंत सर्वच आस्वादांना बोचत रहावे लागले. 
बुद्ध म्हणतो, “बासनेसारखा अग्नी नाही. द्रेषासारखा 
कली नाही. ऐहिक सुखासारखे दुःख नाही. तृष्णेसारखी 
नदी नाही आणि मोहासारखा दुस्तर पाश नाही.” त्यामुळे 
व्यक्तिपरत्वे अनिच्छांचे काहूरच तो समाज उपभोगीत 
होता. सर्व ऐहिक संपन्नतेला झिडकारण्याच्या विचारसरणीने 
ऐहिक आनंदापासून बोद्धिक आनंदापर्यंत नि व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्यापासून व्यासंगस्वातंत्र्यापर्यंतच्या सर्ब स्बातंत्र्यांना 
डावलण्यात धर्मप्रतिष्ठा मानली गेली. त्याने समाज- 
मानस सुदूढ होण्याऐबजी विकलांगतेचाच अनुभव तो 
घेत राहिला. त्यामुळे त्या काळात सार्वत्रिक नि सांस्कृतिक 
सुसंस्कृतताही प्रज्ञलित होतांना दिसत नाही. उलट, 
अशोकाच्या कलिंगाबरील चढाईमुळे 'एक लाख बांगडी 
फुटल्याचा' दाखला प्रथमच इतिहासाने नोंदला आहे. 
सत्ता, मोह, स्वार्थ यांच्यामुळे संस्कृती निर्माण होत 
नाही. तसेच भव्य पुतळे, भव्य इमारती/वास्तू किंवा 
लेणी यांतूनही संस्कृती निर्माण होत नाही. त्याही पुढे 
जाऊन असेही म्हणता येईल कौ, केवळ संपत्नतेतून नि 
दहशतीशांततेतून आलेल्या, त्याही पुढील कालखंडातील 
भोगबादाने किंबा ऐषबादी सत्ताधीशांच्या अहंभाबाने साधी 
सांस्कृतिकताही निर्माण झाली नाही. तसेच सर्वकालिक 
बुद्धिबादी नि प्रोढीबादी पुरोगामी यांच्याही सुधारणाबादाने 
संस्कृती निर्माण होत नाही. याचा अनुभव तर गेली 
दोनशे वर्ष आपण घेत आहोत. तरीही संस्कृतीतच 
संस्कृतीसंवर्धनाची जैवनिक-कार्यप्रणाली कार्यरत असतेच. 
शरीरावरील जखमा नैसर्गिक रीत्या भरतात तशा वा 
वृक्षाच्या गळलेल्या पाना-फांद्यांच्या दिठीला नबीन सृजन 
व्हावे तसे; तिच्यातील स्फुरण, भूस्खलन नि जनन चालूच 


स्ट 


असते. त्याला गतिशीलता नि शीलता प्राप्त होण्यासाठी 
जागृत सज्जन जनांनी प्रयास करावयास हबेत. मानवाची 
कमांगे ही जशी केवळ कमांगे नसतात, ती शरीरांतर्गत 
अष्ट-शक्‍तींची (पंचमहाभूते अधिक मनःशक्‍्ती, प्राणशक्‍ती 
नि प्रतिभ-मती-शक्‍्ती यांची) प्रातिनिधिक प्रतिकेही 
असतात. त्यामुळे मानवीय (भारतीय) संस्कृतीलाही 
संकेत, संदर्भ नि प्रतीक-रूपके यांचे प्रतिभा-सौंदर्यही 
अंगभूत झालेले आहे. 

पाश्‍चिमात्य लोकांचाही एक संकेत आहे. 

संकेत हे संस्कृतीची प्रतोके असतात. ते 
चालीरीतीतून, भाषेच्या ठेबणीतून, मानवी वर्तनातून, 
हावभावांतून अशा जीवनाच्या अनेक अंगोपांगांतून प्रत्यही 
प्रतीत होत असतात. त्यांच्या अर्थगर्भात त्यात्या समाजाच्या 
स्थायी स्वभाव-प्रभाबांची ओळख होत असते. जान- 
पहचान होत असते. तरीही त्यांचा संस्कृती-संकेत म्हणून 
आपण साकल्याने विचारच करीत नसतो. उलट, 'गंमत' 
या आविर्भाबाने त्यांना दुर्लक्षित करीत असतो. खरी 
संस्कृतीची जाण/ ओळख अशा छोट्याछोट्या संकेतांतून 
घडत असते. त्याची अनेक उदाहरणे आजही उपस्थित 
आहेत. आपण चिऊ-काऊची गोष्ट सांगतो (चिऊताई 
चिऊताई दार उघड....) बा ससा-कासबाची गोष्ट सांगतो. 
अशा गोष्टी जरी उत्स्फूर्त असल्या, तरी त्यांतून भारतीय 
मनाची सांस्कृतिकता उलगडत असते. पहा : चिमणीच्या 
दार उघडण्याच्या बिलंबाला तिची बाळाविषयीची 
प्राथमिकता, कर्तव्याचे महत्त्व, तत्परता, (त्यातील) 
समर्पितता, पाल्याविषयीची आस्था इ. नी सूजनाच्या 
संरक्षणाविषयीची दक्षता, त्याचे ताण, काळजी इ. या 
गुणांची बेरीज तिथे अबगुंठित झालेली असते. शिवाय 
बाह्य अनिष्ठांच्या अस्तित्वाची जाणीव ब त्याबाबतची 
जागरूकताही तिथे खडी असते. हे सर्व नव्या पिढीबाबतची 
आस्था, आपुलकी, प्रेम यांबरोबरच त्यांच्या भवितव्या- 
विषयीचा गंभीर बिचार नि त्याच्या सुसंस्कृततेच्या भाब- 
स्वप्नांचा भार तिथे असतोच. शिवाय संस्कृतीच्या दृष्टीने, 
'माणूस' घडविण्याचे साधन म्हणून त्या मानवी गोळ्याला 
सांभाळाबयास, पोसाबयास नि घडबाबयास हवे, याचा 


१, प्रयोजक > कार्यप्रवर्तक, करविता, प्रेरक. 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


तो सांकेतिक संबाद असतो. उलट, ससा-कासबाच्या 
गोष्टीत, जाणिबांच्या पात्याला धार लावण्यासाठी नि 
आभेच्या गाभा-यातील ज्ञानाला आत्मसात करण्यासाठी 
त्या प्रतीकांचे प्रयोजन असते. तसेच चांदोबाच्या गीतातून 
तो भागला असला तरी 'मामाचा वाडा चिरेबंदी' असण्याची 
नात्यातील-मूलतः माणुसकीतील-चिरेबंद आधाराची ती 
बीण असते. बीट असते. तीच त्या अजाण-जाणत्या 
बालकाच्या मानसिक पोषणासाठीही 'कवच' होत असते. 
अगदी 'ज्याने चोच दिली तोच चारा पेरीत असतो', 
याचाही सांस्कृतिक संकेत तोच असतो. असो. 

हे असे आपले सांस्कृतिक संकेत आपल्या 
संस्कृतीच्या आशयगर्भ, प्रगल्म प्रतिमाही असतात नि 
समाजमानसाच्या अत्युच्च जाणिबांच्या उत्तुंग ध्वजाही 
असतात, तरीही संकेत हे सांस्कृतिक प्रज्ञेचे प्रयोजक' 
असतात, हेच आम्ही विसरून गेलो आहोत. 

पाश्‍चिमात्यांच्या संकेतांच्या रिबाजांचे गूढार्थ 
संशोधण्यासारखोच आहेत. त्याचा एक नमुना-त्यांच्याच 
स्वबभाबधर्माचा परिपाकच जणू | 

इंग्रजी शब्दकोशात 5200]' या शब्दाआधी 52001 
हा शब्द येतो आणि त्यानंतर 52011६' हा शब्द येतो. 
या मांडणीतील 'मांडबणी' बा चलाख-चपखलता जर 
लक्षात आली तरच त्यांच्या 'सुशिक्षित' मानसिकतेची 
झलक आपण जाणू शकतो. ती जाणवतेच. 

गोलाच्या (पृथ्वीच्या >) एका विभागावर अधिकाराची 
निश्‍चिती कराबयाची असेल, तर प्रथम '5€टप] चा" 
(111102) व्हा. पुन्हा सेक्युलरचा अर्थ 'जड वस्तूंशी 
संबंधित' असा आहे. शिवाय ऐहिक गोष्टींना धर्मच 
नसतो. म्हणजे त्या 52०0] च ! 5ल०1 म्हणजे क्षेत्रीय- 
बिभागाच्या संपादनाला एकदा 5९०] केले की, 
धर्मप्रसाराला अबकाशच अवकाश प्राप्त होते. ते ज्यांचे 
5९०01 आहे त्यांनी ते 52०प€ केले की, काम-तमाम 
करावे. करावेच, हा दंडक. 5201] चा हाच संकेत 
आहे आणि तो त्यांच्या 'सभ्यतेचा' अर्थ आहे. पण हे 
लक्षात कोण घेतो? अभ्यास म्हणजे केबळ ज्ञानाचा 
पाठपुराबा नव्हे, त्यातील सांस्कृतिक सभ्यतांच्या 


समाजधर्म आणि संस्कृती 


अध्ययनाचा नि आकलनांचा ध्यासही असावयास हबा. 
सजातीय मानबी व्यबहारांनाही 'जडवादी मानून, तसेच 
त्यांच्याशी व्यबहार करा, हीच मानसिकता त्यातून प्रकट 
होताना दिसते. या आकलनास या समाजातील किमान 
सभ्य, अनुभबी, सुशिक्षित लोकांचा विरोध नसाबा, 
असे मला वाटते. 

समाज-व्यक्तिमत्त्वातील जागृत व्यक्‍तींचे उच्चार, 
विचार नि आचार यांच्या सामंजस्यपूर्ण वर्तनाने समाजात 
समता, सद॒भाब, सहिष्णुता, समज नि समाधान यांचे 
अबाधित स्वातंत्र्य शिवाय दोषनिबारक गुणांचे नि 
गुणर्बाधिष्णू करणा-या उपचारांचे जतन आणि मोह, 
स्वार्थ, सत्ता नि संपत्ती यांनाही बश न होणारी समाजप्रवृत्ती; 
तिच्या सार्वत्रिक नि सर्बकालिक संकल्पनेची सक्‍त 
निगराणी, त्यासाठीची दक्षता - या सर्वसमावेशक सजग 
समाजप्रवृत्तीला नि त्या तिच्या प्रतिष्ठेला संस्कृती मानावे. 
ती त्यानेच (स्वयंभूपणेच) प्रवाही, परिबर्तनीय नि प्रत्ययी 
होईलच. तिच्यातील आत्मिक चिंतनाने तिला सौंदर्य आणि 
तात्त्विक बलाचे तेजही प्राप्त होईल. तरीही तिच्यातील 
प्रभाबांचे चढ-उतारही आपणास आपणास दिसून येतातच. 
ते सर्व समाजसापेक्ष असतात. 


२९ 


समाज याचा मी असा अर्थ लाबतो- “समुच्चयाने 
जो सम आहे आज, तो समाज.” सदाचार नि 
सद्विचारप्रवृत्तींच्या समानतेच्या गुणसंचयाच्या समाजास 
सत्य-समाज नि त्या काळास सत्ययुग म्हणत. आज 
स्वार्थ, सत्ता नि कली म्हणजे उपभोग यांच्याच समुच्चयाने 
समान असलेला समाज व्यबहारतो आहे. म्हणून तो 
कली नि काळास कली-युग म्हणावे लागते. 

हा संस्कृतीच्या परिवर्तनाला अतियोग्य काल आहे, 
असेच म्हणावे लागेल. नि त्या दिशेने तिची गती प्रभावी 
होताना दिसते आहे. समाजप्रवृत्तीतील बदलाची सूचकता 
दिसली तरी प्रवृत्तीप्रनाहातही ती दिशा नि गती येण्यास 
अबधी लागेल. त्यास त्या (सत्ययुगीन) रेट्याची क्षमता 
प्रापत होण्यासही तशा प्रवृत्तींचा गुणाकार व्हाबयास हवा. 
गाळात रुतलेला मचबाही स्वच्छ निळ्या प्रबाहात ओढून 
नेणे त्रासदायक, गाळात रुतण्याची भीती नि निःस्वार्थ 
सहकाराची अपेक्षा; घाम गाळाबयास लावतातच. पण 
हेही परिवर्तन होईलच नि नव्या जाणिबांच्या तजेल्याने 
ती अधिक प्रभाती-प्रसन्न होऊन प्रवाही होईल. म्हणूनच 
तिला प्रणाम करून म्हणावे बाटते - “संभवामि युगे 


-])॥ ७!) 


प्राज्ञपाठशाळा मंडळ ग्रंथमाला, वाई 


हिंदुधर्माची समीक्षा (चौथी आवृत्ती) 


सर्वधर्मसमीक्षा (दुसरी आवृत्ती) 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


पृष्ठे : २९५ 


किंमत रु. ३००/- 


संपर्क : चिटणीस, प्राज्ञृमाठशाळा मंडळ, 
३१५, गंगापुरी, वाई, जि. सातारा. 


धर्मशील मनाची निकड 


जीबन आनंदगांबकर 


आपला धर्म मग तो कोणताही असो, आपल्या 
सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देऊ शकेल हा आपला शुद्ध गैरसमज 
आहे, असे जे. कृष्णमूतींचे ठाम मत आहे आणि ते 
खरेही आहे. धर्मांनी अनेक विषयांचा परामर्श घेतला 
असला तरीही, कोणताही धर्म हा सर्बसमाबेशक असत 
नाही. मात्र ज्या धर्मशील मनाविषयी जे. कृष्णमूर्ती 
सांगतात, ते मन हे सर्वसमावेशक आणि त्याच वेळी 
अलिप्तही असते. धर्मशील मनाला राष्ट्रीयत्व, धर्म, 
जात असत नाही. त्या मनाला भूतकाळ नसतो. म्हणजे 
स्मृती नसतात. त्या मनात श्रद्धा-अंधश्रद्धा असे काहीही 
असत नाही. 

आपण जर नीट अभ्यास केला तर असे दिसेल 
कौ, कोणतीही गोष्ट आपल्याला दोन प्रकारे ऐकण्याची 
सबय असते. ऐकण्याची क्रिया पूर्ण होण्याआधीच आपल्या 
मनाने तिला संपूर्ण स्वीकार किंबा संपूर्ण नकार दिलेला 
असतो. खरे तर, ऐकणे ही एक कला आहे. आपण 
आपल्या आवडीने किंबा निवडीने ऐकतो. कोणतेही 
निष्कर्ष न काढता, स्मृतीच्या आधाराविना आपल्याला 
श्रवण करणे जमत नाही. धर्मशील मन हे कोणत्याही 
अधिकाराशिवाय आणि स्मृतीशिवाय काम करीत असते. 
ते निष्कर्ष काढत नाही. कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय ते 
फक्‍त आकलन करीत असते. 

धर्मशील मनाची सुरुवात आपण स्वतःला 
जाणण्यापासून करीत असतो. आपले संशयी, कंजूस, 
आत्मकेंद्रित मन परतत्त्वाला स्पर्श शकत नाही. आपले 
विचार भीतीतून निर्माण झालेले असतात. या विचारांची 
मुळे भूतकाळात खोल रुतलेली असतात आणि 
भविष्यकाळात त्यांना फळे लागतील या खोट्या भ्रमात 
आपण जगत असतो. खरे तर, आपण जसे आहोत 
तसे पाहण्यातच स्वतःचा बोध होतो. मी बाईट आहे 
आणि मला चांगले व्हायचे आहे, या द्रंद्रातमक भूमिकेतून 
विचारांचा गोंधळ निर्माण होतो. मी बाईट आहे, ही 


अनुक्रमणिका 


स्मृती भूतकाळाशी निगडित आहे आणि मला चांगले 
व्हायचे आहे, ही माझी भविष्यकालीन प्रस्तावित कृती 
आहे. त्यामुळे विचार करणारा आणि विचार या दोहोंत 
विलंबित काळ आहे ब त्यामुळे पुन्हा गोंधळ उडण्याची 
शक्‍यता असते. विचार, कर्त्याला बाजूला ठेवून येणारा 
विचार हा धर्मशील मनाचा विचार असतो. उदाहरणार्थ, 
एखादा साप जर तुम्हाला अचानक दिसला तर त्या 
बेळेस तुम्ही जी तत्काळ कृती करता, तिच्या मागे 
विचारकर्ता उभा नसतो. फक्त विचार असतो. त्या 
बेळची तुमची कृती ही धर्मशील मनाची कृती असते. 
तिथे स्मृती आडव्या येत नाहीत. हातातल्या काठीने साप 
मारायचा का जीब वाचवण्यासाठी पळून जायचे, याचा 
निर्णय आपण कोणत्याही स्मृतीबिना घेत असतो. खरे 
तर, हाच खरा धर्मशील मनाचा विचार आहे. आध्यात्मिक 
लोकांनी मानबी अस्तित्वाचे बाह्य ब आंतरिक असे दोन 
विभाग पाडले आहेत; पण ते भ्रामक आहेत. धर्मशील 
मन हे मानवी अस्तित्वाचा विचार अखंडतेत शोधत 
असते. बाहेर जरी तुम्ही संन्याशाचा वेष घातला, तरी 
अंतर्यामी मात्र पूवीचेच असता. या ठिकाणी तुमच्या 
व्यक्तिमत्त्वात दुभंगलेपणा निर्माण होतो. अशा आंतरिक 
संघर्षामुळे माणसे मूर्ख आणि असंवेदनशील बनत 
असतात, असे कृष्णमूती यांचे मत आहे. आपण असे 
समजतो कौ, स्मृतीचे ब भूतकाळाचे संस्कार पुसून 
टाकण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल. आपण त्या हळूहळू 
पुसून टाकू. कारण संस्कार एकदम विसरणे अशक्य 
आहे, अशी आपली धारणा असते. जे. कृष्णमूती असे 
म्हणतात कौ, ज्या क्षणी आपल्याला कळते कौ, ज्या 
झेंड्याखाली आपण सर्वजण जमा झालो आहोत, तो 
झेंडा खोटा आहे, आभासी आहे, प्रतिमास्बरूप आहे, 
त्याच क्षणी आपली तथाकथित राष्ट्रीयत्वाची ब संघटनेची 
पुटे गळून जातात आणि त्या ठिकाणी धर्मशील मनाचा 
जन्म होतो. म्हणून जे. कृष्णमूती असे सांगतात को, 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


धर्मशील मनाची निकड 


संस्कार पुसून टाकण्याची कृती प्रलंबित ठेवू नका; 
कारण मधल्या काळात जुन्या संस्कारांबर नबीन 
संस्कारांची पुटे चढण्याची शक्‍यता आहे. बर्तमानातल्या 
प्रश्‍नांची उत्तरे भूतकाळात जमा झालेल्या स्मृतीच्या आधारे 
शोधण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. 

धर्मशील मन हे कोणत्याही अधिकाराच्या ब 
वर्चस्वाच्या भाबनेपासून संपूर्णतः मुक्‍त असते. खरे 
तर, कोणत्याही वर्चस्वाच्या भावनेपासून मनाला मुक्‍त 
करणे, हे मोठे अबघड व जिकिरीचे काम आहे. त्यातही 
पारंपरिक वर्चस्वाच्या संस्कारी अनुभवाच्या स्मृतीतून 
मनाला मुक्‍त करणे ही अशक्य कोटीतील बाब असते. 
परंतु आपण ज्या धर्मशील मनाचा विचार करतो आहोत, 
त्यात कोणत्याही स्मृतीचा, श्रद्धेचा बा शिकवणुकीचा 
अंतर्भाब असत नाही. ओशो म्हणतात की, धर्मशील 
मनामध्ये वैज्ञानिक मनाचा समावेश होतो. वैज्ञानिक 
मन हे पूर्वग्रहापासून मुक्‍त असते. ते प्रयोगशील असते. 
म्हणजे ते एका वस्तुस्थितीकडून दुस-या बस्तुस्थितीकडे 
अलिप्त आकलनातून पुढे सरकत असते. पण ओशोंच्या 
मते वैज्ञानिक मन हे सर्बसमाबेशक नसते. पण धर्मशील 
मन हे सर्वसमावेशकच असते. कारण ते कोणत्याही 
एका ठराबीक विचाराशी किंबा कृतीशी जोडले गेलेले 
नसते. डॉक्टर, अभियंता, बकील, प्राध्यापक तसेच 
कबी हे केवळ त्यांच्याच विषयापुरता बिचार करून 
कृती करीत असल्यामुळे त्यांचे बिषिय आपोआपच संकुचित 
होतात ब आपली सर्वसमावेशकता गमावून बसतात. 
या लोकांसाठी त्यांच्या विषयांशी निगडित कृती ही अतिशय 
महत्त्वाची असल्याने ती त्यांच्या प्रतिष्ठेचा विषय होते. 
अर्थात प्रतिष्ठा ही ठराविक लोकांची मक्तेदारी 
असल्यामुळे ती संकुचित असते. याउलट, धर्मशील 
मनाच्या कृतीचा प्रतिष्ठेशी काहीही संबंध असत नाही. 
कारण ती कृती ही संपूर्णतः पूर्वग्रविरहित आणि कालातीत 
असते. 

कोणत्याही अनुभवातून आपला समाज फारसे 
काही शिकत नाही. आर्थिक किंबा राजकॉय क्रांतीद्वारे 
समाजात थोडेफार परिवर्तन होत असले, तरीही ते 
तात्पुरते असते. त्यामध्ये मूलभूतता असत नाही. याउलट, 
धर्मशील मन हे प्रेम आणि शांततेच्या स्फोटासारखे 


:34 


असते. पण ही शांतता सर्व प्रकारच्या प्रतिमा आणि 
विचारांपासून मुक्‍त अशा स्वरूपाची असते. त्यात कोणतेही 
पूबसूर्रीचे बिचार किंबा पूर्वश्रद्धा असत नाहीत. ती 
शांततामय समाजजीवनाची मनोमन सुरुबात असते, 
जिथे साधकाच्या आत आणि बाहेर कोणताही संघर्ष 
उरलेला नसतो. 

आपले मन हे अनेक जन्मांच्या स्मृर्तीशी निगडित 
असते. ओशोंच्या मते, पुनर्जन्म मानला तर अनेक जन्मांच्या 
बा अनेक युगांच्या आपल्या जैबबांशिक अशा जनुकामार्फत 
पुर्नस्मृ्तींचा प्रबास अखंड चालू असतो. पण 
जे. कृष्णमूर्तींच्या मते केबळ याच जन्मातील स्मृतीसुद्धा 
माणसाला जन्मभर बांधून ठेवण्यास पुरेशा असतात ब 
त्या त्याच्या मुक्‍ततेच्या मार्गातील अडसर बनून असतात. 
धर्मशील मन हे एक प्रज्ञाशील मन असते, असे जे. 
कृष्णमूती म्हणतात. स्वतंत्र प्रज्ञा लाभलेला गौतम 
बुद्धासारखा अवतारी माणूस आपले विचार त्रिखंडांत 
पोचबू शकला; कारण त्याची प्रज्ञा ही या विचारप्रसारास 
अनुकूल ब सक्षम होती. आपण सामान्य माणसे मात्र 
आपले सामान्यत्ब कधीही विसरत नाही. खरे तर, 
सामान्य-असामान्य हे लौकिक सोयीसाठी माणसाने 
निर्मिलेले भेद आहेत, पण निसर्गाने पशू, पक्षी, प्राणी, 
कौटक किंवा वनस्पती यांच्यामध्ये असा कोणताही कृत्रिम 
भेद ठेवलेला नाही. अर्थात ही निसर्गाची प्रेरणा आहे. 
खरे तर सुरुबातीच्या काळात माणसामाणसांमध्ये भेद 
नव्हते. पण स्वतःच्या विश्लेषणात्मक बौद्धिक प्रक्रियेने 
माणसाने सर्व प्रकारचे भेद अस्तित्वात आणले. अलोकिक 
किंबा आध्यात्मिक प्रबासात माणसाने निमिलेले हे भेद 
आपला प्रबास अधिक दुस्तर ब अबघड करून ठेवतात. 
आपण आपल्या सर्व विचारांच्या स्मृ्तीचा ब दुःखांचा 
शेबट केल्यानंतरच करुणेचा जन्म होतो. करुणा ही 
वैश्चिक स्वरूपाची व सर्व जीबसृष्टीविषयी संबेदनशील 
अशा प्रकारची असते. अशा दुःखरहित, स्मृतिरहित, 
बिचाररहित करुणेचा आपल्या मनात उदय झाल्यानंतरच 
आपली प्रज्ञा जागृत होण्याची शक्‍यता आहे. याचा अर्थ 
करुणेशिबाय प्रज्ञेला वेगळे अस्तित्व असू शकत नाही 
आणि प्रज्ञायुष्त मन हेच केवळ धर्मशील मन असते, 
असे कृष्णमूती म्हणतात. कारण ते कोणतेही निष्कर्ष 


२२ 


काढत नाही. एका क्षणापासून दुस-या क्षणापर्यंतचा त्याचा 
प्रवास स्मृतिशिवाय होत असतो आणि तोच खरा जीवनाचा 
प्रतिसाद आहे, असे कृष्णमूर्तींना वाटते. ते पुढे असेही 
म्हणतात की, प्रतिसाद हा अस्तित्वाच्या अखंडतेतून 
येतो, तर प्रतिक्रिया ही पूर्वस्मृतीतून येत असते व ती 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


संकुचित असते. प्रतिसाद हा उत्स्फूर्त आणि जिवंत असतो 
आणि म्हणूनच धर्मशील मन असणारी माणसे स्वतंत्रपणे 
आणि स्वयंपूर्णतेने जीवनाला सामोरी जाऊ शकतात, 
असे कृष्णमू्ती अधोरेखित करतात. 

01, 


सर्व धर्म अध्ययन केंद्र 


बौद्ध धर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार 
प. ल. वेद्य 


(या विषयावरील एका मौलिक परंतु दुर्मिळ ग्रंथाचे पुनर्मुद्रण, किंमत रु. ७०.००) 


धर्मश्रद्धा : एक पुनर्विचार 
दि. के. बेडेकर 


आवृत्ती दुसरी; पृष्ठे ६४--८; किंमत रु. १००,०० 


संपर्कासाठी पत्ता : चिटणीस, प्राज्ृमाठशाळामंडळ, 


३१५, गंगापुरी, वाई, 


कवितेतील विकास आणि विस्तार* 


(स्वरूप वब विवेचन) 


निसर्ग, समाज, मानबी जीवन, स्थल ब काल 
यांच्याशी कलाबंताच्या मनाचा आणि संबेदना-इंद्रियांचा 
सतत रासायनिक स्वरूपाचा संबंध येऊन अनुभब साचत 
असतात. या अनुभबांना न्याहाळतान्याहाळताच 
कलावंताच्या सोंदर्यानुभवांना प्रेरणा मिळून त्यांचा जन्म 
होत असतो. त्या सोंदर्यानुभबांना व्यक्त करण्याची ओढ 
म्हणजे कलावंताची निर्मितीची ओढ होय. 

जीबनातील अनुभव घेण्याची त्याची पद्धती, त्याची 
क्षमता, अनुभबांतून सौंदर्यानुभबांची प्रेरणा घेण्याची त्याची 
कलात्मक कुवत इत्यादी गोष्टींबर त्याच्या सौंदर्यानुभबांचे 
स्वरूप अबलंबून असते. इथेच आणखी एक गोष्ट 
स्पष्ट केली पाहिजे कौ निसर्ग, समाज, मानबी जीबन, 
स्थल ब काल, कलावंताचे मानबी मन, जीवनातील 
अनुभव घेण्याची त्याची पद्धती इत्यादी गोष्टींत बदल 
किंबा विकास झालेला असला व त्याच्या अनुषंगाने 
सोंदर्यानुभबांतही बदल किंबा बिकास झालेला दिसला, 
तरी ह्या दोन गोष्टींत परस्परकार्यकारणाचा संबंध नाही, 
ही गोष्ट कटाक्षाने लक्षात ठेबली पाहिजे. कारण वरील 
गोष्टींत बदल किंबा बिकास झालेला असूनसुद्धा 
सोंदर्यानुभबात बदल किंवा बिकास झालेला दिसणार 
नाही किंबा याच्या उलट बरील गोष्टी त्याच असूनही 
सौंदर्यानुभवात बदल किंबा विकास झालेला दिसून येईल. 
सारांश, कलावंताच्या सोंदर्यानुभवांना स्वतंत्र अस्तित्व 
असते. या सौंदर्यानुभबांना कलावंताचे कलात्म मन जन्म 
देत असते. सामाजिक मानबी मन अशा वेळी मागे 
सरकलेले असते किंबा तटस्थ असते. हा सोंदर्यानुभब 
एकदा प्रेरणा घेऊन मोकळा झाला को त्याला त्याचे 
स्वतंत्र असे अस्तित्व प्रापतप होऊन तो आपला आकारही 
आपल्या प्राणतत्त्वानुसार घेऊ लागतो. 

हा सोंदर्यानुभब कलावंत ज्या साधनांच्या साहाय्याने 


आनंद यादब 


आभासात्म रूपात व्यक्‍त करू पाहतो, त्या साधनांच्या 
अभिव्यक्तिवैशिष्ट्यांबरही त्या सोंदर्यानुभबांचे मूळ रूप 
न्याहाळणे अवलंबून असते. शब्द आणि अर्थ ह्या निजीव 
साधनांच्या आधारे इथे चैतन्यरूप सोंदर्यानुभबांचा आस्वाद 
घ्याबा लागतो. कवितेबर हे जन्मतःच पडलेले बंधन 
आहे. म्हणून हा आस्वादही रसिक मनोमनच घेत असतो. 
विकासकल्पनेसंबंधी होणारी गफलत 

कवितेचे हे स्वरूप लक्षात आल्यावर तिचा बिकास 
पाहणे सोपे जाईल, असे वाटते. आतापर्यंतच्या विकासाच्या 
समजुती ह्या लाकडी स्वरूपाच्या, ठोकळेबाज आणि 
कवितेचे मूळ स्वरूप लक्षात न घेणा-या बाटतात. 'संत- 
-पंतांची कविता जुनी आहे. तिच्यात तत्कालीन जीवनाचे 
प्रतिबिंब नाही. केशवसुतांच्या कवितेत तत्कालीन समाजाचे 
ब समाजमनाचे प्रतिबिंब पडले म्हणून त्यांची कविता 
आधुनिक. किंबा बालकबींनी निसर्गविषयक कवितेची 
ब तांब्यांनी प्रेमिविधयक कवितेची भर घातली', असे 
आपण म्हणतो आणि यालाच आपण कवितेचा विकास 
मानत आलो. कवितेला लावलेली जुनी-नबी, 
निसर्गविषयक, प्रेमबिषयक ही विशेषणे सामाजिक 
स्वरूपाची आहेत. कलाक्षेत्रात ह्या बिशेषणांना काहीही 
अर्थ नाही. ह्या विशेषणांमुळे एखादी कविता श्रेष्ठ किंबा 
कनिष्ठ, नबी किंबा जुनी कहीही ठरू शकत नाही. 
असे असतानाही ही विशषणे आपण आवर्जून वापरतो. 
याचाच अर्थ असा की, कवितेच्या विकासाच्या नावाखाली 
आपण त्या कवितेत दिसून येणा-या जीवन-स्थल-काळ- 
व्यक्‍तिसमाजसापेक्ष आशयाचा बिकास पाहतो. ह्या 
आशयाचा विकास म्हणजेच कवितेचा विकास असे 
आपण आजपर्यंत मानले. 

कवितेला अशा रीतीने 'सामाजिक अर्थ' देण्यात 
आणि त्याच्या अनुषंगाने बिकास पाहण्यात जी आपण 


*नवभारत नोव्हेंबर १९६६ मध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख पुनर्मुद्रित करत आहोत. 


3-1 


गफलत केली, तशीच गफलत तिच्या दृश्य रूपाविषयीही 
आपण केली आहे आणि हे दृश्य, ठोकळेबाज, बाह्यरूप 
पाहणे ब त्यातील बदल पाहणे म्हणजेच तिचा कलात्मक 
विकास पाहणे, अशीही आपण काही काळ समजूत 
करून घेतलेली दिसते आणि त्याच भूमिकेतून इंग्रजीमधून 
सुनीत उद्देशिका, फारशीमधून गज्जले आणण्याचा आपण 
गंभीरपणे प्रयत्नही केला. 'जुन्या कवितेची रचना दीर्घ 
होती, आधुनिक कविता स्फुट आहे. जुनी कविता 
संस्कृतमधून आलेल्या ठरावीक वृत्तांत होती, आधुनिक 
कवितेने विविध जाति-वृत्तांचा अबलंब केला. तिचे उपमा- 
रूपकांचे बळण बदलले', असे म्हणत असताना तिच्या 
टीकाकारांना तिच्या बिकासाचीच दिशा निश्‍चित करायची 
होती, हेही आपण आजपर्यंत पाहिले. अशा रीतीने वेळोवेळी 
बदल झालेल्या ब बिकास पावलेल्या अभिव्यक्तीच्या 
साधनांचे ब ती बापरण्याच्या पद्धतींचे ऐतिहासिक स्वरूप 
पाहणे म्हणजेच कवितेचा विकास पाहणे असे मत 
टीकाकारांनी करून घेतलेली दिसते. 

कवितेचे अस्तित्व ह्या दोन घटकांच्याही पलीकडे 
असते, हे आपण लेखाच्या आरंभीच पाहिले. एखाद्या 
फुलाचा विकास पाहायचा असेल तर त्याच्या मूळ द्रव्यात 
(१॥॥८) कसकशी भर पडत गेली, हे पाहणे म्हणजे 
त्या फुलाचा सर्ब निकास पाहणे नव्हे किंबा त्याला 
निर्माण करण्याच्या पद्धतीचा बिकास म्हणजेही काही 
त्या फुलाचा विकास नव्हे, हे आपल्या ध्यानात येते. 
फुलाला अंतर्गत असा एक विकास असतो. त्याच्या 
कळीच्या जन्मापासून तो त्याचा फूल होण्यापर्यंतच्या 
अवस्थेचे टप्पे पाहणे हा त्याचा खरा विकास पाहणे 
होय. बाकीच्या गोष्टी ह्या त्याचे माहितीसाठी केलेले 
विश्लेषण होत. कवितेच्या बाबतीतही असेच म्हणावे 
लागेल. ती काही आशय व्यक्‍त करण्याचे केवळ साधन 
किंबा यांत्रिक पद्धतीची निजीव निर्मितीही नाही आणि 
याच कारणांमुळे तिचा तिला असा एक अंतर्गत विकास 
असतो. 
“'विकासात' गुणात्मक समृद्धी होत असते 

तिचा हा विकास पाहण्यासाठी प्रथम तिचे नेमके 
स्वरूप लक्षात आले पाहिजे.- खरेतर कागदाबर 
लिहिलेली कविता ही कलावंताच्या मनातील मूळ कवितेचा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


आभास असते आणि ह्या आभासाच्या आधाराने तिचा 
रसिक आपल्या मनात कविता अनुभबीत असतो. - 
कवितेच्या अस्तित्वाचे स्वरूप हे असे असल्याने तिच्या 
ब्रिकासाचे स्वरूप ह्या दोन मनांतच (कलावंताच्या आणि 
रसिकाच्या) पाहावे लागते आणि ते तसे सापडूही शकते, 
असे मला वाटते. 

पु. शि. रेंगे म्हणतात कौ, कविता ही अनुभवांचा 
आविष्कार नसून ती अनुभवांचा शोध असते. त्यांचे हे 
म्हणणे माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा 
सोंदर्यानुभबांचा शोध कलाबंताचाही चाललेला असतो 
आणि रसिकांचाही चाललेला असतो. संतांचे आध्यात्मिक 
अनुभबन असलेले अभंग, टागोरांची गीतांजली, 
बालककर्वीची निसर्गविषयक सोंदर्यानुभव व्यक्‍त करणारी 
कविता, माधब ज्यूलियन यांचे विरह-तरंग, इंदिराबाईंची 
मेंदी' मधील विरह-व्यथेतून प्रेरणा घेणारी कविता ह्या 
कर्वीच्या ह्या कविता म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून 
त्यांना आलेल्या एका मूलगामी सोंदर्यानुभबाचा सतत 
चाललेला शोध असतो आणि त्यांच्या त्यात्या संग्रहातील 
तद्विषयक कविता म्हणजे त्या मूलगामी सोंदर्यानुभबाचाच 
शोध घेणा-या त्या कलाकृती असतात. कलावंताच्या 
दृष्टीने त्याच्या त्या मनातील मूळ कवितेचाच तो विकास 
आहे. त्या त्या संग्रहातील त्या त्या कविता म्हणजे मूळ 
कवितेच्या अनेक अवस्था आहेत. 

रसिकाच्या दृष्टीने विकासाची प्रक्रिया अशीच 
चाललेली असते. फरक एवढाच असतो कौ, कलावंत 
मूळ सोंदर्यानुभबाचे प्रतिबिंब लिखित कवितेत पाहण्याचा 
प्रयत्न करीत असतो आणि त्याच प्रतिबिंबाच्या आधाराने 
तो मूळ सोंदर्यानुभब अनुभवण्याचा प्रयत्न करतो. रसिकही 
लिखित स्वरूपातही आभासात्म कवितेच्या आधाराने 
मूळ सोंदर्यानुभब अनुभवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. 
लिखित स्वरूपातील ही कविता निरनिराळ्या स्थळकाळांत 
रसिकाकडून अनुभवली जात असतो. रसिकाच्या अनुभव 
घेण्याच्या कुवतीत भर पडत गेली असण्याची शक्‍यता 
असते. त्यामुळे काळाच्या ब रसिकाच्या अनुभव घेण्याच्या 
कुवतीच्या ओघात त्या कवितेचा अनुभव विविध त-हांनी 
येत असतो. काळाच्या संदर्भात कवितेचा होणारा हाच 
खरा विकास होय; असे मला वाटते. प्रत्येक कविता 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 61१1८1५ ग | 


| मराठी विकास संस्थेद्वारे 


4 €< 


संगणकीकृत 


कवितेतील विकास आणि विस्तार 


अशा त-हेने काळाच्या संदर्भात जगत असते आणि 
बिकास पावत असते. काळाच्या संदर्भात तिच्या रसिकाच्या 
मनावर होणा-या अनुभबयुक्‍त प्रक्रिया नमूद करणे 
म्हणजेच तिच्या बिकासाचा खरा इतिहास लिहिणे, असे 
माझे मत आहे. 

याप्रमाणे उपलब्ध सर्व कवितांचा अंतर्गत विकास 
काळाच्या संदर्भात आपआपल्या परीने चाललेला असतो. 
एकाच काळात ज्ञानेश्वरांची, मुक्तेश्वरांची, केशवसुतांची 
आणि मढेकरांचीही कविता बाचली जात असते. म्हणजे 
या सर्वच कविता एकाच काळात जगत असतात. म्हणून 
ज्ञानेश्वरांपासून ते मर्ढकरांपर्यंत कवितेच्या जन्मकाळाच्या 
क्रमानुसार जो आढावा घेतला जातो आणि त्यालाच 
कवितेच्या विकासाचा आढाबा म्हटले जाते, ही गोष्ट 
चुकीची वाटते. कारण एकाच काळी ज्या अथी ह्या 
सर्वांच्या कविता अस्तित्वात आहेत आणि जगत आहेत 
ब त्या रसिकांकडून अनुभवल्याही जात आहेत, त्या 
अर्थी त्या अजून विकास पाबत आहेत. 

आणि दुसरी गोष्ट अशी की, ज्ञानेक्ररांपासून 
आजपर्यंत जी नवबनबी कविता लिहिली जात आहे, ती 
प्रत्यक्ष अशा रीतीने स्वतंत्र रीत्या जगत असल्याने संख्येच्या 
दृष्टीने ब्िस्ताररूप आहे. ज्ञानेश्वरांनंतर मुक्तेश्वरांची 
कवितेत पडलेली भर किंबा केशबसुतांनंतर मढकरांसहित 
इतरांची पडलेली भर ही संख्यारूप आहे. ज्ञानेश्वरकालीन 
जन्माला आलेल्या कवितेचा किंबा केशबसुतकालीन 
जन्माला आलेल्या कवितेचा तो बिकास नव्हे; विस्तार 
आहे. काळाच्या संदर्भात लोकसंख्या वाढत जाते, म्हणून 
तिला आपण माणसाचा विकास म्हणत नाही; बिस्तार 
झाला असेच म्हणत असतो. विस्तारात वस्तूंची संख्यात्मक 
समृद्धी असते, तर विकासात गुणात्मक समृद्धी होत 
जात असते.- हळूहळू हा कवितेचा बरिस्तार वाढत 
जाणार आणि ह्या बिस्ताराचाही हळूहळू आपआपल्या 
परीने विकास होत जाणार. 

उदाहरणाने ही गोष्ट अधिक स्पष्ट होईल, असे 
मला बाटते. - माझ्या समोर चार चांगल्या कविता 
वाचण्यासाठी पडलेल्या आहेत. मला ह्या कविता कोणत्या 
काळात जन्माला आल्या, हे ठाऊक नाही. त्यांचा 
कालक्रमही ठाऊक नाही. मी फक्त आस्बादकच आहे 


२५ 


आणि मी ह्या चार कविता बाचल्या. चारीही कवितांनी 
मला सोंदर्यानुभबाचा प्रत्यय दिला. पण ह्या चार कवितांतील 
सोंदर्यानुभव त्यांच्यात्यांच्या परीने वेगवेगळा आहे. त्यांची 
चब वेगवेगळी आहे. सारांश, ह्या कवितांचा स्वभाव 
बेगबेगळा आहे. ह्या कवितांचा कविता म्हणून माझ्यातील 
आस्बादकाने आस्वाद घेतल्यानंतर सोंदर्यानुभबाच्या 
अनुषंगाने त्यांचा कालक्रम ठरविण्याचा प्रयत्न केला, 
तर तो अशक्य कोटीतला बाटला. माझ्यातील 
आस्वादकाला फक्त एवढेच कळते कौ, ह्या कवितांचा 
स्बभाब वेगवेगळा आहे. तरी त्या आपआपल्या 
स्वभावानुसार मला सोंदर्यानुभबाचा प्रत्यय देतातच आणि 
एवढ्याबरून एक दुसरीचा बिकास आहे, हे मला 
ठरविणेच अशक्य होते. मला त्याची जरूरीही बाटत 
नाही. आस्वबादात त्यामुळे कुठे अडथळाही आला नाही 
आणि मग मला नंतर माहिती कळाली की, एक कविता 
ज्ञानेशरकालीन, दुसरी पेशवेकालीन तर तिसरी 
केशवबसुतकालीन ब चोथी मढंकरकालीन आहे आणि 
केवळ त्या वेगवेगळ्या काळांत जन्माला आल्या म्हणून 
एक दुसरीचा बिकास आहे, हे म्हणणे मला कळत 
नाही. म्हणून पटत नाही. म्हणून मला असे म्हणाबेसे 
बाटते कौ, ज्ञानेशरकालीन कवितेचा जो स्वभाव होता, 
त्याच्यापेक्षा वेगळ्या स्वभावाची केशवसुतकालीन कविता 
आहे. मर्ढकरांची कविता त्यांच्यापेक्षा वेगळ्या स्वभाबाची 
आहे आणि ह्या वेगवेगळ्या स्वभाबाच्या कविता आज 
एकत्र गुण्यागोविंदाने जगत आहेत. 
विकासासंबंधीची रूढ कल्पना कशी अस्तित्वात 
आली असावी? 

मग आतापर्यंत विकासाविषयाची जी रूढ कल्पना 
आहे, ती तशी दृढ होण्याचे कारण तरी काय, असा 
प्रश्‍न मनाला छळत राहतो आणि विचार करता मला 
त्याचे उत्तर सापडते ते असे : तात्त्विक दृष्ट्या 'नबीनता' 
हे बाडूमयीन मूल्य मानले गेले नसले, तरी कालाने 
बद्ध असलेल्या टीकाकारांच्या सुप्त मनामध्ये त्याची कुठेतरी 
बसती असावी आणि त्यामुळेच केशबसुतांची कविता 
बेगळी मानण्यापेक्षा ती काळाच्या संदर्भात नबीन बाटल्याने 
तिने पू्बीच्या कवितेच्या तुलनेने बिकास साधला असे 
म्हणण्याचा मोह होत असावा, असे ब़ाटते. दुसरे कारण 


२५ 


असे दिसते की, नाही म्हटले तरी कवितेला मुळात 
निर्जीब वस्तू मानल्यामुळे रूढ कल्पना दृढ झाली असावी. 
कारण कवितेला एखादी निजीब वस्तू एकदा मानले 
कौ, मग तिच्यात नव्या मूल्यांची भर पडली, कविता 
स्फुट झाली, सुटसुटीत झाली, जास्त परिणामकारी 
झाली, असल्या प्रकारची भाषा सुरू होते. - कारखान्यात 
तयार होणा-या निर्जीव वस्तूंमध्येही अशीच एखाद्या 
नव्या घटकाची भर पडते. ती बस्तू वापरायच्या दृष्टीने 
जास्त सुटसुटीत आणि उपयोगाच्या दृष्टीने जास्त 
परिणामकारक होत असते. तिसरे एक कारण असे 
दिसते की, कवितेला भाबनानिष्काराचे 'साधन' मानल्याने 
बिकासाविषयीची तिची रूढ कल्पना दृढ झाली असाबी. 
आविष्काराच्या दृष्टीने ह्या साधनात जितक्या सोयी जास्त 
होतील तितकी त्या साधनाची प्रगती झाली, म्हणजेच 
कवितेचा बिकास झाला, असे मानले गेले कौ, ही 
भूमिका आपोआपच अपरिहार्यपणे तयार होते आणि 
मग नबनव्या स्वरूपांच्या भावनांच्या आविष्काराच्या 
अनुषंगाने आपण तिचा बिकास ठरबू लागतो. पण 
कवितेकडे एक चैतन्यरूप नबनबोन्मेषशाली सोंदर्यानुभब 
देणारी म्हणून जर आपण पाहू लागलो, तर वरील 
कल्पना आपोआप निखळून पडते. 

या विचारांच्या अनुषंगाने कवितेच्या रसिकाला शेवटी 
एकच विनंती कराबी असे वाटते कौ, निर्भेळपणाने 
कवितेचा आस्वाद घ्याबयाचा असेल, तिच्यातील तिचे 
असे स्वतंत्र सोंदर्य अनुभवण्याची जर मनापासून इच्छा 
असेल, तर ती कबिता कोणत्या काळातील, कोणत्या 
कवीची किंबा कोणत्या कबीच्या कवितेनंतरची या गोष्टींची 
आठवण ठेवण्याची मुळीच गरज नाही. कलाकृतीच्या 
आस्वादाच्या संदर्भात या गोष्टींची काडीचीही गरज नसते. 
आस्बादकालीन मनाने आपल्याबरील ही टरफले जर 
काढून टाकून ते मेणासारखे पूर्णपरिणामग्राही झाले तर 
त्या कलाकृतीचा निखळ आणि शुद्ध स्वरूपात आस्वाद 
घेता येईल. मग अशा वेळी केशबसुतांच्या कवितेपेक्षा 
रविकिरणमंडळकालातील कविता जास्त सौंदर्यलक्षी 
बाटली, तर वाटू द्या. केबळ मर्ढकरांच्या नंतर 
पाडगाबकरांनी कविता लिहिली म्हणून ती कमी दर्जाची, 
असे मानण्याचे मुळीच कारण नाही किंवा केबळ 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


एवढ्याचसाठी मढंकरांची कविताही चांगल्या दर्जाची असे 
मानण्याचेही काहीच कारण नाही. निखळ ब कालनिरपेक्ष 
स्वरूपातील मिळणारा सोंदर्यानुभव हाच त्या त्या कवितांचा 
दर्जा ठरवू शकेल. काळाच्या संदर्भात झालेला त्यांचा 
जन्म नव्हे. 

(२१ जुलै १९६६ रोजी साहित्य परिषद, पुणे येथे 'साहित्य- 
चर्चा' मंडळात बाचलेला निबंध.) लि 


जुने लेखन 


मराठ्यांची अशी कर्तबगारी असतां किंबा त्यांच्या 
अंगीं सुप्त असे गुण बरेच असतां, त्यांचा उपयोग कां 
झाला नार्ही हा प्रश्‍न पडतो. परंतु कित्येकांना प्रथमतः 
मराठ्यांत सध्यां कांही दुर्गुण दिसत नाहींत, त्यांची सर्वथा 
प्रगती होत असल्याचें त्यांना वाटतें. हे निश्‍चितपणे ठरवितां 
येणें शक्‍य आहे त्यासार्ठी कांहीं आडाखे साधारण मानानें 
ठरविल्यास गैर नव्हे. कुठल्याही समाजांतील स्वाबलंबन, 
संपन्नता, विद्याप्रसार, विचारी पुरुष, घटकांचें सहकार्य, 
व्यापक वृत्ति - एवढ्या बार्बीबरून त्या समाजाची प्रगति 
होत आहे का अधोगति हें सांगतां येतें. म्हणजे समाज 
ज्या मानानें स्वावलंबी असेल, संपन्न असेल, त्यांत 
विद्याप्रसार झाला असेल, त्यांत विचारी पुरूष असतील, 
निरनिराळ्या घटकांत सलोखा असेल, त्यांत चढाऊ 
बत्ती असेल, त्या मानानें तो समाज प्रगतीच्या मार्गाबर 
आहे असें म्हणावयास प्रत्यवाय नसाबा. स्वाबलंबी 
याचा अर्थ असा काँ, समाजोपयोगी अर्शी उच्च नीच 
दर्जाची सर्व कामें स्वतंत्रपणें करणें. त्याचें समाजचक्र 
चालविण्यास अन्य प्रेरकांची किंबा प्रेरणेची जरूरी नसते 
आणि समाजांत ऐतखाऊंचा भरणा नाही. काम करतां 
येणारी सर्व मंडळी निदान पोटापुरतें मिळबीत आहेत. 
असा समाज स्वाबलंबी म्हणतां येतो. मारबाडी लोकांचें 
उदाहरण स्वाबलंबी म्हणून देतां येईल. संपन्न समाजाचा 
अर्थ तर स्पष्ट आहे. समाजांतील होतकरूंना कार्यमग्न 
ठेवण्यास, किंबहुना त्यांना शिक्षण देण्यासही, संपत्तीची 
आबश्यकता आहे. म्हणून धनोत्पादक धंदे, व्यापार, 
अशांत समाज जितका अधिक गुंतून राहील तितके 
उत्तम. कारण समाजाच्या संपन्नतेबरच त्याचे इतर सर्व 
गुण अवलंबून रहातील. गुजराथी किंबा पारशी समाजाचें 
उदाहरण संपन्न म्हणून देतां येईल. 

समाजाच्या सर्ब घटकांत विद्याप्रसार सारखा 
व्हाबयास हवा. एका वर्गात शिक्षणाचे अजीर्ण ब बाकीच्या 
विभागांना कडकडीत उपबास असें असणें केव्हांही 


इष्ट नव्हे. पारशी किंबा ख्रिस्ती समाजांत विद्येचा प्रसार 
अधिक झालेला आढळतो. जरा दूरचें उदाहरण घ्याबयारचें 
तर ब्रह्मी समाजांत साक्षरता सार्वत्रिक आहे असें म्हणतां 
येतें. अर्थात्‌ नुसत्या साक्षरतेबरच समाजाच्या सांस्कृतिक 
तयारीचें मान ठरवितां येणार नाहीं. पण विद्याप्रसाराचें 
तें एक किमान लक्षण आहे एवढें खरें. 

समाजांतील विचारी पुरुषांबर तर नियंत्रणाचे काम 
पडत असल्यानें त्यांची किंबा त्यांनीं घालून दिलेल्या 
शिस्तीची मह्ति अधिक. महाराष्ट्रांत रानडे, 
टिळक...गोखले... अर्शी विचारी माणसें आधुनिक कालांत 
झालीं म्हणून महाराष्ट्राकडे परप्रांतार्चे किंबहुना परदेशांर्चेही 
लक्ष वेधले. 

समाजांतील निरनिराळ्या घटकांत पूर्ण सहकार्य 
पाहिजे. एवढेंच नव्हे तर, सर्ब घटकांच्या कर्तबगारीसही 
भरपूर बाब मिळाला पाहिजे. नार्ही तर, 'स्त्रियो बेश्यास्तथा 
शृद्राः' यांना दडपून ठेवले असल्यास त्या समाजाची 
कार्यक्षमता कमी राहील. त्यांत स्वाबलंबन येणार नार्ही. 

सध्यांच्या चढाओढीच्या दिवसांत आणि व्यापारी 
युगांत चढाऊ वृत्ती नसेल तर जगणें अशक्य होऊन 
बसलें आहे. म्हणून नुसतें आपल्यापुरते पाहून भागणार 
नाहीं. किंबहुना इतरत्र सर्वत्र चालू असलेला लुटालुटीचा 
धंदा (अर्थात लुटीचा प्रकार सध्यां अगदीं निराळा आहे) 
पहातां, कुठल्याही एका समाजाने त्यापासून अलिप्त 
रहाणें म्हणजे 'आपुल्या मरणाचा सुखसोहळा 
पहाण्यासारखें' होय. युरोपियन राष्ट्रांचे जीबनच मुळी 
चढाऊ वृत्तीबर-त्यांच्या आक्रमणावर-अवलंबून आहे. 
पण त्यांचें उदाहरण घेण्यापेक्षा हिंदुस्थानांतील मारबाडी, 
शीख, पठाण....बगैरे किती तरी समाजांचे देतां येईल. 
फार कशाला, मराठ्यांचा इतिहास त्यांच्या चढाऊ 
सध्यांच्या चढाओढीच्या दिवसांत आणि व्यापारी युगांत 
चढाऊ वृत्ती नसेल तर जगणें अशक्य होऊन बसले 
आहे. म्हणून नुसतें आपल्यापुरते पाहन भागणार नाहीं. 


२८ 


किंबहुना इतरत्र सर्वत्र चालू असलेला लुटालुटीचा धंदा 
(अर्थात लुटीचा प्रकार सध्यां अगर्दी निराळा आहे) 
पहातां, कुठल्याही एका समाजानें त्यापासून अलिप्त 
रहाणें म्हणजे 'आपुल्या मरणाचा सुखसोहळा 
पहाण्यासारखें' होय. युरोपियन राष्ट्रांचे जीबनच मुरळी 
चढाऊ वृत्तीबर-त्यांच्या आक्रमणावर-अबलंबून आहे. 
पण त्यांचें उदाहरण घेण्यापेक्षा हिंदुस्थानांतील मारबाडी, 
शीख, पठाण....बगैरे किती तरी समाजांर्चे देतां येईल. 
फार कशाला, मराठ्यांचा इतिहास त्यांच्या चढाऊ 
वृत्तीबेरीज बनला काय? हा प्रश्‍न विचारून पहाबा 
म्हणजे काय तें समजेल. अस्तु. 

आतां ह्या सर्व कसोट्या मराठी समाजास लावून 
पाहूं. पहिली बाब स्वावलंबनाची. महाराष्ट्रांत परप्रांतीयांनी 
येऊन निरनिराळे नित्योपयोगी व्यवसाय आरंभिले ब 
म्हणून मराठे बेकार राहूं लागले ही तक्रार गेल्या दहा- 
पंधरा वर्षात पुष्कळ ठिकार्णी आली आहे. त्यांचीं 
उदाहरणेंही अनेकांनी अनेक दिली आहेत. महाराष्ट्रांत 
शेतक-यांचा सावकार, दुकानदार, अडत्या, व्यापारी....हे 
सर्ब महाराष्ट्रीयेतर आहेत. इतकेंच काय, पण 
महाराष्ट्रांतील स्वयंपाक तेलंगी ब्राह्मणांकडे, रखबालीचें 
काम गुरखे किंबा पुरभय्ये यांजकडे. अशा लहानसहान 
बार्बीतसुद्धां परकीयांनी आक्रमण केलेलें आहे, म्हणून 
ओरड बरीच होते. पेशबाईपासून चालत आलेली पिढीजात 
कारकुनीसुद्धां मद्रदेशबासी हिरावून नेत आहेत. या सर्वांचा 
अर्थ एक - महाराष्ट्रीय समाज स्वावलंबी नाहीं. कित्येक 
क्षुल्लक गोष्टींत सुद्धां त्यास अन्य समाजाकडे पहाण्याची 
पाळी येते. 

महाराष्ट्रांतील प्रमुर्ष जिल्ह्यांत मुंबई इलाख्याबाहेरून 
आलेल्यांचे स्थानिक लोकसंख्येशी प्रमाण अर्से पडतें:- 
पुणें १२.७% पूर्ब खानदेश  ७.२% 
नाशिक ७.३% पश्‍चिम खानदेश ७.८% 
सोलापूर १३.६% ठाणे ८.३% 
अहमदनगर ७.७% 
म्हणजे जिल्ह्यांतील दर शंभर माणसांमार्गे इतके लोक 
परप्रांतीय आहेत ! पुणें, सोलापूर, ठाणें, नगर, प. खानदेश 
येथील प्रमाण बिचारणीय बाटतें. इतकी महाराष्ट्रीय मंडळी 
तरी मुंबई इलाख्याबाहेर गेली आहेत काय याचा अंदाज 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


मनार्शी बांधाबा. 

महाराष्ट्रांत बेकारी फार माजली असल्यानें ब हा 
प्रदेशही दुष्काळी असल्यानें एका मिळवल्या हातावर 
अबलंबून असणारी खाणारी तोंडेंही पुष्कळ आहेत. त्या 
दृष्टीनें आमचा समाज स्वाबलंबी नाहीं असें दिसते. 
देशाबर दर हजारी ६३२ लोक ऐदी - म्हणजे बसून 
खाणारे, परावलंबी - आहेत. गुजराथेंत अशा लोकांचें 
प्रमाण ५६७ आहे. गुजराथेंतील श्रीमंती ब तेथील बायकांची 
घरी रहाण्याची संबय लक्षांत घेतली, तरीही ऐतखाऊ 
त्यांच्या समाजांत फार नाहींत हें उघड होतें. 

संपन्नतेच्या दृष्टीनें मराठी समाजावर निसर्गाचीच 
मुळीं अबकृपा. ती भरून काढण्यासाठी मराठशाहींत 
आक्रमणवृत्ती वाढून महाराष्ट्रांत कांही काल संपत्ती पुष्कळ 
खेळली. पण ती टिकवून ठेबण्याचें कसब मराठ्यांना 
नसल्यानें मराठे पुनः कोरडे ते कोरडेच राहिले. आज 
किती तरी समाज संपन्न होत आहेत. पण महाराष्ट्राची 
त्या मार्गाने प्रगती अगदीं मंदगतीने होत आहे. धनोत्पादक 
धंद्यांत महाराष्ट्रीय मंडळी फारशी पडत नाहींत. धनोत्पादक 
उद्योग याचा अर्थ लोकांची उत्पादनशक्‍ती बाढविणारे 
धंदे असा केला पाहिजे. या दृष्टीनें थोडेसें निरीक्षण केलें 
तर महाराष्ट्रांत धनोत्पादक धंदे फार थोडे आहेत असें 
दृष्टोत्पत्तीस येईल. 

धंदा-मग तो कुठलाही असो-नेकींने, व्यबस्थेनें ब 
धोरणाने केला कीं संपत्ती मिळालीच पाहिजे, हा 
सर्वसाधारण नियम समजावा. खाद्यपेयांचे धंदे महाराष्ट्रांत 
पुष्कळ असले तरी परप्रांतांत जाऊन ते चालनविण्यांत 
अधिक मातब्बरी आहे. नार्ही तर आपल्या घर्री व्यापार 
करण्यासारखा तो पोरखेळ होईल. धनोत्पादक धंदे 
महाराष्ट्रांत फारसे नाहींत; पण चैनीच्या ब तूर्त तरी 
अनावश्यक अशा धंद्यांकडे बरेच लोक ओढले गेल्याचें 
स्पष्ट दिसतें. 

“सांपत्तिक दृष्ट्या महाराष्ट्र गरीब असला तरी 
रसिक ब गुणग्राहक आहे. तो एक बेळ खाण्यापिण्यांत 
काटकसर करील, पण नाटक-सिनेमासारख्या 
करमणुकीच्या साधनांना हटकून आश्रय देईल! याचें 
प्रत्यंतर महाराष्ट्रांतील ६० सिनेमागृहे आणि २५-३० 
नाटक कंपन्या देतील. शिवाय तमाशांची संख्या निराळी 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


जुने लेखन 


आहेच.....एकूण सिनेमा, नाटकें आणि तमाशे यांची 
संख्या जेबढी महाराष्ट्रांत आहे, तेवढी हिंदुस्थानांतल्या 
कोठल्याही सधन व सुधारलेल्या भागांतही नाही. "* 

ही बढाई खरी आहे. पण वास्तविक बढाई 
मारण्यासारखें यांत कांही नसून उलट विचार करण्यासारखी 
स्थिती ह्या विधानांत स्पष्टपणे दृग्गोचर होते. रसिकता 
किंबा गुण-ग्राहकता यांना संस्कृर्तीत महत्त्व नाही असें 
नाही. परंतु इतर अवयब पुष्ट न करतां एकाची वाढ 
होऊं देणें जसें अनिष्ट, तद्रतू धनोत्पादक धंद्यांची तरतूद 
न करतां समाजाला रसिक ब गुण-ग्राहक होऊं देणें 
अनिष्ट होय. इतर प्रांतांत नाहींत इतक्या नाटकमंडळ्या, 
महाराष्ट्र गरीब असूनही महाराष्ट्रांत आहेत, ही आमच्यांत 
ललितकलेची वाढ दर्शविणारी प्रोढीची बाब आहे खरी, 
पण भोतिक शास्त्रे, उद्योगधंदे, व्यापार, शिक्षण...इत्यादी 
शाख्या, कीं ज्यावर समाजाची खरीखुरी समृद्धता व 
संपन्नता अबलंबून असते, त्याकडे लक्ष न देतां, सिनेमा, 
नाटकें बाढबीत बसणें हें अनाठार्यी मेहनत खर्च 
करण्यासारखे होय. हा विचार समाजांतील मार्गदर्शकांस 
सुचला किंवा नाहीं तें समजत नाहीं. पण अधिकारबारणींने 
कोणी याबद्दल भयसूचक इशारा दिल्याचे आढळत नार्ही. 
नाटक कंपन्या ह्या ख-या व्यापक अर्थानें धनोत्पादक 
होऊं शकतात. पण सध्यांतरी त्या पैसे खेळविणा-या 
मंडळ्या आहेत. स्वदेशी सिनेमांना बाहेरच्या प्रांतांतून 
महाराष्ट्रांत पैसा आणण्यास वाब बोलपटामुळें पूरबीपेक्षां 
कमी झाला असला, तरी नाटक मंडळ्यांपेक्षां त्यांना 
धनोत्पादक--बाहेरचा पैसा आणतां येतो म्हणून-म्हणतां 
येतें. शिवाय नाटकें काय किंबा सिनेमा काय, दोन्हीही 
करमणुकोर्ची साधने अत्यल्प शहरवासीयांपुरतींच आहेत; 
शेतकरी वगैरे ख-या बहुजनसमाजाचा त्यांच्याशीं फारसा 
संबंध येत नाहीं, हीही एक बाब लक्षांत ठेवली पाहिजे. 
शिक्षणप्रसारास सिनेमाची मदत पुष्कळ होण्यासारस्त्री 
आहे. परंतु प्रस्तुतचें त्यार्चे स्वरूप शुद्ध करमणुकीचे 
आहे ब ती करमणूकही अल्पसंख्याक अशा 
शहरबासीयांची होय. ह्या गोष्टींचा विचार केल्यावर सिनेमा- 
नाटकांबद्दल महत्त्व विशेषर्से बाटत नाही. 


*केसरी, टिळक-अंक पृ. ५५ 


२९ 


ही संपन्नता महाराष्ट्रास नसल्याकारणानें महाराष्ट्रीय 
समाज स्वाबलंबी नाही. विद्येचा प्रसार पाहिला तर 
समाधानास थोडी जागा आहे खरी, पण त्यामुळें विषमता 
अधिक बाढत आहे. शिक्षण मिळतें त्यांस १०-१२ वर्षे 
मिळतें ब तें एकाच लहानशा विवक्षित वर्गास लाभतें 
आणि बाकीचे निरक्षर रहातात इतकेंच नव्हे, तर शिक्षितांत 
व त्यांत दुलंघ्य अशी दरी उत्पन्न होते. कित्येक वेळीं तर 
गरीबांना लुबाडण्याकडे त्या शिक्षणाचा उपयोग होऊन 
समाजांत हे घटक परस्परपोषक न बनतां शोषक होतात. 

बिचारी पुरुषांबद्दल अधिक काय लिहावे! 
बिचारकर्त्यांच्या विचारांची विस्तृत छाननी ह्या पुस्तकांत 
झाली आहे. त्याबरून महाराष्ट्रीय समाजांत अव्बल 
दर्जाचे कांहीं बिचारी पुढारी होऊन गेले हें दिसतें 
खरें;-पण सध्यां त्यांच्या तोडीस येणारा कुणी आहे 
काय? असा मनाशीच प्रश्‍न केल्यास उत्तर देतांना मोठी 
पंचाईत पडते. 

नंतरची कसोटी सहकार्याची. समाजांतील भिन्न 
घटकांत सहकार्य आहे असें मराठी समाजापुरतें तरी 
म्हणतां येत नाहीं. ब्राह्मण-अन्राह्मण किंवा स्पृश्यास्पृश्य 
हे बरिरोध त्यांत आहेत म्हणूनच सहकार्य नाहीं असें 
नव्हे, तर इतरही पुष्कळ भेद-तट त्यांत पडले असून 
त्यांच्यांतील स्पर्धेस अनिष्ट ब अहितकर वळण प्राप्त 
झालें आहे. इंग्लंडमधील राजकौय पक्षोपक्षांतही चुरस 
असते; स्पर्धा रंगते, बाद माजतात; पण ती स्थिती 
महाराष्ट्रीय समाजाची नाहीं हें स्पष्ट दिसते. पक्षाभिमानार्चे 
रूपांतर वैरांत होतें असा इथला प्रकार आहे. सार्वजनिक 
संस्थांच्या इतिहासांतही सहकार्याचे प्रत्यंतर विशेषसें 
सांपडत नाहीं. 

शिवाय शिक्षित बर्गाला बहुजनसमाजाची 
काडीइतकीही काळजी नसल्याचें प्रत्यंतर चळवळींत, 
वादविबादांत आणि वाडूमयांत आढळतें. त्यामुळें शिक्षितांचे 
जग निराळें ब अशिक्षितांचें निराळें, अशी परिस्थिती 
निर्माण झाली आहे. शहरांत रहाणारे ब खेड्यापाड्यांत 
वस्ती करणारे असेही पाहिजे तर हे दोन प्रकार मानावे. 
त्यामुळें समाजांतील घटकांत सहकार्य होणें मुष्कील 
झालें आहे. महिलांच्या 'जगा'कडे लक्ष देणें ही एक 
अलिकडे फॅशन ठरली असल्याने ,तो घटक अलिप्त 


१० 


नाहीं हें खरं; पण केवळ शहरबासी शिक्षितांपुरती ही 
दृष्टी झाली. खेडेगाबांत राहणा-या बहुजनसमाजांतील 
स्त्रिया बहिष्कृतच आहेत. 

राहातां राहिला प्रश्‍न व्यापक वृत्तीचा. एके काळी 
मराठ्यांच्या ह्याच गुणाची भीती अखिल हिंदुस्थानभर 
वाटत असे. तो गुण सध्यां आम्हांस अगदीं सोडून गेलेला 
दिसतो. इतर प्रत्येक प्रांतांतील मंडळी अन्य प्रांतांत जाऊन 
बसाहत केल्याप्रमाणे स्थायिक होतात; व्यापारउदीम, 
नोकरीधंदा करतात. पण आमच्या महाराष्ट्राला मात्र 
असल्या व्यापकवृत्तीचें बाबडें दिसतें. सध्यांची आर्थिक 
परिस्थिती लक्षांत घेतल्यास महाराष्ट्राची लोकसंख्या, 
आहे तीसुद्धा, जास्तच आहे" अशी आंकड्यानिर्शी 
कबुली 'केसरी'नें दिली आहे; तरीही बाहेर बसाहतीसाठीं 
जाण्याचा किंबा दृष्टी व्यापक करण्याचा बिचार त्यांच्या 
कक्षेत आला नाही, हें आश्चर्य. 

समाजस्थितीची व्यापक दृष्टीनें पहाणी करून 
निशिष्ट योजनेनुसार पुनर्घटना करण्याचें काम कोणी 
करत नाहीं. कांहीं विशिष्ट क्षेत्रातच आजीव कार्यरत 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


रहाणारी मंडळी महाराष्ट्रांत आहे. तेबढ्यानें समाजांतील 
एका अंगाचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होते. पण नव्या 
पिढीच्या अंगी कोणते गुण आहेत, कोणत्या गुणांची बाढ 
तेथें व्हाबयास पाहिजे, ती कशी करावी...इत्यादी 
महत्त्वाच्या प्रश्‍नांकडे मराठी समाजांचे लक्षं दिसत नार्ही. 
उलट, नव्या ब जुन्या पिढींतील तेढ बाढत आहे, दोहोंमध्ये 
असणारी दरी विस्तारत आहे, अर्से दिसतें. त्यामुळे 
एकंदर समाजाची प्रगती न होतां हानी होत रहाते, त्याची 
बाट काय? आमच्या समाजार्ची स्थित्यंतरं कोणत्या 
नरिचारानुसार घडत आलीं, त्यांत विचाराला कितपत 
महत्त्व होते, आज महाराष्ट्रीय समाज कोणत्या दिशेनें 
चालला आहे....इत्यादी गोष्टी अभ्यासणे मनोरंजक आणि 
उपयुक्‍त ठरेल. म्हणून मराठशाहींतल्या मुख्य मुख्य 
घडामोर्डींचा बिचार करून नंतर गेल्या शंभर वर्षांतील 
प्रमुख विचारवंतांच्या कामगिरीचे निरीक्षण केलें आहे. 
टीप : 'आजकालचा महाराष्ट्र' या प्रभाकर पाध्ये व 
श्री. रा. टिकेकर यांनी संपादन केलेल्या ग्रंथातून. प्रकाशन 
वर्ष १९३५. कन कीय 


घणठोचा विकास बहाराचा तिकाय 
1१1 रच 21५7. 06१1 - ग | 


ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


8.4 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ 


लेखकांचा परिचय 


प्रा. डॉ. लक्षटे रत्नाकर बाबूराव 
पदवी व पदव्युत्तर राज्यशास्त्र बिभाग प्रमुख. देगलूर महाविद्यालय, देगलूर. 
पत्ता :- देगलूर महाविद्यालय, देगलूर, ता. देगलूर, जि. नांदेड, मोबा. नं. ९४२३४३९२७६. 


मुकुल रणभोर 

मुकुल रणभोर हे एम्‌. ए. इतिहास असून सनदी नोकरीच्या परीक्षेचा अभ्यास करीत आहेत. 
पत्ता :- २/६९, उमाशंकर सोसा. महेश सोसायटीच्या मागे, बिबबेबाडी, पुणे - ४९९ ०३७. 
जिणावा] -1]पार00 0101111 (8 छावा].०2011/11॥17010'10101.010250)01.11 


मोबाईल नं. ९०२१४२३७१७. 


श्री. के. बनपाल 

श्री. वनपाल यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन मामलेदार म्हणून नोकरीस सुरुबात 
केली ब पदोन्नती मिळबत ते महसूल खात्याच्या सचिव पदाबरून निवृत्त झाले. शेती, शेतकरी व त्यांचे 
अर्थकारण याची त्यांना तृणमूल स्तराबरून माहिती आहे. 

पत्ता :- अ-८, रे-व्हेन्यू को. ऑ. हाऊसिंग सोसायटी, गणेशरिव्रिड रस्ता, आयू-सी-एस्‌ कॉलनी. 

पुणे ४१९ ००७. 

दूरध्बनी - ०२०-२५५३२१४३, भ्रमणध्वनी : ९९२२५०१४९६४. 


श्री. अरविंद हसमनीस 

कॉमर्सचा पदव्युत्तर, युनायटेड वेस्टर्न बँकेत व्यवस्थापक, साहित्याची आवड, दोन कवितासंग्रह प्रकाशित. 
पत्ता :- १९०१, सरस्वती संकुल, १९२/१९८ यादोगोपाळ पेठ, कला वाणिज्य कॉलेज समोर, सातारा. 
पिन - ४१५ ००२. भ्रमणध्वनी : ९८८१४४७२२८. 


अँड. जीवन आनंदगांवकर 

सेबानिवृत्त जिल्हा ब सत्रन्यायाधीश, कवितासंग्रह १०, १ इंग्रजी कविता संग्रह, एकांकीका ब कथा अशी १५ 
पुस्तके प्रसिद्ध, अकॅडमी ऑफ बेंगॉली पोणट्री या संस्थेचा नेशनल अँकॅडमी अँबॉर्ड मिळाले. 

पत्ता :- वसुधा, सी-२०३, डीएसके विश्व, धायरी, पुणे - ४९१९ ०४१. भ्रमणध्वनी : ९८५०५०७६०२. 


आवाहन 


“नवभारत' हे वैचारिक मासिक सुरू होऊन आता ६८ वर्षे झाली. साहजिकच मासिकाच्या मूळ कर्त्यांनी जे उद्देश 
डोळ्यांपुढे ठेवले होते, ते उद्देश स्वीकारून लिहिणारे लेखक व त्या उद्देशांविषयी आस्था बाळगणारे वाचक आता कमी 
होत चालले आहेत. तरीदेखील वैचारिक आदानप्रदानाचे समर्थ व्यासपीठ म्हणूनच “नवभारता' ने कार्य करीत राहावे, 
असाच आमचा संकल्प आहे. 

भारतीय परंपरेची ओळख व परिष्करण करून देणारे लेख येतच राहतील. परंतु, विज्ञान, अर्थकारण, 
तत्त्वज्ञानातील आधुनिक विचारप्रवाह, इतिहासलेखनाला आलेले नवे रूप इत्यादी विषयांची भाष्यरूपाने ओळख करून 
देणे, नवीन ग्रंथांची समीक्षा करणे, लोकसाहित्य, दलित वाडमय यांना जी काळानुरूप बळणे मिळत आहेत त्यांचा 
मागोवा ठेवणे या विषयांवर भर देणे अगत्याचे झाले आहे. लघुकथा, ललित लेख व कविता या “नवभारता ने पूर्वीही 
कक्षेबाहेर ठेवल्या नव्हत्या ब आताही त्या कक्षेबाहेर ठेवलेल्या नाहीत. 

आज तालुक्‍याच्या ठिकाणी महाविद्यालये निघाली आहेत. येथील शिक्षण मराठी भाषेतून चालते व ते 
योग्यच आहे. तथापि, इंग्रजी वा अन्य भारतीय भाषांतील विचारप्रवाहांशी या शिक्षणाचा संबंध राहू नये, ही खेदाची 
गोष्ट आहे. या महाविद्यालयांतील ग्रंथालयात अद्ययावत पुस्तके येत नाहीत ब आली तरी ती वाचून सकस चर्चा 
करतील, असे अभ्यासूचे गटही सहसा असत नाहीत. आमचे अनेक विद्यार्थी या महाविद्यालयांतून प्राध्यापक व प्राचार्य 
आहेत. त्यांनी ही व्यथा आमच्यापाशी बोलून दाखविली ब असेही सांगितले की, 'नवभारता तील काही लेखांच्या 
छायांकित प्रती काढून त्यांनी विद्यार्थ्यांना आवर्जून वाटल्या. 

आमची अशी खात्री आहे की, महाविद्यालये, तेथील प्राध्यापक व विद्यार्थी तसेच गावोगावी विखुरलेले 
अभ्यासू नागरिक यांना 'नवभारत' वाचण्याची ब त्यातील लेखांवर चर्चा करण्याची सवय लागून जाईल. या सर्वांनी 
आपले दर्जदार लेख 'नवभारत' कडे अवश्य पाठवावेत. 

यासाठी “नवभारता चा प्रसार झाला पाहिजे. आमची वाचकांना अशी विनंती आहे की, त्यांनी 'नवभारता "ला 
वर्गणीदार मिळवून देण्याची मोहीम चालवाबी. जो बाचक पाच वर्गणीदार मिळवून देईल, त्याने सहाव्या व्यक्तीचे नाव 
व पत्ता कळवावा. त्या सहाव्या व्यक्‍तीला 'नवभारता' चे अंक वर्षभर आमच्याकडून विनाशुल्क पाठवले जातील. 
वर्गणीदार कोणत्याही महिन्यापासून होता येते. 

वर्षाची वर्गणी रु. ४००/- असून वर्गणी, चेक/डी.डी. /मनिऑर्डर यांच्याद्रारे *नवभारता'च्या पत्त्यावर 
पाठवावी. चेक/डी.डी. 'नवभारत' मासिक, या नावाने ३१५, गंगापुरी, वाई ४१२८०३ या पत्त्यावर पाठवावे. 


- संपादक मंडळ 


लेखकांस आवाहन 


“नवभारत ' मासिकामध्ये दर्जेदार वैचारिक लेखनाचे आम्ही नेहमीच स्वागत करतो. पण 'नवभारता 'कडे आपले लेखन पाठविण्यापूर्वी 
काही काळजी घ्यावी, अशी विनंती आहे. 
१. आपले लेखन सुवाच्य अक्षरात कागदाच्या एकाच बाजूस असावे. 
२. आपण लेखनासाठी जे संदर्भ वापरले असतील, ते लेखाच्या शेवटी काही टीपा असल्यास 
त्यांसह द्यावेत. 
३. महत्त्वाचे म्हणजे आपण आपला लेख यापूर्वी कुठल्याही नियतकालिकात प्रसिद्धीसाठी पाठविलेला 
नाही, याची स्पष्ट कल्पना मनवभारतफच्या संपादकांना द्यावी. 
४. मनवभारतपमध्ये लेख छापण्यापूर्वी तो संपादक मंडळाच्या योग्य त्या सदस्याकडे वाचनासाठी व 


अभिप्रायासाठी पाठविला जातो. त्यामुळे तो लेख कुठल्या महिन्यात नवभारत मध्ये येईल किंवा 
येणार नाही, हे यथावकाश कळविले जाईल, याची लेखकांनी कृपया नोंद घ्यावी. 
आपल्या सहकार्याबद्दल संपादक मंडळ आपले आभारी आहे. 


- संपादक मंडळ 


नवभारत । नोव्हेंबर २०१६ रजिस्टर क्र. ९९६९७/५७ 


आपल्या ग्रंथालयात अवश्य हवीत अशी 
प्राज्षमाठशाळामंडळ ग्रंथमालेची 


संग्राह्य वैचारिक मराठी प्रकाशने सुधारित किंमत 

१ ऑगस्ट २०१६ 

पासून लागू 
& वैदिक संस्कृतीचा विकास (तिसरी आवृत्ती) । तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी - -- -- - - - - ७५०० रु 
& अद्वैतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र. स्वामी केबलानंद सरस्वती- -- - - -- - - - - ३०० रु 
& पुरोहितवर्गवर्चस्व ब भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ. सुमंत मुरंजन -- - --_ -- - - - र्व्म्र 
७ हिंदी साहित्यविचार । प्रा. प्यारेलाल गोहेले- - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - ५्रु 
७ श्री. यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ- -- -- --- -- ---------------- १०० रु 
$ संशोधन साधना । डॉ. बसंत स. जोशी -- ---- -- ------ ----------- ९०० रु 
७ आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदे - - - -- -- - - - - - - - - - - ३०० रु 
&बागीन्वरी । डो.गो. के, सट - <<. “लाल ललाळना नान नाना नाज ७ रु 
७ गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे --- --- -- ------277777-777---- ७० रु 
७ इतिहासाचे तत्त्वज्ञान (दुसरी आवृत्ती) । सदाशिव आठवले - -- - - - - - -_ - 2777 - प्ग्ल्रु 
& गीतांचिकित्सा । भाऊ धर्माधिकारी --«. ->.--- -- . 5 2 “लाल नलाकलान २०० रु 
७ तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी (चरित्र) । सो. मालती देशपांडे- -- - - -- -- - - - - - - - क्क 
७ बौद्ध धर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार । प.ल.वैद्य- -- -- ---------2--₹--₹--- ७० रु 
& हिंदू धार्मिक परंपरा आणि सामाजिक परिवर्तन (संबंधित दु. आ.) ।मे. पुं. रेगे- - - - - २०० रु 
& पाच पुस्तक-परीक्षणे । बा. म. कुलकणी -- -- -- ---------77777-77-7--- ९०० रु 
७ भेदविलोपन : एक आकलन । अशोक केळकर - -- - -- -- - --- -- - - -- ---- - ६० रु 
७ कॉलिंगवुडची कलामीमांसा - एक भाष्य । रा. भा. पाटणकर - - - - -- - -- - 7 - - श्र 
७ धर्मश्रद्धा : एक पुनविचार । दि. के. बेडेकर -- -- -- ------------------ १०० रु 
७ तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, कार्य आणि विचार- -- --_- --_ - - -- --- -- -- - २०० रु 
७ इहवाद आणि सर्वधर्मसमभाव ।मे. पुं. रेगे- -- - -- --_ --_-_---7---₹-₹---- २०० रु 
$ प्रासपाठशाळा आणि तिचीपरंपरा-- -- -- -- -- -- -- -------------- २५० रु 
७ चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (तृतीयावृत्ती) । सदाशिव आठवले- -- - - -- -_ - - २०० रु 
& विनोबांची संस्कृत साम्यसूत्रे (रसग्रहणात्मक मराठी अनु.) । बसंत नारगोलकर - - - - - - र्व््र 
७ नागरी समाज, राज्यसंस्था आणि लोकतंत्र : भारतीय संदर्भात विवेचन। द. ना.धनागरे - - -७० रु 
७ प्राचीन भारत : समाज आणि संस्कृती । डॉ. म. अ. मेहेंदळे- -- ---_ -_--__-72-- ७०० रु 
७ हिंदुधर्माची समीक्षा आणि सर्वधर्मसमीक्षा। (दु. आ.) : तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी - - - - ३०० रु 
७ पाइचात्त्य नीतिशास्त्राचा इतिहास । (दुसरी आवृत्ती ) : प्रा. मे. पुं रे. -- --_- - -- - - - स्ण्क्र 
& साहित्याचे तर्कशास्त्र । संपादक : सीताराम रायकर, द. दि. पुंडे, पंडित टापरे. -- --_ _ -_ - - ८०० रु 


१) ग्रंथालये व संस्थांना किंमतीत १० टक्के सूट. पोस्टेजचा खर्च वेगळा पडेल. २) व्ही. पी. ची पद्धत नाही. 
3) पैसे मनिऑर्डरने बा ड्राफ्टने पाठवावेत. 


संपर्कासाठी पत्ता : चिटणीस, प्राज्ञृमाठशाळा मंडळ, ३१५ गंगापुरी, बाई ४१२८०३ (जि. सातारा) फोन : (०२१६७) २२०००६ 


हे मासिक प्रा. यशवंत कळमकर यांनी सन प्रिंटर्स, गणपती आळी, वाई, पिन : ४१२८०३ येथे छापून सरोजा भाटे 
यांनी प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


अनुक्रमणिका 


